RNINo . MAHBIL / 2012 / 48433 
www.dgps.maharashtra.gov.in . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक -पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ९ , अंक -६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ - १२, २०२० / माघ १७ - २३, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ८३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


विधी व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

दिनांक १४ जानेवारी २०२० 
क्रमांक डीजीपी -३४१५/ प्र. क्र . ३७४/ का . १४.- दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९ ०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ 
चे कलम २४ ( ३) व महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती , सेवेच्या शर्ती आणि मानधन ) नियम , १९ ८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार 
सांगली जिल्हा व सत्र न्यायालयाकरिता अॅड. अरविंद रामराव देशमुख यांची सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
या पदावर शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक ३० ऑगस्ट २०१६ अन्वये पुढील दोन वर्षांचा कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली 
होती . सदर नियुक्तीस देण्यात आलेल्या मुदतवाढीचा कालावधी दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९ रोजी समाप्त झाला आहे. 

सदर नियुक्तीस या आदेशाच्या दिनांकापासून पुढील आदेशापर्यंत अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक यापर्यंतचा 
कलावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरूपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 

सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधी अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन ) नियम , १९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील. 
वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 

वैशाली पं . बोरुडे, 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन . 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


( नमुना- १- अ ) 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ च्या कलम १२६, पोट- कलम (४) सह भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ च्या कलम १९ अन्वये घोषणा. 

अधिसूचना 
क्रमांक पीएलबी-२/ कावि-२४/ २०१९.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , 
१ ९६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र ३७) ( यापुढे " उक्त नगर रचना अधिनियम " म्हणून संबोधिलेला) च्या कलम ३१ , पोट- कलम (१) अन्वये पुणे 

( १ ) 
एच-६७० , भाग एक ( पु.वि.पु.) - ६ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६ 


१२ , २०२० / माघ १७ - २३, 


शके १ ९ ४१ 


३ 


महानगरपालिकेची सुधारित विकास योजना (यापुढे " उक्त सुधारित विकास योजना" म्हणून संबोधिलेला) अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१८०८ /२१२५/ 
सीआर-११९ ३ / २००८/ नवि-१३ , दिनांक १७ मे २००८ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक ३० मे २००९ पासून अमलात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेली जमीन (यापुढे " उक्त जमीन "म्हणून संबोधिलेल्या) उक्त सुधारित विकास योजनेत २४ 
मीटर गंगाधाम चौक ते शत्रुजय मंदिर दरम्यान विकास योजना रस्ता या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आरक्षित आहे ( यापुढे " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " 
म्हणून संबोधिलेल्या); 

आणि ज्याअर्थी, पुणे महानगरपालिका (यापुढे " उक्त पुणे महानगरपालिका" म्हणून संबोधिलेल्या) उक्त नगर रचना अधिनियमानुसार नियोजन 
प्राधिकरण म्हणून (यापुढे " उक्त महानगरपालिका " म्हणून संबोधिलेली) उक्त नगर रचना अधिनियमाचे कलम १२६ , पोट- कलम (१) अन्वये उक्त जमीन 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादन करण्याबाबत जिल्हाधिकारी, पुणे यांचेकडे दिनांक ३० जून २०१७ रोजी पत्र क्रमांक एलएएम / ओ/ १०५४ 
अन्वये अर्ज केलेला आहे ; 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास व सार्वजनिक आरोग्य विभागाने , उक्त नगर रचना अधिनियमाच्या कलम १५१ , पोट - कलम (१ ) 
खाली काढलेली अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-२१७५ / ५१०६/ नवि-७, दिनांक ३ मार्च १ ९ ७९ अन्वये, उक्त मंजूर सुधारित विकास योजनेत सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या जमिनींच्या संपादनाबाबतच्या उक्त नगर रचना अधिनियमाच्या कलम १२६ , पोट-कलम ( १), (२) व ( ४) 
खालील राज्य शासनाने वापरावयाच्या शक्ती जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने सन २०१५ मधील अध्यादेश क्रमांक १७ अन्वये उक्त नगर रचना अधिनियम , अंतर्गत विकास योजनेतील 
आरक्षीत जमिनीचे संपादन करताना भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ ( यापुढे " उक्त भूसंपादन अधिनियम " म्हणून संबोधलेला) मधील कलम ४ ते १५ ला सूट दिली आहे. सदरचा अध्यादेश महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
दिनांक २९ ऑगस्ट २०१५ मध्ये प्रसिद्ध झालेला आहे. तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने जा . क्र . टीपीएस-१८१९/ १७९ ६/ प्र. क्र . २९ ८/ 
१८ / नवि-१३ , दिनांक ८ मार्च २०१९ अन्वये " उक्त नगर रचना अधिनियमामधील तरतुदीनुसार सुरू करण्यात आलेल्या भूसंपादन प्रकरणांमध्ये उक्त 
अधिनियमातील कलम १२५ ते १२६ मधील तरतूद विचारात घेता नवीन भूसंपादन कायद्यातील कलम ११ (१), कलम १६ ते १८ यासोबतच परिशिष्ट 
व ३ तसेच या अनुषंगिक कलमे लागू होणार नाहीत" अशा सूचना दिल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रस्तावासाठी आवश्यक असल्याबाबतचीजिल्हाधिकारी, पुणे यांची खात्री झाली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या संपादनापोटी द्यावयाच्या उक्त भूसंपादन कायद्यानुसारची नुकसान भरपाईची रक्कम संपूर्णपणे उक्त पुणे 
महानगरपालिकेने अदा करावयाची आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नगर रचना अधिनियमाच्या कलम १२६ , पोट- कलम (२) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली घोषणा करावयाची कालमर्यादा उलटून 
गेलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, शासन अधिसूचना, नगर विकास व सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक टीपीएस -२१७५ / ५१०६/ नवि -७, दिनांक ३ मार्च १९ ७९ 
अन्वये प्रदत्त करण्यात आलेल्या शक्तीनुसार आणि उक्त नगर रचना अधिनियमाच्या कलम १२६ , पोट- कलम ( ४) सह उक्त भूसंपादन अधिनियमाचे 
कलम १९ च्या पोट - कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे , असे सरळ याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे. 

उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, पुणे उक्त भूसंपादन अधिनियामन्वये जिल्हाधिकाऱ्यांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी विशेष भूमी संपादन अधिकारी, क्रमांक १५, पुणे मनपा, क्षेत्रीय कार्यालय इमारत , तिसरा मजला, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचेवर , 
टिळक रोड, पुणे-४११ ००२ (यापुढे " भूसंपादन अधिकारी" म्हणून संबोधलेला) यांना आदेश क्रमांक पीएलसी/ सीआर-७५/ १७, दिनांक २६ जुलै २०१७ 
अन्वये पदनिर्देशित केलेले आहे ; 

त्याप्रमाणे उक्त जमिनीच्या संपादनाची कार्यवाही उक्त सार्वजनिक प्रस्तावाच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक ती कार्यवाही सुरू करावी असे निदेश 
देण्यात येत आहे. 


२ 


- 


३ 


" 


. 


अनुसूची- एक 
संपादन करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
जिल्हा पुणे , तालुका हवेली , गाव मौजे कोंढवा बुद्रुक 
भूसंपादनाखालील नियोजन प्राधिकरणाने यापूर्वीच 
क्षेत्र 

परस्पर ताब्यात घेललेले 

क्षेत्र 


अ . क्र 


मिळकतीचा 
सर्व्हे नंबर 


भूसंपादनाखालील 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


१ 


५७ पै. 


१६७ 


१६७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ - १२, २०२० / माघ १७ - २३, 


शके १ ९ ४१ 


३ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


-- 


प्रकल्पाचे नाव : मौजे कोंढवा बुद्रुक , सर्व्हे क्रमांक ५७ पै. येथील " २४ मीटर गंगाधाम चौक ते शत्रुजय मंदिर दरम्यान विकास योजना रस्ता" या 
आरक्षणासाठी भूसंपादन करणेबाबत. 
प्रकल्प कामाचे वर्णन : २४ मीटर गंगाधाम चौक ते शत्रुजय मंदिर दरम्यान विकास योजना रस्ता. 
समाजाला होणारा लाभ : पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा ( आर्थिक , रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभांसंबंधात ). 
प्रकल्पाखालील जागेची सद्य:स्थिती : जागा मोकळी आहे . 


टीप : उक्त जमिनींचे नकाशा निरीक्षण विशेष भूमी संपादन अधिकारी, क्रमांक १५ , पुणे, मनपा क्षेत्रीय कार्यालय इमारत , तिसरा मजला, स्टेट बँक 
ऑफ इंडियाचेवर , टिळक रस्ता , पुणे -४११ ००२ या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल . 


नवल किशोर राम, 
जिल्हाधिकारी, पुणे . 


पुणे, २३ जानेवारी २०२० . 


( नमुना- १ - अ ) 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ च्या कलम १२६, पोट -कलम (४) सह भूमी संपादन अधिनियम, भूमी संपादन, पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ च्या कलम १ ९ अन्वये घोषणा. 

अधिसूचना 
क्रमांक पीएलबी-२/ कावि-२५/ २०१९.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , 
१ ९ ६६ ( सन १९ ६६ च्या महाराष्ट्र ३७ ) ( यापुढे " उक्त नगर रचना अधिनियम" म्हणून संबोधिलेला) च्या कलम ३१ , पोट- कलम ( १) अन्वये पुणे 
महानगरपालिकेची सुधारित विकास योजना (यापुढे " उक्त सुधारित विकास योजना" म्हणून संबोधिलेला) अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८०८ / २१२५/ 
सीआर-११ ९ ३/ २००८ / नवि -१३, दिनांक १७ मे २००८ अन्वये मंजूर झाली 

२००८ अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक ३० मे २०० ९ पासून अमलात आलेली आहे ; 
आणि ज्याअर्थी, सोबतच्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेली जमीन (यापुढे " उक्त जमीन" म्हणून संबोधिलेल्या) उक्त सुधारित विकास योजनेत ८४ 
मीटर कात्रज - कोंढवा दरम्यान विकास योजना रस्ता या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आरक्षित आहे (यापुढे " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन" म्हणून 
संबोधिलेले); 

आणि ज्याअर्थी, पुणे महानगरपालिका (यापुढे " उक्त पुणे महानगरपालिका" म्हणून संबोधिलेल्या ) उक्त नगर रचना अधिनियमानुसार नियोजन 
प्राधिकरण म्हणून ( यापुढे " उक्त महानगरपालिका " म्हणून संबोधिलेली) उक्त नगर रचना अधिनियमाचे कलम १२६, पोट- कलम (१) अन्वये उक्त जमीन 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादन करण्याबाबत जिल्हाधिकारी, पुणे यांचेकडे दिनांक ३१ मार्च २०१७ रोजी पत्र क्रमांक एलएएम/ ओ/२७१३ , 
दिनांक ३१ मार्च २०१७ व पत्र क्रमांक एलएएम/ ओ/९ ५३ , दिनांक १९ जून २०१७ अन्वये अर्ज केलेला आहे ; 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास व सार्वजनिक आरोग्य विभागाने, उक्त नगर रचना अधिनियमाच्या कलम १५१, पोट - कलम (१) 
खाली काढलेली अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-२१७५ / ५१०६/ नवि -७, दिनांक ३ मार्च १९ ७९ अन्वये, उक्त मंजूर सुधारित विकास योजनेत सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या जमिनींच्या संपादनाबाबतच्या उक्त नगर रचना अधिनियमाच्या कलम १२६, पोट-कलम (१), (२) व (४) 
खालील राज्य शासनाने वापरावयाच्या शक्ती जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने सन २०१५ मधील अध्यादेश क्रमांक १७ अन्वये उक्त नगर रचना अधिनियम , अंतर्गत विकास योजनेतील 
आरक्षित जमिनीचे संपादन करताना भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ ( यापुढे " उक्त भूसंपादन अधिनियम " म्हणून संबोधलेला ) मधील कलम ४ ते १५ ला सूट दिली आहे. सदरचा अध्यादेश महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
दिनांक २९ ऑगस्ट २०१५ मध्ये प्रसिद्ध झालेला आहे. तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने जा . क्र . टीपीएस -१८१९ / १७९ ६/ प्र. क्र . २९ ८/ 
१८/ नवि -१३, दिनांक ८ मार्च २०१९ अन्वये उक्त नगर रचना अधिनियमामधील तरतुदीनुसार सुरू करण्यात आलेल्या भूसंपादन प्रकरणांमध्ये " उक्त 
अधिनियमातील कलम १२५ ते १२६ मधील तरतूद विचारात घेता नवीन भूसंपादन कायद्यातील कलम ११ (१), कलम १६ ते १८ यासोबतच परिशिष्ट २ 
व ३ तसेच यानुषंगिक कलमे लागू होणार नाहीत " अशा सूचना दिल्या आहेत 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमीन उक्त सार्वजनिक प्रस्तावासाठी आवश्यक असल्याबाबतची जिल्हाधिकारी, पुणे यांची खात्री झाली आहे ; 


३ 


८ 


1 ; 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२ , २०२० / माघ १७ - २३ , 


शके १ ९४१ 


३ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीच्या संपादनापोटी द्यावयाच्या उक्त भूसंपादन कायद्यानुसारची नुकसान भरपाईची रक्कम संपूर्णपणे उक्त पुणे 
महानगरपालिकेने अदा करावयाची आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त नगर रचना अधिनियमाच्या कलम १२६ , पोट- कलम (२) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली घोषणा करावयाची कालमर्यादा उलटून 
गेलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, शासन अधिसूचना, नगर विकास व सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक टीपीएस -२१७५/५१०६ / नवि-७, दिनांक ३ मार्च १९ ७९ 
अन्वये प्रदत्त करण्यात आलेल्या शक्तीनुसार आणि उक्त नगर रचना अधिनियमाच्या कलम १२६, पोट - कलम (४) सह उक्त भूसंपादन अधिनियमाचे 
कलम १ ९ च्या पोट - कलम (१) च्या तरतुदींन्वये, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे , असे सरळ याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, पुणे उक्त भूसंपादन अधिनियामन्वयेजिल्हाधिकाऱ्यांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी विशेष भूमी संपादन अधिकारी, क्रमांक १५, पुणे मनपा, क्षेत्रीय कार्यालय इमारत, तिसरा मजला, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचेवर , 
टिळक रोड, पुणे-४११ ००२ (यापुढे " भूसंपादन अधिकारी" म्हणून संबोधलेला) यांना आदेश क्रमांक पीएलसी/ सीआर -३८ /१७, दिनांक २९ एप्रिल २०१७ 
अन्वये पदनिर्देशित केलेले आहे ; 

त्याप्रमाणे उक्त जमिनीच्या संपादनाची कार्यवाही उक्त सार्वजनिक प्रस्तावाच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक ती कार्यवाही सुरू करावी असे निदेश 
देण्यात येत आहे . 


अनुसूची-एक 
संपादन करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
जिल्हा पुणे, तालुका हवेली, गाव मौजे कोंढवा बुद्रुक 
भूसंपादनाखालील नियोजन प्राधिकरणाने यापूर्वीच 
क्षेत्र 

परस्पर ताब्यात घेललेले 

क्षेत्र 


अ . क्र 


मिळकतीचा 
सर्व्हे नंबर 


भूसंपादनाखालील 

क्षेत्र 


२ 


३ 


५ 


४ 
चौ . मी . 


चौ . मी . 


चौ . मी . 


१ 


५७ पै . 


७८१ ९ .५९ 


७८१९ .५ ९ 


अनुसूची-दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : मौजे कोंढवा बुद्रुक , सर्व्हे क्रमांक ५७ पै. येथील " ८४ मीटर कात्रज - कोंढवा दरम्यान विकास योजना रस्ता" या आरक्षणासाठी 
भूसंपादन करणेबाबत. 
प्रकल्प कामाचे वर्णन : ८४ मीटर कात्रज - कोंढवा दरम्यान विकास योजना रस्ता. 
समाजाला होणारा लाभ : पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा ( आर्थिक , रोजगार, पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभांसंबंधात). 
प्रकल्पाखालील जागेची सद्य :स्थिती : जागा मोकळी आहे . 


-- 


: 


टीप : उक्त जमिनीचे नकाशा निरीक्षण विशेष भूमी संपादन अधिकारी, क्रमांक १५ , पुणे, मनपा क्षेत्रीय कार्यालय इमारत, तिसरा मजला, स्टेट बँक 
ऑफ इंडियाचेवर , टिळक रस्ता, पुणे -४११ ००२ या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल. 


नवल किशोर राम , 
जिल्हाधिकारी, पुणे. 


पुणे, २८ जानेवारी २०२० . 


शुद्धीपत्रक 
क्रमांक पीएलबी-२ / कावि -२३ / २०१९.- मा . जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी मौजे कोथरूड, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे मधील जागा पुणे महानगरपालिकेसाठी 
( भूसंपादन संस्था) " आरक्षण क्रमांक C - २ कमर्शिअल सेंटर" या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादन करणेबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना 
अधिनियम , १९ ६६ चे कलम १२६, पोट- कलम (४) सह भूमी संपादन अधिनियम, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापन करताना वाजवी भरपाई 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ - १२, २०२० / माघ १७ 


शके १ ९ ४१ 


५ 


मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १९ अन्वये अधिसूचना क्रमांक पीएलबी -२ / कावि-११/ २०१९, दिनांक १ जुलै २०१९ 
अन्वये मंजूर केली आहे. सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग -१ , असाधारण पुणे विभागीय पुरवणीमध्ये दिनांक ६ जुलै २०१९ रोजी पृष्ठ 
१ व २ वर प्रसिद्ध झालेली आहे त्यामध्ये खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे. 

अनुसूची 
याऐवजी 

असे वाचावे 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने महाराष्ट्र 
प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( सन १९ ६६ च्या महाराष्ट्र 
३७) (यापुढे " उक्त महाराष्ट्र अधिनियम" म्हणून संबोधिलेला) च्या कलम 
३१ , अन्वये पुणे महानगरपालिकेची विकास योजना क्रमांक टीपीएस 
१८८४/ १३७७/सीआर-२२० /८४-III/ नवि -७, दिनांक ५ जानेवारी १९ ८७ 
ला मंजूर झाली असून ती शासन राजपत्रात दिनांक २ ९ जानेवारी १ ९ ८७ 
रोजी प्रसिद्ध झालेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने महाराष्ट्र 
प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( सन १९ ६६ च्या महाराष्ट्र 
३७ ) (यापुढे " उक्त महाराष्ट्र अधिनियम " म्हणून संबोधिलेला) च्या कलम 
३१, अन्वये पुणे महानगरपालिकेची विकास योजना शासन अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -१८१५ / २० ९/ प्र. क्र . ६९ /१५/वि.यो. - पुणे मंजुरी/ नवि 
१३, दिनांक ५ जानेवारी २०१७ ला मंजूर झाली असून ती महाराष्ट्र 
शासन राजपत्रात दिनांक जानेवारी १२ ते १८ , २०१७ रोजी प्रसिद्ध 
झालेली आहे ; 


. 


" आरक्षण क्रमांक C२- कमर्शियल सेंटर " 


" आरक्षण क्रमांक C२-७- कमर्शियल सेंटर " 


अनुसूची - एक 
संपादन करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
जिल्हा पुणे , तालुका पुणे शहर, गाव मौजे कोथरूड 


अनुसूची- एक 
संपादन करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
जिल्हा पुणे , तालुका हवेली, गाव मौजे कोथरूड 


नवल किशोर राम , 
जिल्हाधिकारी, पुणे . 


पुणे , २८ जानेवारी २०२० . 


प्राथमिक अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ कार्या-३ / दरखास्त- गावठाण / आरआर-१३८ / २०१९.- शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६/ ६३९ २३/ 
म -६ , दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ ) याच्या कलम ४, पोट 
कलम (१) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्यांचा वापर करून मी , डॉ. राजेंद्र भोसले , 
जिल्हाधिकारी, सोलापूर जिल्हा , जी अधिसूचना काढण्याचे योजित आहे, त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त अधिनियमाचे कलम ४ च्या पोट - कलम 
( ४) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि याद्वारे 
अशी नोटीस देण्यात येत आहे की , मी उक्त मसुदा दिनांक ८ मार्च २०१९ नंतर विचारात घेईन . 


उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडून त्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना माझ्याकडे उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील, त्या मी विचारात घेईन . 


अंतिम अधिसूचनेचा मसुदा 


शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग, क्रमांक टीएलसी-१०७६ / ६३ ९ २३ /म -६, दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये 

महाराष्ट्र जमीन 

महसूल 
अधिनियम, १ ९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) याच्या कलम ४, पोट- कलम ( १) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या 
शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्यांचा वापर करून मी, डॉ. राजेंद्र भोसले , जिल्हाधिकारी, सोलापूर जिल्हा याद्वारे दिनांक मार्च 
२०१९ पासून सोलापूर जिल्ह्याच्या माढा तालुक्यातील कुर्दू ( पश्चिम) या साजाचे नवीन तलाठी साजा पुनर्रचनेमध्ये नवीन साजे निर्माण केले 

असून 

नवीन 
निर्माण होणाऱ्या कुर्दू ( पूर्व) या साजास स्वतंत्र महसुली गावाचा दर्जा देणेबाबत सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व सोलापूर जिल्ह्याच्या 
माढा तालुक्यातील कुर्दू ( पूर्व) या प्रचलित नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या महसुली गावात रूपांतर करीत आहे. 


नवीन गावातील लोकांचा, उर्वरित गावातील गुरेचरण, स्मशानभूमी व खळे यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क अबाधित राहील नवीन व उर्वरित 
गावातील लोकांचा अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावर जाण्या - येण्याचा हक्क अबाधित राहील . 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२ , २०२० / माघ १७ - २३ , शके १ ९ ४१ 


अनुसूची 
जिल्हा सोलापूर , तालुका उत्तर सोलापूर 

मूळ गट नंबर / सर्व्हे नंबर 


गावाचे नाव 


१ 


२ 


१ ते ५१ ९ 


कुडू ( पश्चिम) ( मूळ गाव) 

५२० ते १० ९ ३ 
कुर्दू पूर्व 
टीप : मूळ गट १०९ ३, पोट-हिश्श्यासह ( १११९ ) गट आहेत . 
टीप : नवीन उर्वरित गावातील लोकांचा, अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावर जाणे- येणेचा हक्क राहील , तसेच नवीन गावातील लोकांचा उर्वरित गावातील 
स्मशानभूमी, खळे आणि गुरेचरण यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क राहील. 

परिशिष्ट - अ 
तपशील 

नवीन निर्माण होणारे 

राहणारे 


अ . क्र . 


मूळ गाव 


मूळ गावात 


गाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


नाव 


कुर्ल्ड ( पश्चिम ) 


कुटुं पूर्व 


कुटुंबाची संख्या 


३० ९ २ 


१३५५ 


१७३७ 


२ 

३ 


लोकसंख्या 


९ २१५ 


४००५ 


५२१० 


४ 


एकूण गट 


५३४ 


५८५ 


१० ९ ३ पोट हिस्सेसह 
( १११ ९ ) 


५ 


क्षेत्र ( हेक्टर आर) 


३८७७.५७६५ 


१७२६.३५५ 


२१५१.२२१५ 


w 


आकार 


५ ९ ०५.५४ 


२३६८.० ९ 


३५३७.४५ 


७ 


३८७७.५७६५ 


१७२६.३५५ 


२१५१.२२१५ 


लागणीलायक क्षेत्र 
लागवडीस अयोग्य क्षेत्र 


८ 


५१.२४५ 
आहे 


१०५.५४६५ 
आहे 
नाही 


५४.३०१५ 
आहे 


९ 


गायरान क्षेत्र 


१० 


वन 


नाही 


नाही 


११ 


गावठाण 


२३.११ 


११.११ 


१२.०० 


१२ 


०.०० 


स्मशान भूमी 
रस्ते 


१३ 


१४ 


शाळा 


०.४५ 
आहे 
आहे 
आहे 
आहे 
ग्रामपंचायत 


०.४५ 
आहे 
आहे 
नाही 
आहे 
ग्रामपंचायत 


१५ 


आहे 
आहे 
नाही 
आहे 
नाही 


सार्वजनिक दवाखाने 
पिण्याचा पाणीपुरवठा 
न.पा. / ग्रामपंचायत 


१६ 


१७ 


डॉ . राजेंद्र भोसले , 


( भा.प्र.से.), 


जिल्हाधिकारी, सोलापूर . 


सोलापूर, २८ जानेवारी २०२० . 


प्राथमिक अधिसूचना 


क्रमांक मशा/ कार्या-३ / दरखास्त - गावठाण/ आरआर-२३२ / २०१९.- शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६/ ६३९ २३/ 
म -६, दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ (सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) याच्या कलम ४, पोट 
कलम (१) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्योयोजित करण्यात आल्या आहेत , त्यांचा वापर करून मी, डॉ. राजेंद्र भोसले, 
जिल्हाधिकारी, सोलापूर जिल्हा, जी अधिसूचना काढण्याचे योजित आहे. त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त अधिनियमाचे कलम ४ च्या पोट - कलम 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 

पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ - १२, २०२० / माघ १७ 


शके १ ९ ४१ 


७ 


, 


( ४ ) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि याद्वारे 
अशी नोटीस देण्यात येत आहे की , मी उक्त मसुदा दिनांक २०१९ नंतर विचारात घेईन . 


उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडून त्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना माझ्याकडे उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील, त्या मी विचारात घेईन. 


अंतिम अधिसूचनेचा मसुदा 


शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्रमांक टीएलसी-१०७६ / ६३ ९ २३ /म -६ , दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम, १९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ ) याच्या कलम ४, पोट - कलम ( १) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या 
शक्ती मला प्रत्योयोजित करण्यात आल्या आहेत , त्यांचा वापर करून मी , डॉ. राजेंद्र भोसले, जिल्हाधिकारी, सोलापूर जिल्हा याद्वारे दिनांक 
२०१ ९ पासून सोलापूर जिल्ह्याच्या करमाळा तालुक्यातील करमाळा ( ग्रामीण) या साजाचे नवीन तलाठी साजा पुनर्रचनेमध्ये नवीन साजेनिर्माण केले असून 
नवीन निर्माण होणाऱ्या करमाळा (शहर) या साजास स्वतंत्र महसुली गावाचा दर्जा देणेबाबत सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या 
व सोलापूर जिल्ह्याच्या करमाळा तालुक्यातील करमाळा ( शहर ) या प्रचलित नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या महसुली गावात रूपांतर करीत आहे. 


नवीन गावातील लोकांचा, उर्वरित गावातील गुरेचरण , स्मशानभूमी व खळे यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क आबाधित राहील नवीन व 
उर्वरित गावातील लोकांचा अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावर जाण्या - येण्याचा हक्क अबाधित राहील. 


अनुसूची 
जिल्हा सोलापूर , तालुका करमाळा 


गावाचे नाव 


मूळ गट नंबर/ सर्व्हे नंबर 


१ 


२ 


करमाळा ( ग्रामीण ) ( मूळ गाव) 


६ 


ते 


८५, ८७ 


ते 


१०० , १२० 


ते 


१८७, ३१ ९ 


ते 


३६७, ३७१, 


३७२, ३८७, ३८ ९ . 


ते 


ते 


ते 


करमाळा ( शहर ) 

१३८ ते १४५, १५१ १६२ , १६५ १ ९ ० , १ ९ ३ ते २८३, 

२८५, २९ ० ते २९ १ , २९ ५ ४२० . 
टीप : नवीन उर्वरित गावातील लोकांचा, अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावर जाणे - येणेचा हक्क राहील , तसेच नवीन गावातील लोकांचा उर्वरित गावातील 
स्मशानभूमी, खळे आणि गुरेचरण यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क राहील . 

परिशिष्ट - अ 
तपशील 

नवीन निर्माण होणारे 

राहणारे 


अ . क्र . 


मूळ गाव 


मूळ गावात 


गाव 


१ 


२ 


به 


oc 


५ 


१ 


नाव 


करमाळा ( ग्रामीण ) 


करमाळा ( शहर ) 


५७७२ 


५१६० 


६१२ 


२ 

३ 


कुटुंबाची संख्या 
लोकसंख्या 


२४४७९ 


२१४४० 


३०३ ९ 


४ 


एकूण गट 


३८ ९ 


१७४ 


२१५ 


क्षेत्र ( हेक्टर आर) 


२०८ ९ .३१६८ 


१०७८.६३ 


१०१०.६८६८ 


५ 

६ 


आकार 


२०७४.२५ 


६८६.०८ 


१३८८.१७ 


७ 


१४४७.४७७६ 


५२ ९ .२१ 


९ १८.२६७६ 


लागणीलायक क्षेत्र 
लागवडीस अयोग्य क्षेत्र 


८ 


८७.६६ ९ २ 


८१.५९ 


६.०७ ९ २ 


or 


गायरान क्षेत्र 


७ ९.९ ५ 


७२.६७ 


७.२८ 


१० 


वन 


२१३.१ ९ 


१४३.०४ 


७०.१५ 


११ 


गावठाण 


९ ३.८७ 


९ ३.८७ 


०.०० 


१२ 


१.०१ 


१.०१ 


०.०० 


स्मशान भूमी 
रस्ते 


१३ 


२.०३ 


१.०३ 


१.०० 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


- 


१२ , २०२० / माघ १७ - २३, 


शके १ ९४१ 


परिशिष्ट - अ -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१४ 


शाळा 


२.७१ 


२.७१ 


०.०० 


१५ 


४०.०७ 


४०.७ 


०.०० 


१६ 


सार्वजनिक दवाखाने 
पिण्याचा पाणीपुरवठा 
न.पा. / ग्रामपंचायत 


आहे 


आहे 
आहे 


आहे 
आहे 


१७ 


आहे 


१८ 


तलाव 


७२.१७ 


७२.१७ 


०.०० 


१ ९ 


१५.० ९ 


१५.० ९ 


०.०० 


२० 


०.३७ 


०.०० 


०.३७ 


बाजारतळ 
दगडखाणी 
नळमार्ग कालवे व चर 
शीव 


२१ 


६.७३ 


०.०० 


६.७३ 


२१ 


०.८१ 


०.०० 


०.८१ 


डॉ . राजेंद्र भोसले , 

( भा.प्र.से. ), 
जिल्हाधिकारी , सोलापूर . 


सोलापूर , २८ जानेवारी २०२०. 


प्राथमिक अधिसूचना 


१ 


क्रमांक मशा/ कार्या-३ / दरखास्त - गावठाण / आरआर-१७४ / २०१९.- शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६/ ६३९ २३/ 
म -६ , दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) याच्या कलम ४ , पोट 
कलम (१) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्योयोजित करण्यात आल्या आहेत , त्यांचा वापर करून मी, डॉ . राजेंद्र भोसले , 
जिल्हाधिकारी, सोलापूर जिल्हा, जी अधिसूचना काढण्याचे योजित आहे. त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त अधिनियमाचे कलम ४ च्या पोट - कलम 
( ४) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि याद्वारे 
अशी नोटीस देण्यात येत आहे की , मी उक्त मसुदा दिनांक १६ मार्च २०१९ नंतर विचारात घेईन . 


उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडून त्या कोणत्या हरकती किंवा सूचना माझ्याकडे उपरोक्त तारखेपूर्वी येतील, त्या मी विचारात घेईन . 


अंतिम अधिसूचनेचा मसुदा 


१ 


शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग , क्रमांक टीएलसी-१०७६ /६३९ २३ /म -६ , दिनांक १ जुलै १९७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल 
अधिनियम , १९ ६६ (सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) याच्या कलम ४, पोट - कलम (१) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या 
शक्ती मला प्रत्योयोजित करण्यात आल्या आहेत, त्यांचा वापर करून मी , डॉ . राजेंद्र भोसले, जिल्हाधिकारी, सोलापूर जिल्हा याद्वारे दिनांक १७ मार्च 
२०१९ पासून सोलापूर जिल्ह्याच्या, उत्तर सोलापूर तालुक्यातील मौजे कसबे सोलापूर या साजाचे तलाठी साजा पुनर्रचनेमध्ये ४ साजेनिर्माण केले 

असून 
नवीन निर्माण झालेल्या कसबे सोलापूर -२, कसबे सोलापूर -३, कसबे सोलापूर -४ , कसबे सोलापूर -५ या सजांस स्वतंत्र महसुली गावाचा दर्जा देणेबाबत 
सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व सोलापूर जिल्ह्याच्या उत्तर सोलापूर तालुक्यातील कसबे सोलापूर -२ , कसबे सोलापूर -३ , कसबे 
सोलापूर-४, कसबे सोलापूर -५ या प्रचलित नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या महसुली गावात रूपांतर करीत आहे. 


नवीन गावातील लोकांचा, उर्वरित गावातील गुरेचरण , स्मशानभूमी व खळे यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क आबाधित राहील नवीन व 
उर्वरित गावातील लोकांचा अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावर जाण्या - येण्याचा हक्क अबाधित राहील . 


अनुसूची 
जिल्हा सोलापूर , तालुका उत्तर सोलापूर 

मूळ गट नंबर/ सर्व्हे नंबर 


गावाचे नाव 


१ 


२ 


१ 


ते 


२७, ३० 


ते 


९ ४ 


कसबे सोलापूर ( मूळ गाव ) 
कसबे सोलापूर -२ ( नवीन प्रस्तावित गाव) 


२८ ते २९ , ४ ९ ५ ते ५६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६ - १२ , २०२० / माघ १७ 


शके १ ९ ४१ 


अनुसूची-- चालू 


गावाचे नाव 


मूळ गट नंबर/ सर्व्हे नंबर 


१ 


२ 


ते 

ते 


ते 


१०० , 


ते 


ते 


कसबे सोलापूर -३ ( नवीन प्रस्तावित गाव ) 

१०१ १५३ 
कसबे सोलापूर -४ (नवीन प्रस्तावित गाव) 

१५४ १ ९ ३ 
कसबे सोलापूर -५ ( नवीन प्रस्तावित गाव) 

९ ५ 

१ ९ ४ ४ ९ ४ , ५६५ ६२५ 
टीप : नवीन उर्वरित गावातील लोकांचा, अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावर जाणे- येणेचा हक्क राहील, तसेच नवीन गावातील लोकांचा उर्वरित गावातील 
स्मशानभूमी , खळे आणि गुरेचरण यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क राहील . 

परिशिष्ट - अ 
अ . तपशील 

नवीन निर्माण होणारे 
क्र . 

गाव 

राहणारे 


मूळ गाव 


मूळ गावात 


१ 


२ 


३ 


oc 


५ 


१ 


नाव 


कसबे 
सोलापूर 


कसबे 
सोलापूर -२ 


कसबे 
सोलापूर -३ 


कसबे 
सोलापूर -४ 


कसबे 
सोलापूर -५ 


८१९ ८६ 


१५०५६ 


१७८३३ 


१५६०१ 


१५८१७ 


१७६७ ९ 


२ कुटुंबाची संख्या 

लोकसंख्या 


३ 


३२७९ ४५ 


६०२२६ 


७१३३४ 


६२४०५ 


६३२७० 


७०७१० 


30 


एकूण गट 


६२५ 


७१ 


५३ 


४० 


३६ ९ 


९ २ 


५ 


क्षेत्र ( हेक्टर आर ) 


४३०४.१४ 


६ ९ ८.३ 


७३५.३२ 


७७०.७ ९ 


१३४१.९ 


७५७.८३ 


w 


आकार 


६६५४.९ ७ 


१३३०.९९ 


१४५६.८३ 


१४५२.३६ 


७५७.२३ 


१६५७.५६ 


७ 


लागणीलायक क्षेत्र 


१७५६.०५ 


४७५.३५ 


३३९ .०१२५ 


३७५.५ ९ ७५ 


१५६.० ९ 


४१० 


८ 


लागवडीस अयोग्य क्षेत्र 


९ ८१.५७ 


१७.५८५६ 


१.६८३३ 


१६३.१२२७ 


७५७.१६२७ 


४२.०१५७ 


or 


गायरान क्षेत्र 


२.०१ 


नाही 


नाही 


नाही 


२.०१ 


नाही 


१० 


वन 


८.९ २ 


नाही 


नाही 


नाही 


८.९ २ 


नाही 


११ 


गावठाण 


२१५.२१ 


१२.७०५ 


नाही 


नाही 


९४.९ 


१०७.६०५ 


१२ 


१८.२ 


५.३२ 


नाही 


नाही 


१२.८८ 


नाही 


स्मशान भूमी 
रस्ते 


१३ 


२५.४२ 


५०.८५ 


२७.७७ 


१५२.५६ 
होय 


२ ९ .४१ 
होय 


१ ९.११ 
होय 


१४ 


शाळा 


होय 


होय 


होय 


१५ 


नाही 


नाही 


नाही 


नाही 


नाही 


नाही 


सार्वजनिक दवाखाने 
पिण्याचा पाणीपुरवठा 


१६ 


होय 


होय 


होय 


होय 


होय 


होय 


१७ 


न.पा. / ग्रामपंचायत 


म.न.पा. 


म.न.पा. 


म.न.पा. 


म.न.पा. 


म.न.पा. 


म.न.पा. 


१८ 


शिवेवरील ओढा 


होय 


होय 


होय 


होय 


होय 


होय 


१ ९ 


कॅनॉल / नळमार्ग 


३४.११ 


१०.२४ 


नाही 


नाही 


६.८२ 


१७.०५ 


२० 


रेल्वे 


नाही 


नाही 


नाही 


नाही 


१०५.५५ 
होय 


१०५.५५ 
होय 


२१ 


पोटातील ओढा 


होय 


होय 


होय 


होय 


२१ 


पोटातील मार्ग 


नाही 


नाही 


नाही 


नाही 


नाही 


नाही 


डॉ . राजेंद्र भोसले , 


( भा.प्र.से. ), 
जिल्हाधिकारी , सोलापूर. 


सोलापूर, २८ जानेवारी २०२० . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२ , २०२० / माघ १७ - २३, 


शके १ ९४१ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचले : ( १) मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, २०१४ चे कलम ३७ (१) ( ३) मधील 

तरतुदीनुसार . 


( २) मा . पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा -२/ प्र. आदेश/ २०१९-, सातारा , दिनांक २७ 


मे 


२०१ ९ . 


आदेश 


. 


क्रमांक डीसी/ एमएजी -२ / एसआर-२०/ २०१९.-- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र जिविशा-२/ प्र. आदेश/ २०१९- सातारा , 
दिनांक २७ मे २०१ ९ अन्वये.- 
( १) सण / उत्सव .-- सातारा जिल्ह्यात दिनांक ७ मे २०१९ ते ५ जून २०१९ या कालावधीत मुस्लीम बांधव यांचा पवित्र रमजान मास 

सुरू आहे. दिनांक ५ जून २०१९ रोजी मुस्लीम बांधवांचा पवित्र सण रमजान ईद साजरा होणार आहे. दिनांक ३ जून २०१९ 
रोजी श्री शैनेश्वर जयंती साजरी होणार आहे. दिनांक ६ जून २०१९ रोजी शिवराज्याभिषेक सोहळा दिन साजरा होणार आहे. 
दिनांक १० जून २०१९ रोजी जागतिक दृष्टीदान दिन साजरा होणार आहे. दिनांक ११ जून २०१९ रोजी श्री . सानेगुरुजी स्मृतिदिन 
साजरा होणार आहे . दिनांक १२ जून २०१९ रोजी बालश्रम निषेध दिन साजरा होणार आहे . दिनांक १३ जून २०१९ रोजी 
निर्जला एकादशी साजरी होणार आहे. दिनांक १५ जून २०१९ रोजी तिथीप्रमाणे शिवराज्याभिषेक दिन साजरा होणार आहे . नमूद 
सण , उत्सव , जयंती अनुषंगाने विविध यात्रा कालावधीत होणार आहे . सदर अनुषंगाने कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


( २) दाभोळकर हत्या प्रकरण .-- सद्य:स्थितीत कै. नरेंद्र दाभोळकर यांचे हत्येमधील आरोपींना एटीएस पथकाकडून अटक करण्यात 

आलेली आहे. सातारा येथे सदरच्या कारवाई व तपासाबाबत वेग आलेला आहे. तसेच सदर घटनांचे अनुषंगाने सनातन व हिंदुत्ववादी 

संघटनांचे वतीने मोर्चा / आंदोलन करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
( ३ ) मोर्चा/ आंदोलन .-- सातारा जिल्ह्यात विविध संघटनांच्या वतीने आपआपल्या वेगवेगळ्या मागण्यांकरिता मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने , 

सभा केली जातात . सदर अनुषंगाने कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
( ४) तिरंगा प्रतिष्ठान, धरणे आंदोलनाबाबत.-- श्रीमती हर्षदा शेडगे यांचे दिनांक २७ जुलै २०१५ रोजीपासून धरणे आंदोलन सुरू 

आहे. सुभाषचंद्र बोस व हुतात्मा स्मारकाची उर्वरित जागा तिरंगा विकास प्रतिष्ठान, सातारा यांना मिळावी , तसेच रवींद्र क्षीरसागर 
व संबंधित पोलीस यांना निलंबित करावे तसेच आरोपीस कडक शासन मिळावे या मागणीकरिता बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. 
तसेच दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ रोजीपासून नाथाची पाग गायमुख झरा येथे नाथाची पाग वसाहत प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांकरिता 
श्री . चैतन्य दळवी श्रमिक मुक्ती दल यांचे नेतृत्वात बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. दिनांक १७ ऑगस्ट २०१५ रोजी मा . 
ना . रामराजे नाईक -निंबाळकर यांचे गाडीवर चप्पल फेकलेचे कारणावरून सातारा शहर पोलीस ठाणेस गु.र.नं. २२०/१५, महाराष्ट्र 
पोलीस कायदा कलम ३७ (१), (३) १३५ प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 

शक्यता नाकारता येत नाही. 
( ५) अतिक्रमण .-- रस्त्याच्या कडेलाच शासकीय जागेत झालेली अतिक्रमणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेकडून काढली जातात. सदर 

वेळी स्थानिक नागरिकांकडून अतिक्रमण काढते वेळी जीवित व वित्त हानी होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. 


( ६ ) राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ .-- राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ चे सहा पदरीकरण अद्याप सातारा जिल्ह्यात पूर्ण झाले नाही . सदर 

सहा पदरीकरणाचे काम अत्यंत संथ गतीने चालू आहे. तसेच कामाचा दर्जा निकृष्ट स्वरूपाचा असल्याचे कारणावरून रस्त्यावरील 
अपघाताचेवेळी जनतेत राग धुसमुसत असतो . या कारणावरून जनता, राजकीय पक्ष, समाजसेवक , स्वयंसेवी संस्था आक्रमक होऊन 
विविध प्रकारची आंदोलने, राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ वर करू शकतात . तसेच सहा पदरीकरण पूर्ण झालेल्या ठिकाणी काही 
हॉटेल व्यावसायिकांनी लेन कटिंग करून उपरस्ता तयार केला आहे. सदर ठिकाणी कंपाऊंड घालणेसाठी राष्ट्रीय राज्य महामार्ग 
मंडळाने पोलीस संरक्षण मागितले आहे. सदर मुद्द्यावरून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही. 


( ७) उपोषण / आत्मदहन .-- सातारा जिल्ह्यात नागरिक विविध मागण्यांसाठी, विकास कामांसाठी तसेच इतर कारणांसाठी वेळोवेळी 

मा . जिल्हाधिकारी कार्यालय , सातारा व सर्व तहसीलदार कार्यालये व इतर शासकीय कार्यालयांसमोर उपोषण व आत्मदहन करीत 
असून त्यांना पोलीस व जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने वारंवार परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला जातो. तरी सदर उपोषण व आत्मदहन 
कालावधीमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार 


ते 


बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२ , २०२० / माघ १७ - २३ , 


शके १ ९ ४१ 


११ 


( ८ ) टोलनाका .-- सातारा जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्ग ०४ वरील मौजे आनेवाडी, तालुका वाई गावाचे हद्दीत टोलनाका असून सदर टोलनाक्याचे 

व्यवस्थापन हस्तांतरणावरून स्थानिक लोकांचेमध्ये असंतोष असून आनेवाडी टोल नाक्यावरून वारंवार वाद निर्माण होत आहेत. 
सदरबाबत मा . खा . छ . उदयनराजे भोसले व आ . श्री . शिवेंद्रराजे भोसले यांचे दोघांचे समर्थकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात राडा होऊन 
सातारा शहरामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन मोठ्या प्रमाणात तणाव निर्माण झाला. दोन्ही गटांकडून एकमेकां 
विरोधात विविध पोलीस ठाणेत गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत . सदर घटनेच्या अनुषंगाने दोन्ही गटांकडून संपूर्ण सातारा 

जिल्हात धुसफुस चालू असून भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
(९ ) श्रमिक मुक्ती दल.-- श्रमिक मुक्ती दल संघटनेच्या वतीने धरणग्रस्तांचे विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने सातारा जिल्ह्यात विविध ठिकाणी 

निरनिराळ्या प्रकारची आंदोलने करीत असतात. सदर अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही. 


- 


( १०) व्हीव्हीआयपी दौरा.-- सातारा जिल्ह्यात विविध मंत्री महोदय , न्यायाधीश, महत्त्वाच्या व्यक्ती, संरक्षित व्यक्ती यांचे दौरे चालू आहेत . 

सदर अनुषंगाने सदर कालावधीत कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
( ११) शेतकरी संघटना.-- सातारा जिल्ह्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, बळीराजा शेतकरी संघटना व इतर शेतकरी संघटना या 

शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी तसेच ऊस दरवाढीकरिता , शेतमालाला हमी भाव , निरनिराळ्या प्रकारचे आंदोलने करीत असतात . 
बहुतांशी या आंदोलनात हिंसक घटना यापूर्वी घडलेल्या आहेत . सदर अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 

नाकारता येत नाही . 
सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी मा . पोलीस अधीक्षक, सातारा 
यांनी दिनांक १ जून २०१९ रोजीचे ००.०० वाजून ते दिनांक १५ जून २०१९ चे २४.०० वाजेपर्यंतचे संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ (१) अन्वये शस्त्रबंदी व सदरच्या कायद्याचे कलम ३७ ( ३) अन्वये जमावबंदी आदेश लागू होणेस विनंती 
केली आहे. तसेच सदर आदेशाचे कलम ३७ (१) (३) मधून या कालावधीत शांततापूर्ण साजरे होणारे सण, उत्सव, यात्रा या प्रकारचे कार्यक्रम 
वगळण्यास विनंती केली आहे. 

त्याअर्थी, मी सुनील थोरवे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा मला मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश ) महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारास अधीन राहून संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश , 
संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात सण, यात्रा व उत्सवाचे कार्यक्रम वगळून , दिनांक २ जून २०१९ रोजीचे ००.०० वा . ते दिनांक १५ जून २०१९ 
चे २४.०० वाजेपर्यंत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश जारी करीत आहे . 


वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे . 
( अ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी, भाले , सुया , काठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ब) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 


( क ) दगड किंवा अस्त्र , सोडावयाची अस्त्रे , फेकावयाची हत्यारे किंवा साधने बरोबर घेणे, जमा किंवा तयार करणे. व्यक्तीची अगर 

प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमांचे प्रदर्शन करणे. 


( ड ) सार्वजनिक रीतीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे किंवा वाद्य वाजवणे , सभ्यता अगर नीती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्याची 

शांतता धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे , सोंग आणणे अशी मनाईचे उल्लंघन करून 
जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणत्याही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा 
लोकांत प्रसार करणे अशा मनाईचे उल्लंघन करून जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणताही 
जिन्नस दाहक पदार्थ किंवा अस्त्र जवळ बाळगतील तर तो कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याकडून निशस्त्र केले जाणेस किंवा दाहक 
पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ क्षेपणास्त्र त्यांच्याकडून जप्त केले जाण्यास पात्र असेल आणि अशा त- हेने जप्त केलेली वस्तू, दाहक 
पदार्थ, स्फोटक पदार्थकिंवा क्षेपणास्त्र हे सरकारजमा होईल . पोट-कलम (३) अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक सुव्यवस्था 

राखणेसाठी कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणुकीस वरील कालावधीत व कार्यक्षेत्रात या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, २०१४ चे कलम ३७ (१) (३) मधील हुकमाच्या तरतुदी 
खालील नमूद केलेल्या इसमांना लागू होणार नाही. 
( १) शासनाची सेवा करणारे किंवा नोकरी करणेच्या कामी ज्यांच्या वरिष्ठांनी निर्दिष्ट केलेवरून अगर त्यांना कर्तव्याच्या स्वरूपामुळे 

अशी खंड १ मध्ये उल्लेखलेल्या पैकी वस्तू धारण करणे किंवा देणे आवश्यक आहे. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६ 


१२ , २०२० / माघ १७ - २३, 


शके १ ९ ४१ 


( २) ज्यांना- ज्यांना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणावरून जिल्हादंडाधिकारी अगर त्यांना प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्यांना लाठी किंवा काठी 

वापरणेस परवानगी दिली असेल अशी व्यक्ती. 


(३ ) सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्नविधी कार्य तसेच अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही. 
( ४ ) ज्या लोकांना शांततेच्या मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम साजरा करावयाचा असेल त्याचवेळी पोलीस अधीक्षक , संबंधित 

उपविभागीय पोलीस अधिकारी , तसेच संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक यांची आगाऊ परवानगी घेतली असेल 

तर त्यांना सदरचा आदेश लागू होणार नाही . 
सदरचा आदेश हा माझ्या सही -शिक्क्यानिशी दिनांक 

३० २०१ ९ रोजी काढण्यात आला आहे . 

सुनील थोरवे, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 


मे 


सातारा . 


सातारा , 


३० 


मे 


२०१ ९ . 


वाचले : (१) मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, २०१४ चे कलम ३७ ( १) ( ३) मधील 

तरतुदीनुसार . 
( २) मा . पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा -१४ /प्र. आदेश/ २०१९ -३०७३ , सातारा, दिनांक २६ एप्रिल २०१९ . 


आदेश 


१ 


or 


क्रमांक डीसी/ एमएजी-२/ एसआर-१५/ २०१९.--ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र जिविशा -२/ प्र. आदेश/ २०१९ -३०७३ 
सातारा, दिनांक २६ एप्रिल २०१ ९ अन्वये. 
( १) सण / उत्सव.-- सातारा जिल्ह्यात दिनांक १ मे २०१९ रोजी सातारा जिल्ह्यात महाराष्ट्र दिन / कामगार दिन साजरा होणार आहे . 

सदर अनुषंगाने सामाजिक संस्था , राजकीय पक्ष, व्यक्ती या आपल्या मागण्यांसाठी उपोषण , आत्मदहन , मोर्चा इत्यादी प्रकारची 
आंदोलने करतात . तसेच दिनांक २ मे २०१९ रोजी श्री अक्कलकोट स्वामी पुण्यतिथी साजरी होणार आहे . दिनांक ६ मे २०१ ९ 
रोजी शिवजयंती व राजर्षि शाहू महाराज पुण्यदिन साजरा होणार आहे . दिनांक ७ मे २०१९ रोजी बसवेश्वर जयंती, अक्षयतृतीया 
व परशुराम जयंती साजरी होणार आहे . दिनांक ८ मे २०१९ रोजी जागतिक रेडक्रॉस दिन साजरा होणार आहे . दिनांक 
मे २०१९ रोजी श्री आद्य शंकराचार्य जयंती साजरी होणार आहे. दिनांक १० मे २०१९ रोजी नृसिंह नवरात्रारंभ साजरा होणार 
आहे . दिनांक १२ मे २०१९ रोजी दुर्गाष्टमी साजरी होणार आहे. दिनांक १४ मे २०१९ रोजी छ. संभाजीराजे जयंती साजरी 
होणार आहे . दिनांक १५ मे २०१९ रोजी दूरसंचार दिन मोहिनी एकादशी साजरी होणार आहे . दिनांक ३ मे २०१९ रोजी मौजे 
धोंडेवाडी, तालुका खटाव येथे श्री चंद्रसेन रथोत्सव साजरा होणार आहे. दिनांक ४ मे २०१९ रोजी मौजे मारूल हवेली , तालुका 
पाटण , श्री निनाई देवी यात्रा साजरी होणार आहे. तसेच दिनांक ७ मे २०१९ रोजी मौजे पाल , तालुका कराड येथे श्री सिद्धनाथ 
देवाची व मौजे शिरवळ, तालुका खंडाळा येथे श्री अंबिका देवी यात्रा साजरी होणार आहे. दिनांक ९ मे २०१९ रोजी मौजे नवलेवाडी 
ललगुण , तालुका खटाव येथे श्री तुकाईमाता देवी यात्रा, मौजे कळंबी, तालुका खटाव श्री भैरवनाथ देव यात्रा मौजे पाचवड , तालुका 
खटाव श्री ज्योतिर्लिंग रथोत्सव व मौजे सोनाईदेवी यात्रा साजरी होणार आहे . दिनांक १२ मे २०१९ रोजी मौजे कुरोली सिद्धेश्वर , 
तालुका खटाव येथे श्री. दामोदर म . पु. ति. साजरी होणार आहे. नमूद सण, उत्सव, जयंती अनुषंगाने विविध यात्रा कालावधीत 

होणार आहे. सदर अनुषंगाने कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
( २ ) दाभोळकर हत्या प्रकरण .-- सद्य: स्थितीत कै . नरेंद्र दाभोळकर यांचे हत्येमधील आरोपींना एटीएस पथकाकडून अटक करण्यात 

आलेली आहे . सातारा येथे सदरच्या कारवाई व तपासाबाबत वेग आलेला आहे. तसेच सदर घटनांचे अनुषंगाने सनातन व हिंदुत्ववादी 

संघटनांचे वतीने मोर्चा / आंदोलन करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
( ३) मोर्चा/ आंदोलन .-- सातारा जिल्ह्यात विविध संघटनांच्या वतीने आपआपल्या वेगवेगळ्या मागण्यांकरिता मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने , 

सभा केली जातात . सदर अनुषंगाने कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
(४) तिरंगा प्रतिष्ठान, धरणे आंदोलनाबाबत .-- श्रीमती हर्षदा शेडगे यांचे दिनांक २७ जुलै २०१५ रोजीपासून धरणे आंदोलन सुरू 

आहे. सुभाषचंद्र बोस व हुतात्मा स्मारकाची उर्वरित जागा तिरंगा विकास प्रतिष्ठान , सातारा यांना मिळावी, तसेच रवींद्र क्षीरसागर 
व संबंधित पोलीस यांना निलंबित करावे तसेच आरोपीस कडक शासन मिळावे या मागणीकरिता बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. 
तसेच दिनांक १८ डिसेंबर २०१८ रोजीपासून नाथाची पाग गायमुख झरा येथे नाथाची पाग वसाहत प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्याकरिता 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६ - १२ , २०२० / माघ १७ 


शके १ ९ ४१ 


१३ 


श्री. चैतन्य दळवी श्रमिक मुक्ती दल यांचे नेतृत्वात बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू आहे . दिनांक १७ ऑगस्ट २०१५ रोजी मा . 
ना . रामराजे निंबाळकर यांचे गाडीवर चप्पल फेकलेचे कारणावरून सातारा शहर पोलीस ठाणेस गु.र.नं. २२०/१५, महाराष्ट्र 
पोलीस कायदा कलम ३७ (१), ( ३) १३५ प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 

शक्यता नाकारता येत नाही. 
( ५ ) दलित महिला विकास मंडळ आंदोलनबाबपत .-- श्रीमती अॅड . वर्षा देशपांडे यांचे दिनांक २२ एप्रिल २०१७ रोजीपासून धरणे 

आंदोलन सुरू आहे. एस.टी. स्टॅन्ड, सातारा येथे दलित विकास मंडळातर्फे चालवण्यात येणारे झुणका भाकर केंद्र न्यायालयाच्या 

आदेशान्वये रिक्त केल्याने त्याचेनिषेधार्थ धरणे आंदोलन करत आहे. 
( ६) अतिक्रमण .-- रस्त्याच्या कडेलाच शासकीय जागेत झालेली अतिक्रमणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेकडून काढली जातात. सदर 

वेळी स्थानिक नागरिकांकडून अतिक्रमण काढते वेळी जिवित व वित्त हानी होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 

शक्यता नाकारता येत नाही. 
( ७ ) मा . खा . श्री . उदयनराजे भोसले व मा . ना . श्री . रामराजे नाईक निंबाळकर , सभापती, विधान परिषद शाब्दिक वाद . 

मा . खा . श्री . उदयनराजे भोसले, सातारा लोकसभा व मा . श्री . रामराजे नाईक निंबाळकर , सभापती , विधान परिषद यांचेमध्ये 
"फलटणच्या एका माणसामुळेच जिल्ह्याला कीड " असे वक्तव्य खा . उदयनराजे भोसले यांनी केले आहे. तर त्यास प्रतिउत्तर म्हणून 
" तुमची श्रद्धा कोणावर हे सर्वांना माहिती " असे दिनांक २४ जून २०१८ रोजीचे दै. पुढारी वृत्तपत्रामध्ये बातमी आली. तसेच " खा . 
उदयनराजेंची ना. रामराजेंना खुन्नस " अशी बातमी दिनांक २७ जून २०१८ रोजीचे वृत्तपत्र दै. पुढारीमध्ये आली. तरी सदर घटनेच्या 
अनुषंगाने खा . उदयनराजे व ना . रामराजे समर्थकांकडून सातारा जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 

नाकारता येत नाही . 
( ८ ) राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ .-- राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ चे सहा पदरीकरण अद्याप सातारा जिल्ह्यात पूर्ण झाले नाही. सदर 

सहा पदरीकरणाचे काम अत्यंत संथ गतीने चालू आहे. तसेच कामाचा दर्जा निकृष्ट स्वरूपाचा असल्याचे कारणावरून रस्त्यावरील 
अपघाताचेवेळी जनतेत राग धुसमुसत असतो. या कारणावरून जनता, राजकीय पक्ष, समाजसेवक , स्वयंसेवी संस्था आक्रमक होऊन 
विविध प्रकारची आंदोलने , राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ वर करू शकतात . तसेच सहा पदरीकरण पूर्ण झालेल्या ठिकाणी काही 
हॉटेल व्यावसायिकांनी लेन कटींग करून उपरस्ता तयार केला आहे. सदर ठिकाणी कंपाऊंड घालणेसाठी राष्ट्रीय राज्य महामार्ग 
मंडळाने पोलीस संरक्षण मागितले आहे. सदर मुद्द्यावरून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही. 


( ९ ) उपोषण / आत्मदहन .-- सातारा जिल्ह्यात नागरिक विविध मागण्यांसाठी , विकास कामांसाठी तसेच इतर कारणांसाठी वेळोवेळी 

मा . जिल्हाधिकारी कार्यालय , सातारा व सर्व तहसीलदार कार्यालये व इतर शासकीय कार्यालयासमोर उपोषण व आत्मदहन करीत 
असून त्यांना पोलीस व जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने वारंवार परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला जातो. तरी सदर उपोषण व आत्मदहन 

कालावधीमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
( १०) जुना मोटार स्टॅण्ड वादावादी.-- दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१८ रोजी सातारा येथे जुना मोटार स्टॅण्ड येथे दारूचे दुकानाचे अतिक्रमणावरून 

खा . श्री . उदयनराजे व आ . श्री . शिवेंद्रराजे भोसले व समर्थक यांचेमध्ये वादावादी झाली. सदर घटनेच्या अनुषंगाने शाहुपुरी पोलीस 
स्टेशन येथे गु.र.नं. ५०२ , ५०३, भारतीय दंड विधान कलम १४३ , १४९ , ५०६, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , ३७-१-३ अन्वये 
दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१८ रोजी दाखल करण्यात आलेला आहे . त्यामुळे यापुढेही सातारा शहरामध्ये अशा घटना घडण्याची 

शक्यता नाकारता येत नाही. भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
(११) भीमा- कोरेगाव प्रकरण .-- दिनांक १ जानेवारी २०१८ रोजी मौजे पेरणे फाटा, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे येथे शौर्य विजय 

स्तंभास दलित बांधवांच्या वतीने मानवंदना देण्याचा कार्यक्रम आयेजित करण्यात आला होता. सदर मानवंदना कार्यक्रमामध्ये दलित 
व सवर्ण समाजाच्या गटामध्ये राडा होऊन दोन गटांमध्ये दगडफेक , तोडफोड , जाळपोळ अशा घटना घडून कायदा व सुव्यवस्था 
प्रश्न निर्माण झाला. सदर भीमा - कोरेगाव घटनेच्या अनुषंगाने पडसाद सातारा जिल्ह्यात उमटून जिल्ह्यात आयोजित विविध आंदोलनात्मक 
कार्यक्रमादरम्यान १२ दखलपात्र व १ अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद विविध पोलीस ठाणेत झालेली आहे. अद्यापही सदर भीमा कोरेगाव 
घटनेच्या अनुषंगाने आंदोलनात्मक कार्यक्रम होत आहेत व पुढे ही अशी आंदोलने विविध पक्ष/ संघटना यांचेकडून होणेची शक्यता 
नाकारता येत नाही . या घटनेमुळे दलित व सवर्ण समाजामध्ये तणावाचे वातावरण आहे . अशावेळी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 

निर्माण होऊ नये यासाठी. 
( १२) आरक्षण/ आंदोलन .-- राज्यात मराठा , मुस्लीम तसेच धनगर समाजास आरक्षण मिळावे याकरिता विविध राजकीय पक्षांच्या वतीने 

विविध सभा/ कार्यक्रमांचे वेळी आरक्षण अनुषंगाने वक्तव्य केली जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर मराठा, तसेच धनगर समाजाचे नेत्यांकडून 
आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा दिलेला आहे. याचाच भाग म्हणून जिल्ह्यातील मराठा तसेच इतर 
विविध संघटना व धनगर समाज संघटना यांच्या वतीने आरक्षणाबाबत आंदोलने करण्याची शक्यता आहे. 


- 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२ , २०२० / माघ १७ - २३, 


शके १ ९४१ 


- 


( १३) रयत क्रांती संघटना व स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.-- रयत क्रांती संघटनेचे मा . श्री . सदाभाऊ खोत , कृषी राज्यमंत्री तथा सह 

पालकमंत्री, सातारा जिल्हा हे सोलापूर जिल्हा दौऱ्यावर असताना दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मौजे रिधोरे , तालुका माढा, 
जिल्हा सोलापूर येथे त्यांच्या मोटार ताफ्यावर एका तरुणाने दगडफेक केली. सदर घटनेच्या अनुषंगाने रयत क्रांती संघटना व 
स्वाभिमानी शेतकरी संघटना या दोन्ही संघटनांच्या वतीने एकमेकांविरुद्ध गुन्हे दाखल कर्यात आलेले आहेत. सदर घटनेचे पडसाद 

सातारा जिल्ह्यात उमटून सदर कालावधीमध्ये कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
( १४) सुरुची बंगला सातारा वाद .--दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१७ रोजीचे रात्री सातारा शहरामध्ये आणेवाडी टोलनाका व्यवस्थापन बदलावरून 

मा . खा . छ . उदयराजे भोसले व आ . शिवेंद्रराजे भोसले यांचे दोघांचे समर्थकांमध्ये गाड्यांची तोडफोड , मारामारी होऊन सातारा 
शहरामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन मोठ्या प्रमाणात तणाव निर्माण झाला . दोन्ही गटांकडून एकमेका विरोधात 
विविध पोलीस ठाणेत गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. सदर घटनेच्या अनुषंगाने दोन्ही गटांकडून संपूर्ण सातारा जिल्हा 

व शहरामध्ये भविष्यात कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
( १५) आनेवाडी टोलनाका .-- सातारा जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्ग ०४ वरील मौजे आनेवाडी , तालुका वाई गावाचे हद्दीत टोलनाका असून 

सदर टोलनाक्याचे व्यवस्थापन हस्तांतरणावरून स्थानिक लोकांचेमध्ये असंतोष असून आनेवाडी टोल नाक्यावरून वारंवार वाद 
निर्माण होत आहेत . सदरबाबत मा . खा . छ. उदयनराजे भोसले व आ . श्री . शिवेंद्रराजे भोसले यांचे दोघांचे समर्थकांमध्ये मोठ्या 
प्रमाणात राडा होऊन सातारा शहरामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन मोठ्या प्रमाणात तणाव निर्माण झाला. दोन्ही 
गटांकडून एकमेकांविरोधात विविध पोलीस ठाणेत गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत. सदर घटनेच्या अनुषंगाने दोन्ही गटांकडून 

संपूर्ण सातारा जिल्हात धुसफूस चालू असून भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
( १६ ) मराठा क्रांती मोर्चा.-- " एक मराठा लाख मराठा " अशी घोषणा देऊन संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील मराठा समाजाने कोपर्डी, जिल्हा 

नगर येथील बलात्कार व हत्यांकाडातील दलित पीडितांना न्याय मिळावा, आरोपींना फाशीची शिक्षा व्हावी , अॅट्रासिटी कायद्यामध्ये 
बदल करावा, मराठ्यांना आरक्षण मिळावे याकरिता मोठ्या प्रमाणात भव्य मोर्चे राज्यभर काढण्यात आले. सदर घटनेच्या अनुषंगाने 
सातारा जिल्ह्यातही मोर्चेनिघाले असून वरील मुद्द्यावरून संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 

शक्यता नाकारता येत नाही. 
( १७) श्रमिक मुक्ती दल .-- श्रमिक मुक्ती दल संघटनेच्या वतीने धरणग्रस्तांचे विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने सातारा जिल्ह्यात विविध ठिकाणी 

निरनिराळ्या प्रकारची आंदोलने करीत असतात . सदर अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही. 


- 


- 


( १८ ) व्हीव्हीआयपी दौरा.-- सातारा जिल्ह्यात विविध मंत्री महोदय, न्यायाधीश, महत्त्वाच्या व्यक्ती, संरक्षित व्यक्ती यांचे दौरे चालू 

आहेत . 
सदर अनुषंगाने सदर कालावधीत कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
( १९ ) शेतकरी संघटना.-- सातारा जिल्ह्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, बळीराजा शेतकरी संघटना व इतर शेतकरी संघटना या 

शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी तसेच ऊस दरवाढीकरिता, शेतमालाला हमी भाव, निरनिराळ्या प्रकारचे आंदोलने करीत असतात. 
बहुतांशी या आंदोलनात हिंसक घटना यापूर्वी घडलेल्या आहेत . सदर अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. 


- 


( २० ) निवडणुका.-- सातारा जिल्ह्यात मा . राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे निवडणुकांच्या अनुषंगाने दिनांक २३ एप्रिल 

२०१९ रोजी सातारा जिल्ह्यात लोकसभा पंचवार्षिक निवडणुका पार पडल्या असून, निवडणुकांच्या अनुषंगाने मतमोजणी होणार 

आहे . सदर अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी मा . पोलीस अधीक्षक , सातारा 
यांनी दिनांक १ मे २०१९ रोजीचे ००.०० वाजून ते दिनांक १५ मे २०१९ चे २४.०० वाजेपर्यंतचे संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) अन्वये शस्त्रबंदी व सदरच्या कायद्याचे कलम ३७ ( ३) अन्वये जमावबंदी आदेश लागू होणेस विनंती 
केली आहे. तसेच सदर आदेशाचे कलम ३७ (१) ( ३) मधून या कालावधीत शांततापूर्ण साजरे होणारे सण, उत्सव , यात्रा या प्रकारचे कार्यक्रम 
वगळण्यास विनंती केली आहे . 


. 


त्याअर्थी, मी सुनील थोरवे , अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा मला मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश ) महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारास अधीन राहून संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश, 
संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात सण , यात्रा व उत्सवाचे कार्यक्रम वगळून , दिनांक २ मे २०१९ रोजीचे ००.०० वा . ते दिनांक १५ मे २०१९ चे 
२४.०० वाजेपर्यंत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश जारी करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ - १२ , २०२० / माघ १७ 


शके १ ९४१ 


१५ 


, 


वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे . 


( अ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले , सुया , काठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ब) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 


( क ) दगड किंवा अस्त्र , सोडावयाची अस्त्रे , फेकावयाची हत्यारे किंवा साधने बरोबर घेणे, जमा किंवा तयार करणे , व्यक्तीची अगर 

प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमांचे प्रदर्शन करणे. 


( ड ) सार्वजनिक रीतीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणे किंवा वाद्य वाजवणे, सभ्यता अगर नीती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्याची 

शांतता धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे , सोंग आणणे अशी मनाईचे उल्लंघन करून 
जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणत्याही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा 
लोकांत प्रसार करणे अशा मनाईचे उल्लंघन करून जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणताही 
जिन्नस दाहक पदार्थकिंवा अस्त्र जवळ बाळगतील तर तो कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याकडून निशस्त्र केले जाणेस किंवा दाहक 
पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ क्षेपणास्त्र त्यांच्याकडून जप्त केले जाण्यास पात्र असेल आणि अशा त-हेने जप्त केलेली वस्तू, दाहक 
पदार्थ, स्फोटक पदार्थ किंवा क्षेपणास्त्र हे सरकारजमा होईल . पोट - कलम ( ३) अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक सुव्यवस्था 

राखणेसाठी कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणुकीस वरील कालावधीत व कार्यक्षेत्रात या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, २०१४ चे कलम ३७ (१) (३) मधील हुकमाच्या तरतुदी 
खालील नमूद केलेल्या इसमांना लागू 

होणार नाही . 
( १ ) शासनाची सेवा करणारे किंवा नोकरी करणेच्या कामी ज्यांच्या वरिष्ठांनी निर्दिष्ट केलेवरून अगर त्यांना कर्तव्याच्या स्वरूपामुळे 

अशी खंड १ मध्ये उल्लेखलेल्या पैकी वस्तू धारण करणे किंवा देणे आवश्यक आहे . 
( २) ज्यांना - ज्यांना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणावरून जिल्हादंडाधिकारी अगर त्यांना प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्यांना लाठी किंवा काठी 

वापरणेस परवानगी दिली असेल अशी व्यक्ती. 


(३ ) सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्नविधी कार्य तसेच अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही. 
(४ ) ज्या लोकांना शांततेच्या मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम साजरा करावयाचा असेल त्याचवेळी पोलीस अधीक्षक , संबंधित 

उपविभागीय पोलीस अधिकारी , तसेच संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक यांची आगाऊ परवानगी घेतली असेल 

तर त्यांना सदरचा आदेश लागू होणार नाही . 
सदरचा आदेश हा माझ्या सही-शिक्क्यानिशी दिनांक ३० एप्रिल २०१ ९ रोजी काढण्यात आला आहे . 


सुनील थोरवे, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 


सातारा. 


सातारा , ३० एप्रिल २०१९ . 


वाचले : ( १) मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, २०१४ चे कलम ३७ (१) (३) मधील 

तरतुदीनुसार. 
( २) मा . पोलीस अधीक्षक, सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा -२ /प्र . आदेश / २०१९-४९ ६३, सातारा, दिनांक १५ जुलै २०१९. 

आदेश 


क्रमांक डीसी/ एमएजी -२/ एसआर-२८/ २०१९.--ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र जिविशा -२ / प्र. आदेश/ २०१९ -४९ ६३ 
सातारा, दिनांक १५ जुलै २०१९ अन्वये.- 
( १ ) सण / उत्सव.-- सातारा जिल्ह्यात दिनांक १७ जुलै २०१९ रोजी साईबाबा उत्सव समाप्ती शिर्डी येथे होणार असून सदर कार्यक्रमाच्या 

अनुषंगाने सातारा जिल्ह्यात कार्यक्रम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दिनांक १८ जुलै २०१९ रोजी आण्णा भाऊ साठे स्मृतिदिन 
निमित्त कार्यक्रम होणार आहेत . दिनांक २३ जुलै २०१९ रोजी लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक जयंती निमित्त कार्यक्रम होणार 
आहेत . दिनांक २८ जुलै २०१९ रोजी कामिका एकादशी निमित्त कार्यक्रम होणार आहेत . दिनांक २९ जुलै २०१९ रोजी श्री नित्यानंद 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२ , २०२० / माघ १७ - २३, 


शके १ ९४१ 


स्वामी पुण्यतिथी गणेशपुरी येथे होणार असून सदर कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने सातारा जिल्ह्यात कार्यक्रम होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही . दिनांक ३० जुलै २०१९ रोजी संत नामदेव महाराज पुण्यतिथी अनुषंगाने सातारा जिल्ह्यात कार्यक्रम होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. दिनांक ३० जुलै २०१९ रोजी श्री संत सावता माळी पुण्यतिथी सदर कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने सातारा जिल्ह्यात 
कार्यक्रम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नमूद सण, उत्सव , जयंती अनुषंगाने विविध कार्यक्रम होणार आहेत . सदर अनुषंगाने 

कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
( २) दाभोळकर हत्या प्रकरण.-- सद्य:स्थितीत वर्तमानपत्रे व वृत्तवाहिन्यांद्वारे प्रसारित झालेल्या बातमीवरून कै. नरेंद्र दाभोळकर यांचे 

हत्येमधील आरोपींना एटीएस पथकाकडून अटक करण्यात आलेली आहे. सातारा येथे सदरच्या कारवाई व तपासाबाबत वेग आलेला 
आहे. तसेच सदर घटनांचे अनुषंगाने सनातन व हिंदुत्ववादी संघटनांचे वतीने मोर्चा / आंदोलन करण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही. 


( ३) मोर्चा/ आंदोलन.-- सातारा जिल्ह्यात चालू शैक्षणिक वर्ष २०१९ -२० ची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे . सदर प्रक्रियेमध्ये मराठा 

समाजाला एस.ई.बी.सी. कॅटेगरी मधून ३१ डिसेंबर २०१८ पासून शिक्षण व नोकरीमध्ये १६ टक्के आरक्षण कायद्याच्या चाकोरीमध्ये 
राहून लागू झाले आहेत. परंतु सातारा जिल्ह्यातील कॉलेजच्या प्रवेश प्रक्रियेमध्ये एस.ई.बी.सी. कॅटॅगरीचा उल्लेख नाही . त्यामुळे 
मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. शासनाने दिलेल्या एस.ई.बी.सी. कॅटॅगरीनुसार १६ टक्के आरक्षणाचा 
लाभ मराठा समाजाला मिळावा अन्यथा येत्या आठ दिवसांत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलनाचा इशारा 
दिलेला आहे. तसेच वंचित बहुजन आघाडीच्या शिष्टमंडळाने दिनांक १७ जून २०१९ रोजी अपर मुख्य सचिव व मुख्य निवडणूक 
अधिकारी यांची भेट घेऊन या पुढील सर्व निवडणुकांमध्ये EVM/ WPAT ऐवजी मतपत्रिकेद्वारे मतदान घेण्याच्या मागणीकरिता 
राज्यव्यापी आंदोलनाबाबत इशारा दिला आहे. दिनांक २८ जून २०१९ रोजी झारखंड येथे तबरेज अन्सारी यांचे संबंधित घटनेच्या 
निषेधार्थ विविध मुस्लीम संघटना यांचे वतीने होणारे निषेध/मोर्चा/ आंदोलन इशारा दिलेला आहे. नमूद आंदोलनाचे अनुषंगाने कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विविध संघटनांच्या वतीने आपआपल्या वेगवेगळ्या मागण्यांकरिता 
मोर्चे, आंदोलने , निदर्शने, सभा होत असतात . सदर अनुषंगाने कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 

नाकारता येत नाही. 
( ४ ) तिरंगा प्रतिष्ठान, धरणे आंदोलनाबाबत.-- श्रीमती हर्षदा शेडगे यांचे दिनांक २७ जुलै २०१५ रोजीपासून धरणे आंदोलन सुरू 

आहे. सुभाषचंद्र बोस व हुतात्मा स्मारकाची उर्वरित जागा तिरंगा विकास प्रतिष्ठान , सातारा यांना मिळावी, दिनांक २२ एप्रिल 
२०१७ पासून अॅड . वर्षा देशपांडे दलित महिला विकास मंडळ , सातारा या झुणका भाकर केंद्र ताब्यात मिळावे या मागणीकरिता 
धरणे आंदोलनास बसलेल्या आहेत . दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८ रोजीपासून श्री . संभाजी वायदंडे, रा . ढोरगल्ली हे नगरपालिका , 
सातारा येथे वारसा हक्काने मुलीला नोकरी मिळावी या मागणीकरिता धरणे आंदोलनास बसले आहेत . दिनांक १ ९ मार्च २०१९ 
रोजी श्री. बाळासाहेब भुजबळ, संयुक्त चिटणीस, भारतीय मजदूर संघ, पुणे जिल्हा हे गोदरेज अॅन्ड बॉईज मॅन्यू कंपनी लिमिटेड , 
लॉकिम मोटार ग्रुप ,शिंदेवाडी, शिरवळ यांनी कामगारांच्या पगारातून सुरू असलेली बेकायदेशीर कपात रद्द करावी या मागणीकरिता 
धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. दिनांक २६ डिसेंबर २०१८ रोजीपासून सोना अलाईज कंपनी , लोणंद येथील कामगारांनी प्रलंबित 
पगारवाढ मागणीसाठी बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे . दिनांक २८ मे २०१९ रोजी पासून श्री. अनंत शिवलिंग म्हामणे, 
रा . कलेढोण हे बँक ऑफ इंडिया , शाखा कलेढोण या ठिकाणी बँक ऑफ इंडिया शाखा, कलेढोण यांनी आंदोलनकर्त्यांचे खाते 
बंद करून रक्कम अडकून ठेवली या मागणीसाठी ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे . दिनांक १० जून २०१९ रोजी पासून 

श्री . 
तुकाराम बाबुराव कोकरे, रा . पळसवडे, तालुका , जिल्हा सातारा हे पोलीस पाटील हे पद मिळाले नाही या मागणीकरिता उपोषण 
सुरू केले आहे. दिनांक १ जुलै २०१ ९ पासून श्री . दिलीपकुमार माणिकचंद भंडारी, रा. २५७, सोमवार पेठ, सातारा हे बनावट 
वसुली दाखल्यांचा वापर करून जनता सहकारी बँक लिमिटेड , साताराने मिळकत हडपणेसाठी साखळीद्वारे जप्ती, परस्पर विक्री 
अशा बेकायदेशीर कारवाया आर्थिक भ्रष्टाचाराने घडवून केले बेघर मिळकत अपहार फसवणूक प्रकरणी न्याय मिळणेबाबत उपोषण 

सुरू केले आहे. या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
( ५ ) अतिक्रमण.-- सातारा जिल्ह्याचे विविध ठिकाणाच्या रस्त्याच्या कडेला शासकीय जागेत झालेली अतिक्रमणे सार्वजनिक बांधकाम 

विभाग यांचेकडून काढली जातात. सदर वेळी स्थानिक नागरिकांकडून अतिक्रमण काढते वेळी जिवित व वित्त हानी होऊन कायदा 

व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
( ६) राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ .-- राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ चे सहा पदरीकरण अद्याप सातारा जिल्ह्यात पूर्ण झाले नाही. सदर 

सहा पदरीकरणाचे काम अत्यंत संथ गतीने चालू आहे. तसेच कामाचा दर्जा निकृष्ट स्वरूपाचा असल्याचे कारणावरून रस्त्यावरील 
अपघाताचेवेळी जनतेत राग धुसमुसत असतो. या कारणावरून जनता, राजकीय पक्ष, समाजसेवक, स्वयंसेवी संस्था आक्रमक होऊन 
विविध प्रकारची आंदोलने, राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ वर करू शकतात . तसेच सहा पदरीकरण पूर्ण झालेल्या ठिकाणी काही 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६ - १२ , २०२० / माघ १७ 


२३, शके १ ९ ४१ 


१७ 


हॉटेल व्यावसायिकांनी लेन कटींग करून उपरस्ता तयार केला आहे . सदर ठिकाणी कंपाऊंड घालणेसाठी राष्ट्रीय राज्य महामार्ग 
मंडळाने पोलीस संरक्षण मागितले आहे. सदर मुद्द्यावरून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही . 


( ७ ) उपोषण / आत्मदहन .-- सातारा जिल्ह्यात नागरिक विविध मागण्यांसाठी, विकास कामांसाठी तसेच इतर कारणांसाठी वेळोवेळी 

मा . जिल्हाधिकारी कार्यालय , सातारा व सर्व तहसीलदार कार्यालये व इतर शासकीय कार्यालयांसमोर उपोषण , आत्मदहन करीत 
असून त्यांना पोलीस व जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने वारंवार परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला जातो. तरी सदर उपोषण व आत्मदहन 

कालावधीमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
( ८ ) टोलनाका .-- सातारा जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्ग ०४ वरील मौजे आनेवाडी , तालुका वाई गावाचे हद्दीत टोलनाके असून सदर टोलनाक्याचे 

व्यवस्थापन हस्तांतरणावरून स्थानिक लोकांचेमध्ये असंतोष असून आनेवाडी टोल नाक्यावरून वारंवार वाद निर्माण होत आहेत . 
सातारा जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन मोठ्या प्रमाणात तणाव निर्माण होऊन भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


(९ ) श्रमिक मुक्ती दल .-- श्रमिक मुक्ती दल संघटनेच्या वतीने धरणग्रस्तांचे विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने सातारा जिल्ह्यात विविध ठिकाणी 

निरनिराळ्या प्रकारची आंदोलने करीत असतात. सदर अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही. 


( १० ) व्हीव्हीआयपी दौरा.-- सातारा जिल्ह्यात विविध मंत्री महोदय , न्यायाधीश, महत्त्वाच्या व्यक्ती, संरक्षित व्यक्ती यांचे दौरे चालू 

आहेत . 
सदर अनुषंगाने सदर कालावधीत कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
( ११) शेतकरी संघटना.-- सातारा जिल्ह्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना , बळीराजा शेतकरी संघटना व इतर शेतकरी संघटना या 

शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी तसेच ऊस दरवाढीकरिता, शेतमालाला हमी भाव, निरनिराळ्या प्रकारचे आंदोलने करीत असतात. 
बहुतांशी या आंदोलनात हिंसक घटना यापूर्वी घडलेल्या आहेत . सदर अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. 


( १२) परीक्षा बंदोबस्त.-- उच्च माध्यमिक इयत्ता १२ वी प्रमाणपत्र परीक्षा दिनांक १७ जुलै ते ३ ऑगस्ट २०१९ या कालावधीत तसेच 

माध्यमिक शालांत इयत्ता १० वी प्रमाणपत्र परीक्षा दिनांक १७ जुलै २०१९ ते ३० जुलै २०१९ या कालावधीत आयोजित करणेत 
आलेल्या आहेत . 


सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी मा . पोलीस अधीक्षक, सातारा 
यांनी दिनांक १६ जुलै २०१९ रोजीचे ००.०० वाजून ते दिनांक ३१ जुलै २०१९ चे २४.०० वाजेपर्यंतचे संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) अन्वये शस्त्रबंदी व सदरच्या कायद्याचे कलम ३७ ( ३) अन्वये जमावबंदी आदेश लागू 

होणेस 
विनंती केली आहे. तसेच सदर आदेशाचे कलम ३७ (१) (३ ) मधून या कालावधीत शांततापूर्ण साजरे होणारे सण, उत्सव, यात्रा या प्रकारचे 
कार्यक्रम वगळण्यास विनंती केली आहे . 

त्याअर्थी, मी सुनील थोरवे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा मला मुंबई पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ (सुधारणा अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम, २०१४ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारास अधीन राहून संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश , 
संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात सण , यात्रा व उत्सवाचे कार्यक्रम वगळून , दिनांक १९ जुलै २०१९ रोजीचे ००.०० वा. ते दिनांक ३१ जुलै २०१ ९ 
चे २४.०० वाजेपर्यंत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश जारी करीत आहे . 

वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे. 
( अ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले , सुया , काठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ब ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे , 


( क ) दगड किंवा अस्त्र , सोडावयाची अस्त्रे , फेकावयाची हत्यार किंवा साधने बरोबर घेणे , जमा किंवा तयार करणे. व्यक्तीची अगर 

प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमाचे प्रदर्शन करणे. 


( ड ) सार्वजनिक रीतीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणे किंवा वाद्य वाजवणे , सभ्यता अगर नीती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्याची 

शांतता धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे , हावभाव करणे, सोंग आणणे अशी मनाईचे उल्लंघन करून 
जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणत्याही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा 
लोकांत प्रसार करणे. अशा मनाईचे उल्लंघन करून जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणताही 
जिन्नस दाहक पदार्थ किंवा अस्त्र जवळ बाळगतील तर तो कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याकडून निशस्त्र केले जाणेस किंवा दाहक 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२ , २०२० / माघ १७ - २३, 


शके १ ९ ४१ 


पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ क्षेपणास्त्र त्यांच्याकडून जप्त केले जाण्यास पात्र असेल आणि अशा त- हेने जप्त केलेली वस्तू, दाहक 
पदार्थ, स्फोटक पदार्थ किंवा क्षेपणास्त्र हे सरकारजमा होईल . पोट -कलम ( ३) अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक सुव्यवस्था 

राखणेसाठी कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणुकीस वरील कालावधीत व कार्यक्षेत्रात या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ (सुधारणा अध्यादेश ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७ (१) (३) मधील हुकूमाच्या तरतुदी 
खालील नमूद केलेल्या इसमांना लागू होणार नाही. 
( १ ) शासनाची सेवा करणारे किंवा नोकरी करणेच्या कामी ज्यांच्या वरिष्ठांनी निर्दिष्ट केलेवरून अगर त्यांना कर्तव्याच्या स्वरूपामुळे 

अशी खंड १ मध्ये उल्लेखलेल्या पैकी वस्तू धारण करणे किंवा देणे आवश्यक आहे. 
( २) ज्यांना - ज्यांना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणावरून जिल्हादंडाधिकारी अगर त्यांना प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्यांना लाठी किंवा काठी 

वापरणेस परवानगी दिली असेल अशी व्यक्ती. 


( ३) सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्नविधी कार्य तसेच अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही . 
(४ ) ज्या लोकांना शांततेचा मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम साजरा करावयाचा असेल त्याचवेळी पोलीस अधीक्षक , संबंधित उपविभागीय 

पोलीस अधिकारी, तसेच संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक यांची आगाऊ परवानगी घेतली असेल तर त्यांना सदरचा 
आदेश होणार नाही. 


लागू 


सदरचा आदेश हा माझ्या सही-शिक्क्यानिशी दिनांक १८ जुलै २०१ ९ रोजी काढण्यात आला आहे. 


सुनील थोरवे, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 


सातारा. 


सातारा, १८ जुलै २०१९ . 


वाचले : ( १) मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७ (१) ( ३) मधील 

तरतुदीनुसार . 
( २) मा . पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा-२ /प्र. आदेश/ २०१९-७५८६, सातारा, दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक डिसी/ एमएजी-२/ एसआर-४४/ २०१९ .--ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र जिविशा -२/ प्र. आदेश/ २०१९ -७५८६ 
सातारा , दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१९ अन्वये. 
( १) सण / उत्सव .-- सातारा जिल्ह्यात दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी इंदिरा गांधी स्मृतिदिन व सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती 

साजरी होणार आहे . तसेच सातारा जिल्हात विविध ठिकाणी दिनांक १० नोव्हेंबर २०१९ रोजी ईद - ए-मिलाद (मुहम्मद पैगंबर 
जयंती) निमित्त मिरवणुका काढल्या जाणार आहे. दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१९ रोजी गुरूनानक जयंती, सदर सण उत्सव चे निमित्ताने 
विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येते . तरी सातारा जिल्ह्यात साजरे होणारे सण उत्सव चे अनुषंगाने कोणताही कायदा व 

सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
( २) दाभोळकर हत्या प्रकरण.-- सद्यस्थितीत वर्तमानपत्रे व वृत्तवाहिन्याचे प्रसारित झालेल्या बातमीवरून कै . नरेंद्र दाभोळकर यांचे 

हत्येमधील आरोपींना एटीएस पथकाकडून अटक करण्यात आलेली आहे. परंतु तपासामध्ये निष्काळजीपणा होत असल्याबाबत अनिंसचे 
कार्यकर्ते हे सोशल मिडियावर प्रिंट मिडियावर तसेच प्रसार माध्यमाद्वारे ते त्यांचे मनोगत व्यक्त करत आहेत . तसेच सदर घटनांचे 
अनुषंगाने सनातन व हिंदूत्ववादी संघटनांचेवतीने तपास यंत्रना ही हिंदुत्ववादी संघटनेच्या कार्यकर्ते यांना लक्ष करून त्यांना सदर 
घटनेमध्ये अटक करून त्रास दिला जात आहे. या कारणावरून सनातन व हिंदुत्ववादी संघटना या आक्रमक होऊन मोर्चा / आंदोलन 

करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
( ३) मोर्चा/ आंदोलन .-- सातारा जिल्ह्यात वंचित बहुजन आघाडीच्या शिष्टमंडळाने दिनांक १७ जून २०१९ रोजी अपर मुख्य सचिव 

व मुख्य निवडणूक अधिकारी यांची भेट घेऊन या पुढील सर्व निवडणुकांमध्ये EVM/ WPAT ऐवजी मतपत्रिकेद्वारे मतदान घेण्याच्या 
मागणीकरिता राज्यव्यापी आंदोलनाबाबत इशारा दिला आहे. दिनांक २८ जून २०१९ रोजी झारखंड येथे तबरेज अन्सारी यांचे 
संबंधित घटनेच्या निषेधार्थ विविध मुस्लीम संघटना यांचे वतीने होणारे निषेध /मोर्चा/ आंदोलन इशारा दिलेला आहे. नमूद आंदोलनाचे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६ - १२ , २०२० / माघ १७ 


शके १ ९ ४१ 


१ ९ 


- 


अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बुद्धिष्ट इंटरनॅशनल नेटवर्क संघटना यांनी 
तालुका संग्रामपूर , जिल्हा बुलढाणा येथे भोंन , तालुका संग्रामपूर , तालुका बुलढाणा येथील पूर्णा नदीच्या पात्रातील मौर्यकालीन बौद्ध 
स्तूप महाराष्ट्र सरकार नष्ट करीत असल्याच्या निषेधार्थ निषेध /मोर्चा/ आंदोलन इशारा दिलेला आहे. विविध संघटनांच्या वतीने आपआपल्या 
वेगवेगळ्या मागण्यांकरिता मोर्चे, आंदोलने , निदर्शने , सभा होत असतात . सदर अनुषंगाने कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 

निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
(४ ) तिरंगा प्रतिष्ठान, धरणे आंदोलनाबाबत .-- श्रीमती हर्षदा शेडगे यांचे दिनांक २७ जुलै २०१५ रोजीपासून धरणे आंदोलन सुरू 

आहे . सुभाषचंद्र बोस व हुतात्मा स्मारकाची उर्वरित जागा तिरंगा विकास प्रतिष्ठान , सातारा यांना मिळावी, दिनांक २२ एप्रिल 
२०१७ पासून अॅड. वर्षा देशपांडे दलित महिला विकास मंडळ, सातारा या झुणका भाकर केंद्र ताब्यात मिळावे या मागणीकरिता 
धरणे आंदोलनास बसलेल्या आहेत . दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८ रोजीपासून श्री . संभाजी वायदंडे, रा . ढोरगल्ली हे नगरपालिका, 
सातारा येथे वारसा हक्काने मुलीला नोकरी मिळावी या मागणीकरिता धरणे आंदोलनास बसले आहेत. दिनांक २६ डिसेंबर २०१८ 
रोजीपासून सोना अलाईज कंपनी, लोणंद येथील कामगारांनी प्रलंबित पगारवाढ मागणीसाठी बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू 

केले 
आहे. दिनांक ५ जून २०१९ रोजीपासून श्री . कृष्णात विष्णू गोडसे हे तारळे प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या मौजे निवडे पुनर्वसित 
गावाचे विविध मागण्यांसाठी ठिय्या आंदोलनास बसले आहेत. या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 

नाकारता येत नाही. 
( ५ ) अतिक्रमण .-- सातारा जिल्ह्याचे विविध ठिकाणाच्या रस्त्याच्या कडेला शासकीय जागेत झालेली अतिक्रमणे सार्वजनिक बांधकाम 

विभाग यांचेकडून काढली जातात . सदर वेळी स्थानिक नागरिकांकडून अतिक्रमण काढते वेळी जिवित व वित्त हानी होऊन कायदा 

व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
( ६ ) एशियन महामार्ग क्रमांक ४७ ( NH -४) .-- एशियन महामार्ग क्रमांक ४७ ( NH- ४) चे सहा पदरीकरणाचे काम अत्यंत संथ गतीने 

चालू आहे. तसेच कामाचा दर्जा नित्कृष्ठ स्वरूपाचे असल्याचे कारणावरून रस्त्यावरील अपघाताचे वेळी जनतेत राग धूसमूसत असतो. 
या कारणावरून जनता , राजकीय पक्ष , समाजसेवक , स्वयंसेवी संस्था आक्रमक होऊन विविध प्रकारची आंदोलने, एशियन महामार्ग 
क्रमांक ४७ वर करू शकतात . तसेच सहा पदरीकरण पूर्ण झालेल्या ठिकाणी काही हॉटेल व्यावसायिकांनी लेन कटींग करून 
उपरस्ता तयार केला आहे. सदर ठिकाणी कंपाऊंड घालणेसाठी राष्ट्रीय राज्य महामार्ग मंडळाने पोलीस संरक्षण मागितले आहे . 

सदर मुद्द्यावरून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
( ७ ) उपोषण / आत्मदहन .-- सातारा जिल्ह्यात नागरिक विविध मागण्यांसाठी, विकास कामांसाठी तसेच इतर कारणांसाठी वेळोवेळी 

मा . जिल्हाधिकारी कार्यालय, सातारा या ठिकाणी उपोषण , आत्मदहन , धरणे आंदोलन करणार असलेबाबत इशारा देतात तसेच 
सर्व तहसीलदार कार्यालये व इतर शासकीय कार्यालयांसमोर उपोषण व आत्महदन करीत असून त्यांना पोलीस व जिल्हा प्रशासनाच्या 
वतीने वारंवार परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला जातो . तरी सदर उपोषण व आत्मदहन कालावधीमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 

निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
( ८ ) टोलनाका.-- सातारा जिल्ह्यात एशियन महामार्ग क्रमांक ४७ वरील मौजे आनेवाडी , तालुका वाई व तसावडे टोलनाका, तालुका 
कराड गावाचे हद्दीत टोलनाके असून सदर टोलनाक्याचे व्यवस्थापन हस्तांतरणावरून स्थानिक लोकांचेमध्ये असंतोष असून 

आनेवाडी 
टोल नाक्यावरून वारंवार वाद निर्माण होत आहेत. सातारा जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन मोठ्या प्रमाणात 

तणाव निर्माण होऊन भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
( ९) श्रमिक मुक्ती दल .-- श्रमिक मुक्ती दल संघटनेच्या वतीने धरणग्रस्तांचे विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने सातारा जिल्ह्यात विविध ठिकाणी 

निरनिराळ्या प्रकारची आंदोलने करीत असतात . सदर अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता 

येत नाही. 
( १०) व्हीव्हीआयपी दौरा.-- सातारा जिल्ह्यात विविध मंत्री महोदय, न्यायाधीश, महत्त्वाच्या व्यक्ती, संरक्षित व्यक्ती यांचे दौरे चालू आहेत. 

सदर अनुषंगाने सदर कालावधीत कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
( ११) शेतकरी संघटना.-- सातारा जिल्ह्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, बळीराजा शेतकरी संघटना व इतर शेतकरी संघटना या 

शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी तसेच ऊस दरवाढीकरिता, शेतमालाला हमी भाव, निरनिराळ्या प्रकारचे आंदोलने करीत असतात. 
बहुतांशी या आंदोलनात हिंसक घटना यापूर्वी घडलेल्या आहेत. सदर अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 

नाकारता येत नाही. 
( १२ ) निवडणूक.-- सन ऑक्टोबर २०१९ मध्ये लोकसभा पोट -निवडणूक व विधानसभा निवडणूक पार पडल्या असून सदर निवडणूक 

कालावधीत काही प्रमुख नेत्यांनी पक्षांतर केल्यामुळे काही नेते व कार्यकर्ते यांच्यात पक्षांतरामुळे झालेला जयपराजयाचे पडसाद उमटून 
काही अप्रिय घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२ , २०२० / माघ १७ - २३, 


शके १ ९ ४१ 


सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी मा . पोलीस अधीक्षक , सातारा 
यांनी दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१९ रोजीचे ०२.०० वाजून ते दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१९ चे २४.०० वाजेपर्यंतचे संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ (१) अन्वये शस्त्रबंदी व सदरच्या कायद्याचे कलम ३७ ( ३) अन्वये जमावबंदी आदेश लागू 
होणेस विनंती केली आहे. तसेच सदर आदेशाचे कलम ३७ (१ ) (३) मधून या कालावधीत शांततापूर्ण साजरे होणारे सण, उत्सव , यात्रा या 
प्रकारचे कार्यक्रम वगळण्यास विनंती केलेली आहे . 

त्याअर्थी, मी सुनील थोरवे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा मला मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ (सुधारणा अध्यादेश ) महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम, २०१४ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारास अधीन राहून संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश , 
संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात सण , यात्रा व उत्सवाचे कार्यक्रम वगळून , दिनांक १ नोव्हेंबर २०१९ रोजीचे ००.०० वा . ते दिनांक १५ नोव्हेंबर 
२०१९ चे २४.०० वाजेपर्यंत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश जारी करीत आहे. 

वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे. 
( अ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी , भाले, सुऱ्या , काठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ब ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 
( क ) दगड किंवा अस्त्र, सोडावयाची अस्त्रे , फेकावयाची हत्यारे किंवा साधने बरोबर घेणे, जमा किंवा तयार करणे. व्यक्तीची अगर 

प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमाचे प्रदर्शन करणे. 


- 


( ड ) सार्वजनिक रीतीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणे किंवा वाद्य वाजवणे, सभ्यता अगर नीती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्याची 

शांतता धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे , सोंग आणणे अशी मनाईचे उल्लंघन करून 
जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणत्याही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा 
लोकांत प्रसार करणे. अशा मनाईचे उल्लंघन करून जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणताही 
जिन्नस दाहक पदार्थकिंवा अस्त्र जवळ बाळगतील तर तो कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याकडून निशस्त्र केले जाणेस किंवा दाहक 
पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ क्षेपणास्त्र त्यांच्याकडून जप्त केले जाण्यास पात्र असेल आणि अशा त-हेने जप्त केलेली वस्तू , दाहक 
पदार्थ, स्फोटक पदार्थकिंवा क्षेपणास्त्र हे सरकारजमा होईल . पोट- कलम ( ३) अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक सुव्यवस्था 

राखणेसाठी कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणुकीस वरील कालावधीत व कार्यक्षेत्रात या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७ (१) (३) मधील हुकूमाच्या तरतुदी 
खालील नमूद केलेल्या इसमांना लागू होणार नाही. 
( १ ) शासनाची सेवा करणारे किंवा नोकरी करणेच्या कामी ज्यांच्या वरिष्ठांनी निर्दिष्ट केलेवरून अगर त्यांना कर्तव्याच्या स्वरूपामुळे 

अशी खंड १ मध्ये उल्लेखलेल्या पैकी वस्तू धारण करणे किंवा देणे आवश्यक आहे . 
(२ ) ज्यांना- ज्यांना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणावरून जिल्हादंडाधिकारी अगर त्यांना प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्यांना लाठी किंवा काठी 

वापरणेस परवानगी दिली असेल अशी व्यक्ती. 
( ३) सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्नविधी कार्य तसेच अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही. 
( ४) ज्या लोकांना शांततेचा मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम साजरा करावयाचा असेल त्याचवेळी पोलीस अधीक्षक , संबंधित उपविभागीय 

पोलीस अधिकारी, तसेच संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक यांची आगाऊ परवानगी घेतली असेल तर त्यांना सदरचा 
आदेश होणार नाही. 


लागू 


सदरचा आदेश हा माझ्या सही-शिक्क्यानिशी दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१ ९ रोजी काढण्यात आला आहे . 


सुनील थोरवे, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 


सातारा. 


सातारा , ३० ऑक्टोबर २०१ ९. 


वाचले : (१) मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, २०१४ चे कलम ३७ (१) (३) मधील 

तरतुदीनुसार . 
( २) मा . पोलीस अधीक्षक, सातारा यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा-२ / प्र. आदेश / २०१९ -८२४४ , सातारा, दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१९. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ - १२ , २०२० / माघ १७ 


शके १ ९ ४१ 


२१ 


आदेश 


३ 


१४ डिसेंबर 


क्रमांक डिसी/ एमएजी-२ /एसआर-४५/ २०१९ .-- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र जिविशा-२/ प्र. आदेश/ २०१९ -८२४४ , 
सातारा , दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१९ अन्वये.- 
( १) सण / उत्सव.-- सातारा जिल्ह्यात दिनांक ३ डिसेंबर २०१९ रोजी शासनाच्या वतीने महाबळेश्वर पोलीस ठाणे हद्दीत किल्ले प्रतापगड 

येथे शिवप्रताप दिन साजरा केला जाणार आहे. सदर दिवशी हिंदुत्ववादी संघटनांच्या वतीने वाई पोलीस ठाणेच्या हद्दीत वाई 
व मेढा पोलीस ठाणेच्या कुडाळ येथे शिवप्रतापदिन उत्सवाचे निमित्ताने विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. 

२०१ ९ 
ते १६ डिसेंबर २०१९ या कालावधीत कराड शहर पोलीस ठाणे हद्दीत विजय दिवस साजरा करण्यात येणार आहे. सदर अनुषंगाने 
विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येते . तरी सातारा जिल्ह्यात साजरे होणारे सण उत्सव चे अनुषंगाने कोणताही कायदा व 

सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
( २ ) महापरिनिर्वाण दिन.--दिनांक ६ डिसेंबर २०१९ रोजी सातारा जिल्ह्यात मुस्लिम बांधवांच्या वतीने बाबरी मशीद पाडलेचेनिषेधार्थ 

बाबरी मशीद पतन दिन/ काळा दिवस , हिंदू समाजाचे वतीने विजय दिवस व दलीत समाजाचे वतीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
यांचा महापरिनिर्वाण दिन साजरा केला जातो. महापरिनिर्वाण दिनाच्या अनुषंगाने पुतळा पुजन , प्रतिमा पूजन व मिरवणुका तसेच 
विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येत असते . सदर अनुषंगाने कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. 


६ 


( ३) दाभोळकर हत्या प्रकरण.-- सद्यस्थितीत वर्तमानपत्रे व वृत्तवाहिन्याचे प्रसारित झालेल्या बातमीवरून कै. नरेंद्र दाभोळकर यांचे 

हत्येमधील आरोपींना एटीएस पथकाकडून अटक करण्यात आलेली आहे. परंतु तपासामध्ये निष्काळजीपणा होत असल्याबाबत अनिसचे 
कार्यकर्ते हे सोशल मिडियावर प्रिंट मिडियावर तसेच प्रसार माध्यमाद्वारे ते त्यांचे मनोगत व्यक्त करत आहेत . तसेच सदर घटनांचे 
अनुषंगाने सनातन व हिंदूत्ववादी संघटनांचेवतीने तपास यंत्रना ही हिंदुत्ववादी संघटनेच्या कार्यकर्ते यांना लक्ष करून त्यांना सदर 
घटनेमध्ये अटक करून त्रास दिला जात आहे. या कारणावरून सनातन व हिंदुत्ववादी संघटना या आक्रमक होऊन मोर्चा / आंदोलन 
करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


( ४) मोर्चा/ आंदोलन.-- दिनांक २८ जून २०१९ रोजी झारखंड येथे तबरेज अन्सारी यांचे संबंधित घटनेच्या निषेधार्थ विविध मुस्लीम 

संघटना यांचे वतीने होणारे निषेध /मोर्चा/ आंदोलन इशारा दिलेला आहे. नमूद आंदोलनाचे अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . बुद्धिष्ट इंटरनॅशनल नेटवर्क संघटना यांनी तालुका संग्रामपूर , जिल्हा बुलढाणा येथे 
भोंन, तालुका संग्रामपूर , तालुका बुलढाणा येथील पूर्णा नदीच्या पात्रातील मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप महाराष्ट्र सरकार नष्ट करीत 
असल्याच्या निषेधार्थ निषेध /मोर्चा/ आंदोलन इशारा दिलेला आहे . विविध संघटनांच्या वतीने आपआपल्या वेगवेगळ्या मागण्यांकरिता 
मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, सभा होत असतात. सदर अनुषंगाने कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 

नाकारता येत नाही. 
( ५) तिरंगा प्रतिष्ठान , धरणे आंदोलनाबाबत .-- श्रीमती हर्षदा शेडगे यांचे दिनांक २७ जुलै २०१५ रोजीपासून धरणे आंदोलन सुरू 

आहे. सुभाषचंद्र बोस व हुतात्मा स्मारकाची उर्वरित जागा तिरंगा विकास प्रतिष्ठान , सातारा यांना मिळावी, दिनांक २२ एप्रिल 
२०१७ पासून अॅड. वर्षा देशपांडे दलित महिला विकास मंडळ, सातारा या झुणका भाकर केंद्र ताब्यात मिळावे या मागणीकरिता 
धरणे आंदोलनास बसलेल्या आहेत. दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८ रोजीपासून श्री . संभाजी वायदंडे, रा. ढोरगल्ली हे नगरपालिका, 
सातारा येथे वारसा हक्काने मुलीला नोकरी मिळावी या मागणीकरिता धरणे आंदोलनास बसले आहेत. दिनांक २६ डिसेंबर २०१८ 
रोजीपासून सोना अलाईज कंपनी, लोणंद येथील कामगारांनी प्रलंबित पगारवाढ मागणीसाठी बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले 
आहे. दिनांक ५ जून २०१९ रोजीपासून श्री . कृष्णात विष्णू गोडसे हे तारळे प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या मौजे निवडे पुनर्वसित 
गावाचे विविध मागण्यांसाठी ठिय्या आंदोलनास बसले आहेत. या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. 


( ६ ) अतिक्रमण.-- सातारा जिल्ह्याचे विविध ठिकाणाच्या रस्त्याच्या कडेला शासकीय जागेत झालेली अतिक्रमणे सार्वजनिक बांधकाम 

विभाग यांचेकडून काढली जातात. सदर वेळी स्थानिक नागरिकांकडून अतिक्रमण काढते वेळी जिवित व वित्त हानी होऊन कायदा 

व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
( ७) एशियन महामार्ग क्रमांक ४७ ( NH- ४).-- एशियन महामार्ग क्रमांक ४७ ( NH-४) चे सहापदरीकरण अद्याप सातारा जिल्ह्यात पूर्ण 

झाले नाही. सदर सहा पदरीकरणाचे काम अत्यंत संथ गतीने चालू आहे. तसेच कामाचा दर्जा नित्कृष्ठ स्वरूपाचे असल्याचे कारणावरून 
रस्त्यावरील अपघाताचे वेळी जनतेत राग धूसमूसत असतो. या कारणावरून जनता, राजकीय पक्ष , समाजसेवक , स्वयंसेवी संस्था 
आक्रमक होऊन विविध प्रकारची आंदोलने , एशियन महामार्ग क्रमांक ४७ वर करू शकतात . तसेच सहा पदरीकरण पूर्ण झालेल्या 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६ 


१२ , २०२० / माघ १७ - २३, 


शके १ ९ ४१ 


ठिकाणी काही हॉटेल व्यावसायिकांनी लेन कटींग करून उपरस्ता तयार केला आहे . सदर ठिकाणी कंपाऊंड घालणेसाठी राष्ट्रीय 
राज्य महामार्ग मंडळाने पोलीस संरक्षण मागितले आहे . सदर मुद्द्यावरून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. 


( ८ ) उपोषण / आत्मदहन.-- सातारा जिल्ह्यात नागरीक विविध मागण्यांसाठी, विकास कामांसाठी तसेच इतर कारणांसाठी वेळोवेळी 

मा . जिल्हाधिकारी कार्यालय , सातारा या ठिकाणी उपोषण , आत्मदहन , धरणे आंदोलन करणार असलेबाबत इशारा देतात तसेच 
सर्व तहसीलदार कार्यालये व इतर शासकीय कार्यालयांसमोर उपोषण व आत्महदन करीत असून त्यांना पोलीस व जिल्हा प्रशासनाच्या 
वतीने वारंवार परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला जातो. तरी सदर उपोषण व आत्मदहन कालावधीमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


( ९ ) टोलनाका.-- सातारा जिल्ह्यात एशियन महामार्ग क्रमांक ४७ वरील मौजे आनेवाडी , तालुका वाई व तसावडे टोलनाका, तालुका 

कराड गावाचे हद्दीत टोलनाके असून सदर टोलनाक्याचे व्यवस्थापन हस्तांतरणावरून स्थानिक लोकांचेमध्ये असंतोष असून आनेवाडी 
टोल नाक्यावरून वारंवार वाद निर्माण होत आहेत . तसेच सातारा - पुणे या राष्ट्रीय महामार्गावरील रस्त्यांची प्रचंड दुरावस्था 
झाल्याचे कारणावरून सातारकरांच्या टोलविरोधी आंदोलनास मा . माजी खा . छ . उदयनराजे भोसले व मा . आ . शिवेंद्रसिंहराजे 
भोसले तसेच इतर विविध संघटना यांनी पाठिंबा देवून ३० नोव्हेंबरपर्यंत रस्त्यांची डागडुजी करावी अशी डेडलाईन दिलेली आहे. 
अन्यथा १ डिसेंबरपासून सातारा -पुणे महामार्गावरील आनेवाडी टोलनाक्यावरील टोल वसूल करू दिला जाणार नाही. असा इशारा 
महामार्ग प्राधिकरण व रिलायन्सला दिला आहे. सदर अनुषंगाने सातारा जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊन 

मोठ्या प्रमाणात तणाव निर्माण होऊन भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
( १०) श्रमिक मुक्ती दल .-- श्रमिक मुक्ती दल संघटनेच्या वतीने धरणग्रस्तांचे विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने सातारा जिल्ह्यात विविध ठिकाणी 

निरनिराळ्या प्रकारची आंदोलने करीत असतात . सदर अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही 


( ११ ) व्हीव्हीआयपी दौरा.-- सातारा जिल्ह्यात विविध मंत्री महोदय , न्यायाधीश , महत्त्वाच्या व्यक्ती, संरक्षित व्यक्ती यांचे दौरे चालू आहेत . 

सदर अनुषंगाने सदर कालावधीत कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
( १२) शेतकरी संघटना.-- सातारा जिल्ह्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, बळीराजा शेतकरी संघटना व इतर शेतकरी संघटना या 

शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी तसेच ऊस दरवाढीकरिता, शेतमालाला हमी भाव, निरनिराळ्या प्रकारचे आंदोलने करीत असतात . 
बहुतांशी या आंदोलनात हिंसक घटना यापूर्वी घडलेल्या आहेत. सदर अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. 


( १३ ) निवडणूक .-- सातारा जिल्ह्यात दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१९ रोजीपासून १२ ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात 

आला असून दिनांक ८ डिसेंबर २०१९ रोजी मतदान होणार आहे. तसेच सातारा जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
रिक्त पदांच्या पोट -निवडूक -२०१९ , कुडाळ ३४, तालुका जावलीचे कार्यक्रम जाहीर झाला असून दिनांक १२ डिसेंबर २०१९ रोजी 
मतदान व दिनांक १३ डिसेंबर २०१९ रोजी मतमोजणी होणार असून सदर निवडणुकीचे अनुषंगाने कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


४ 


( १४) परीक्षा बंदोबस्त .-- सातारा शहर पोलीस ठाणे हद्दीत २६ नोव्हेंबर ते ४ डिसेंबर या कालावधीत महाराजा सयाजीराव हायस्कूल , 

सातारा येथे डीएलएड परीक्षा -२०१९ आयोजित करणेत आलेल्या आहेत . 


सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी मा . पोलीस अधीक्षक, सातारा 
यांनी दिनांक १ डिसेंबर २०१९ रोजीचे ०२.०० वाजून ते दिनांक १५ डिसेंबर २०१९ चे २४.०० वाजेपर्यंतचे संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) अन्वये शस्त्रबंदी व सदरच्या कायद्याचे कलम ३७ (३) अन्वये जमावबंदी आदेश लागू होणेस 
विनंती केली आहे. तसेच सदर आदेशाचे कलम ३७ (१) (३) मधून या कालावधीत शांततापूर्ण साजरे होणारे सण , उत्सव, यात्रा या प्रकारचे 
कार्यक्रम वगळण्यास विनंती केली आहे. 


त्याअर्थी, मी सुनील थोरवे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा मला मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ ( सुधारणा अध्यादेश ) महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम, २०१४ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारास अधीन राहून संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश, 
संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात सण, यात्रा व उत्सवाचे कार्यक्रम वगळून , दिनांक १ डिसेंबर २०१९ रोजीचे ०२.०० वा. ते दिनांक ७ डिसेंबर २०१९ 
चे २४.०० वाजेपर्यंत शस्त्रबंदी व जमावबंदी आदेश जारी करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ - १२, २०२० / माघ १७ 


शके १ ९ ४१ 


२३ 


वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे. 
( अ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी , भाले, सुया , काठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ब ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 
( क ) दगड किंवा अस्त्र , सोडावयाची अस्त्रे , फेकावयाची हत्यार किंवा साधने बरोबर घेणे , जमा किंवा तयार करणे. व्यक्तीची अगर 

प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमाचे प्रदर्शन करणे. 


( ड ) सार्वजनिक रीतीने घोषणा करणे, गाणी म्हणणे किंवा वाद्य वाजवणे , सभ्यता अगर नीती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्याची 

शांतता धोक्यात येईल असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे, सोंग आणणे अशी मनाईचे उल्लंघन करून 
जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणत्याही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा 
लोकांत प्रसार करणे. अशा मनाईचे उल्लंघन करून जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणताही 
जिन्नस दाहक पदार्थकिंवा अस्त्र जवळ बाळगतील तर तो कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याकडून निशस्त्र केले जाणेस किंवा दाहक 
पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ क्षेपणास्त्र त्यांच्याकडून जप्त केले जाण्यास पात्र असेल आणि अशा त-हेने जप्त केलेली वस्तू , दाहक 
पदार्थ, स्फोटक पदार्थ किंवा क्षेपणास्त्र हे सरकारजमा होईल. पोट -कलम (३ ) अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक सुव्यवस्था 

राखणेसाठी कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणुकीस वरील कालावधीत व कार्यक्षेत्रात या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ (सुधारणा अध्यादेश ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , २०१४ चे कलम ३७ (१) (३) मधील हुकमाच्या तरतुदी 
खालील नमूद केलेल्या इसमांना लागू 

होणार नाही . 
( १ ) शासनाची सेवा करणारे किंवा नोकरी करणेच्या कामी ज्यांच्या वरिष्ठांनी निर्दिष्ट केलेवरून अगर त्यांना कर्तव्याच्या स्वरूपामुळे 

अशी खंड १ मध्ये उल्लेखलेल्या पैकी वस्तू धारण करणेकिंवा देणे आवश्यक आहे. 
( २) ज्यांना - ज्यांना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणावरून जिल्हादंडाधिकारी अगर त्यांना प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्यांना लाठी किंवा काठी 

वापरणेस परवानगी दिली असेल अशी व्यक्ती . 


( ३) सदरचा आदेश यात्रा, धार्मिक कार्य, लग्नविधी कार्य तसेच अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही. 
( ४) ज्या लोकांना शांततेचा मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम साजरा करावयाचा असेल त्याचवेळी पोलीस अधीक्षक , संबंधित उपविभागीय 

पोलीस अधिकारी, तसेच संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक यांची आगाऊ परवानगी घेतली असेल तर त्यांना सदरचा 
आदेश लागू होणार नाही. 


सदरचा आदेश हा माझ्या सही-शिक्क्यानिशी दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी काढण्यात आला आहे. 


सुनील थोरवे, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 


सातारा. 


सातारा , २९ नोव्हेंबर २०१ ९ . 


वाचले : (१ ) जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा, आस्थापना शाखा यांचेकडील अनौपरीक संदर्भ क्रमांक मह/ २/ आस्था/ ४/ कावि-२६/ २०२०, दिनांक 

७ जानेवारी २०२० . 
( २ ) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १९ ७३ चे कलम १४४ . 
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश 

आदेश 


क्रमांक डीसी/ एमएजी-२/ एसआर -२/ २०२०.– ज्याअर्थी, आस्थापना शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय , सातारा यांनी त्यांचेकडील अनौपचारीक 
संदर्भ क्रमांक मह -२ / आस्था -४ / कावि -२६/ २०२० , दिनांक ७ जानेवारी २०२० अन्वये माझे असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , तलाठी व शिपाई 
पदभरती सन २०२० , शनिवार , दिनांक ११ जानेवारी २०२० रोजी सातारा जिल्ह्यातील शाळा/ महाविद्यालयामध्ये खालील नमूद ४ उपकेंद्रावर दुपारी 
१.०० ते ३.०० या वेळेत परीक्षा घेण्यात येणार आहे . 

( १) यशवंतराव चव्हाण इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स , सदर बझार कॅम्प , सातारा. भाग - अ, ( २) यशवंतराव चव्हाण इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स , 
सदर बझार कॅम्प, सातारा, भाग -ब, (३) छत्रपती शिवाजी कॉलेज , सदर बझार कॅम्प, सातारा, (४) कर्मवीर भाऊराव पाटील कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग , 
आरटीओ ऑफिसजवळ , सदर बझार, सातारा या केंद्रावर घेण्यात येणार आहे. आणि , 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२ , २०२० / माघ १७ - २३, 


शके १ ९ ४१ 


- 


ज्याअर्थी, वर नमूद केलेल्या परीक्षाकेंद्राच्या परिसरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी वर नमूद केलेल्या परीक्षाकेंद्राचे 
परिसरात व त्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९ ७३ चे कलम १४४ मधील तरतुदी लागू करणे आवश्यक झाले आहे. 
अशी माझी खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी, मी सुनील थोरवे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १९ ७३ चे कलम १४४ मधील तरतुदीनुसार मला 
असलेल्या अधिकारान्वये असा आदेश देतो की , दिनांक ११ जानेवारी २०२० रोजी सकाळी ९ .०० ते सायंकाळी ५.०० वाजेपर्यंत सातारा जिल्ह्यातील 
उपरोक्त 

नमूद केलेल्या केंद्राचे परिसरात व त्या सभोवतालचे १०० मीटर परिसरात परीक्षार्थी नेमलेले अधिकारी / कर्मचारी, 

सुरक्षा 

अधिकारी/ 
कर्मचारी यांना वगळून इतर व्यक्तींना तलाठी व शिपाई पदभरती सन २०२० परीक्षेसाठी प्रवेश करणेस या आदेशान्वये मनाई करीत आहे, 
तसेच दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक व्यक्तींना एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे . तसेच शाळा/ महाविद्यालयाचे परिसरातील सार्वजनिक टेलिफोन / 
एस.टी.डी. बुथ/ आय.एस.डी. बुथ/फॅक्स केंद्रावर मोबाईल , वायरलेस सेट, ट्रान्झिस्टर , रेडिओ, कॅल्क्युलेटर , लॅपटॉप केंद्राच्या १०० मीटरपर्यंत 
परिसरात वापरणेस व जवळ बाळगणेस , तसेच परीक्षा केंद्रात नेणेस मनाई करीत आहे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ११ जानेवारी २०२० रोजी सकाळी ९ .०० ते सायंकाळी ५.०० वाजेपर्यंत अमलात राहील. 
सदरचा आदेश आज दिनांक ९ जानेवारी २०२० रोजी माझे सही-शिक्क्यानिशी दिला. 


सुनील थोरवे, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 


सातारा . 


सातारा , ९ 


जानेवारी २०२० . 


वाचले :( १ ) मा . पोलीस अधीक्षक , सातारा यांचेकडील पत्र जिविशा-७/ श्री यमाई देवी यात्रा/ २०१९ -८६०७, दिनांक ९ डिसेंबर २०१९. 

( २) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, १ ९ ७३ चे कलम १४४. 
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश 


आदेश 


दिवस असून श्री 


क्रमांक डीसी/ एमएजी-२ / एसआर-१ / २०२०.- ज्याअर्थी, मा . पोलीस अधीक्षक , सातारा यांनी त्यांचेकडील पत्र जिविशा-७/ श्री. यमाई देवी यात्रा/ 
२०१९-८६०७/ १९, दिनांक ९ डिसेंबर २०१९ अन्वये सातारा जिल्ह्यातील औंध, तालुका खटाव , जिल्हा सातारा येथील श्री . यमाई देवीची वार्षिक यात्रा 
दिनांक १० जानेवारी २०२० ते २४ जानेवारी २०२० या कालावधीत संपन्न होत आहे. दिनांक ११ जानेवारी २०२० हा यात्रेचा मुख्य 
यमाई देवीची रथातून मिरवणूक काढली जाते. या मिरवणुकीत सुमारे पन्नास ते पंचावन्न हजार भाविक सहभागी होत असतात. याशिवाय मिरवणुकीमध्ये 
बॅन्ड पथके, भजन -किर्तन मंडळे, हत्ती , घोडे इत्यादींचा समावेश असतो. सदर मिरवणुकीमध्ये दरवर्षी मिरवणूक मार्गावर औंध व परिसरातील अनेक 
घोडे सहभागी होत असतात . सदर वेळी घोड्यांचेमालक हे गर्दीमध्येच घोड्यांच्या कसरती दाखविणे, घोड्यांना नृत्य करावयास लावणे, वेळ प्रसंगी 
घोड्यांना चाबकाने अमानुषपणे मारहाण करणे त्यामुळे नाचणारे घोडे बिथरलेस ते यात्रा उधळून लावण्याची व त्यातून लोकांची चेंगराचेंगरी होऊन 
त्यामध्ये जिवितहानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही व अशा प्रकारामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. मिरवणुकीमध्ये घोड्यांना 
सहभागी होण्यास मनाई करणे अत्यावश्यक आहे. तसेच दिनांक ११ जानेवारी २०२० रोजी ०.०० ते दिनांक ११ जानेवारी २०२० रोजी २४.०० 
वाजेपर्यंतचे कालावधीत मौजे औंध येथील श्री यमाई देवी रथोत्सव मिरवणूक मार्गावर मिरवणुकीत सहभागी होणाऱ्या घोड्यांना क्रिमिनल प्रोसिजर कोड 
१९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे मनाई आदेश लागू करणेबाबत विनंती केली आहे . 

त्याअर्थी, मी सुनील थोरवे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १९ ७३ चे कलम १४४ मधील तरतुदीनुसार मला 
प्राप्त अधिकारान्वये दिनांक ११ जानेवारी २०२० रोजी सकाळी ०.०० ते दिनांक ११ जानेवारी २०२० रोजी २४.०० वाजेपर्यंतचे कालावधीत 
मौजे औंध येथील श्री . यमाई देवी रथोत्सव मिरवणूक मार्गावर मिरवणुकीत सहभागी होणाऱ्या घोड्यांना मनाई करीत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ४ जानेवारी २०२० रोजी माझे सही-शिक्क्यानिशी दिला. 


सुनील थोरवे, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 


सातारा. 


सातारा , ४ जानेवारी २०२० . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ - १२, २०२० / माघ १७ 


शके १ ९ ४१ 


२५ 


, 


वाचले : (१ ) मा . पोलीस अधीक्षक , सातारा यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा-७ / नवरात्र उत्सव/ प्रतिबंधात्मक आदेश/ २०१९ -६६२३, दिनांक 

१७ सप्टेंबर २०१९ . 

( २ ) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, १ ९ ७३ चे कलम १४४. 
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश 

आदेश 


- 


क्रमांक डीसी/ एमएजी-२/ एसआर -३५ / २०१ ९.– ज्याअर्थी, मा . पोलीस अधीक्षक , सातारा यांनी त्यांचेकडील पत्र जिविशा-७/ नवरात्र उत्सव/ 
प्रतिबंधात्मक आदेश/ २०१९ -६६२३, दिनांक १७ सप्टेंबर २०१९ अन्वये सातारा जिल्ह्यात दिनांक २९ सप्टेंबर २०१९ ते दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१ ९ या 
कालावधीत नवरात्र उत्सव साजरा होत आहे. नवरात्र उत्सवाच्या अनुषंगाने सातारा जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न या पार्श्वभूमीवर नवरात्र 
उत्सव २०१९ चे दुर्गादेवी विसर्जन मिरवणूक प्रसंगी विविध नवरात्र उत्सव मंडळे / डॉल्बी/ साऊंड सिस्टिम लावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 
डॉल्बी/ साऊंड सिस्टीम लावणेचे कारणावरून मंडळाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, विविध राजकीय पक्ष संघटनेचे नेते, कार्यकर्ते आणि पोलीस प्रशासन 
यांचेमध्ये तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सातारा जिल्ह्यातील 
डॉल्बी मालक , धारक यांचेकडे असलेल्या डॉल्बी सिस्टिम उत्सव कालावधीत रोखून ठेवणे आवश्यक आहे. तसेच डॉल्बी सिस्टिम कब्जा असलेल्या 
ठिकाणाच्या जागेवरच सिलबंद करून प्रतिबंधक करणेकरिता किंवा डॉल्बी मालक / धारक यांना फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ मधील कलम १४४ 
नुसार बंदी घालणे आवश्यक आहे . मा . उच्च न्यायालय, मुंबई येथे जनहित याचिका क्रमांक १७३/२०१० मध्ये मा . न्यायालयाने वेळोवेळी आदेश देऊन 
ध्वनीप्रदूषण (नियंत्रण व नियमन) अधिनियम , २००० तसेच पर्यावरण संरक्षण अधिनियम , १ ९ ८६ मधील तरतुदीनुसार ध्वनीप्रदुषणास नियंत्रण व नियमन 
करणेसाठी आदेश पारित केलेले आहेत . दिनांक २९ सप्टेंबर २०१९ रोजी सकाळी ७.०० वाजलेपासून ते दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१९ रोजीचे १०.०० 
वाजेपर्यंत डॉल्बी/ साऊंड सिस्टिम वापरात न आणणेकरिता सातारा जिल्ह्यामध्ये डॉल्बी/ साऊंड सिस्टिम मालक / धारक / नवरात्र उत्सव मंडळांचे पदाधिकारी 
यांनी त्यांचे कब्जातील डॉल्बी/ साऊंड सिस्टिम वापरात/ उपयोगात आणू नये तसेच डॉल्बी / साऊंड मशिन व त्यासंबंधीची यंत्रसामुग्री स्वत : चे कब्जात 
सिलबंद स्थितीत ठेवावी यासाठी क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १९ ७३ मधील कलम १४४ ( १) प्रमाणे आदेश पारित करणेबाबत विनंती केली आहे . 

त्याअर्थी, मी सुनील थोरवे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, १९ ७३ चे कलम १४४ (१) मधील तरतुदीनुसार 
मला असलेल्या अधिकारान्वये सातारा जिल्ह्यामध्ये डॉल्बी/ साऊंड मालक / धारक / नवरात्र मंडळांचे पदाधिकारी यांनी त्यांचे कब्जातील डॉल्बी सिस्टिम 
वापरात/ उपयोगात आणू नये तेसच डॉल्बी/ साऊंड मशिन व त्यासंबंधीची यंत्रसामुग्री स्वत : चे कब्जात सिलबंद स्थितीत ठेवावी यासाठी दिनांक 
२९ सप्टेंबर २०१९ रोजी सकाळी ७.०० वाजलेपासून ते दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१९ रोजीचे १०.०० वाजेपर्यंत या कालावधीसाठी क्रिमिनल 
प्रोसिजर कोड , १९ ७३ चे कलम १४४ (१) याद्वारे प्रतिबंध करणेत येत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १९ सप्टेंबर २०१९ रोजी माझे सही-शिक्क्यानिशी दिला. 


" 


सुनील थोरवे, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 


सातारा. 


सातारा , १९ सप्टेंबर २०१९ . 


वाचले : (१) मा. भारतीय निवडणूक आयोग , नवी दिल्ली यांचेकडील सार्वत्रिक लोकसभा पोट - निवडणूक २०१९ करिता प्रसिद्ध करणेत आलेला 

निवडणुकीचा कार्यक्रम , 

( २) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, १९ ७३ चे कलम १४४ . 
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश 


आदेश 


क्रमांक डीसी / एमएजी-२/ एसआर-३८ / २०१९. - ज्याअर्थी, भारतीय निवडणूक आयोग , नवी दिल्ली यांचेकडील निर्देशाप्रमाणे सार्वत्रिक लोकसभा 
पोट - निवडणूक २०१९ करिता निवडणुकीचा कार्यक्रम प्रसिद्ध करणेत आलेला असून, दिनांक २४ सप्टेंबर २०१९ पासून 

आदर्श आचारसंहिता लागू 
करणेत आलेली आहे. तसेच सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूक २०१९ करिता निवडणुकीचे प्रसिद्ध केले कार्यक्रमाप्रमाणे लोकसभा पोट -निवडणूक २०१९ 
करिता उमेदवाराचे नामनिर्देशनपत्र स्वीकारणेचा कालावधी दिनांक २७ सप्टेंबर २०१९ ते ४ ऑक्टोबर २०१९ असा असून दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१९ 
रोजी अर्जाची छाननी होणार असून दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१९ रोजी माघार असून त्याच दिवशी उमेदवारांना चिन्ह वाटप होणार आहे. 

मा . भारत निवडणूक आयोग यांचेकडील आदर्श आचारसंहिता पुस्तिकेमधील कलम क्रमांक ५.८ अन्वये नामनिर्देशनपत्र सादर करताना पाळावयाच्या 
आदर्श आचारसंहितेबाबत सूचना निर्गमित करणेत आलेल्या आहेत . त्यानुसार उमेदवारांसोबत ४ अशी एकूण ५ व्यक्ती नामनिर्देशनपत्र सादर करणेसाठी 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२ , २०२० / माघ १७ - २३ , 


शके १ ९ ४१ 


१ 


मा . निवडणूक निर्णय अधिकारी , सातारा यांचे दालनात येऊ शकतात . त्यामुळे उमेदवार नामनिर्देशनपत्र सादर करीत असताना अनावश्यक लोकांची 
गर्दी होण्याची शक्यता नाकारता येत नसलेने सदर कालावधीत असामाजिक प्रवृत्तीचा समुदाय गोळा होऊन बेकायदेशिररीत्या गोंधळ व गैरप्रकार 
करण्याची शक्यता असलेने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असलेनेदिनांक १ ऑक्टोबर २०१९ पासून ते ८ ऑक्टोबर २०१९ 
या कालावधीत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश जारी करणे आवश्यक आहे. अशी 
माझी खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी, मी सुनील थोरवे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, १९ ७३ चे कलम १४४ मधील तरतुदीनुसार मला 
असलेल्या अधिकारान्वये लोकसभा निवडणूक २०१९ करिता दिनांक १ ऑक्टोबर २०१९ चे ०.०० वाजलेपासून ते दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१९ 
चे २४.०० वाजेपर्यंत निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित असलेले लोकसेवक, कार्यालयीन कर्मचारी, नामनिर्देशन पत्र भरणेस आलेले उमेदवार व 
त्यासोबत आलेल्या ४ व्यक्ती इत्यादींशिवाय इतरांना सातारा जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालय , सातारा आवारात प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित 
करीत आहे . 


१ 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३० सप्टेंबर २०१ ९ रोजी माझे सही-शिक्क्यानिशी दिला. 


सुनील थोरवे, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 


सातारा. 


सातारा , ३० सप्टेंबर २०१ ९. 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


वाचावे : -- ( १) महाराष्ट्र पोलीस कायदा, १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३) . 

(२) पोलीस अधीक्षक, सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/बंदी आदेश / २०१९ /७६० ९ , दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१९. 


५ 


आदेश 


क्रमांक गृह -१/ कार्या-६ / एमएजी/बंदी आदेश/ एसआर-३ ९/ २०१९ .-- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, सांगली यांनी सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत 
कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती अबाधित रहावी , याकरिता प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा एक भाग म्हणून सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत महाराष्ट्र 
पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ (१ ), ( ३) अन्वये संपूर्ण सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत बंदी आदेश लागू करणेबाबत वाचले क्रमांक २ 
अन्वये विनंती करून त्यासाठी खालील कारणे माझे निदर्शनास आणून दिलेली आहेत आणि माझी तशी खात्री झालेली आहे . 
ज्या कारणांसाठी कलम ३७ ( १), ( ३) ची मागणी केलेली आहे ती कारणे खालीलप्रमाणे.- 
( अ) आगामी काळात उद्भवू शकणारी कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती.- 
( १) शेतकरी संघटना आंदोलन.-- शेतकऱ्यांची प्रलंबित उस बिले अद्यापही काही साखर कारखान्यांनी अदा केली नसल्याने स्वाभिमानी 

शेतकरी संघटना तसेच इतर शेतकरी संघटनांकडून उसाची बिले मिळविण्याकरिता विविध प्रकारची आंदोलने केली जाण्याची शक्यता 
आहे. 


(२) मुस्लीम समाज/ धनगर समाज आरक्षण.-- मराठा समाजास राज्य सरकारने आरक्षण जाहीर केलेनुसार शैक्षणिक तसेच नोकरीमध्ये 

अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे . मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या धर्तीवर मुस्लीम व धनगर समाजासही आरक्षण मिळावे 
याकरिता विविध प्रकारची आंदोलने करण्यात आली आहेत. यापुढेही मुस्लीम समाजाच्या व धनगर समाजाच्या विविध संघटनांकडून 
आरक्षणाच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी विविध प्रकारची आंदोलने करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


( ३) अखिल भारतीय किसान सभा - शेतकरी मेळावा .-- अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने रत्नागिरी ते नागपूर राष्ट्रीय महामार्गातील 

बाधित शेतकऱ्यांच्या जमिनींचा योग्य मोबदला मिळावा या मागणीकरिता विविध आंदोलने करण्यात येत आहेत . भविष्यातही अशा 
प्रकारची आंदोलने करण्याची शक्यता नाकरता येत नाही. 


(४ ) पूरग्रस्त अनुदान .-- सांगली जिल्ह्यामध्ये आलेल्या महापुरामुळे नागरिकांच्या प्रापंचिक साहित्यांचे आतोनात नुकसान झालेले आहे. 

शासनाकडून पूरबाधित नागरिकांना अनुदान जाहीर केले असून सदर अनुदानाचे वाटप संथगतीने चालू आहे. पूरग्रस्त नागरिकांना 
व व्यापाऱ्यांना तात्काळ अनुदान मिळावे व नुकसान भरपाईची रक्कम मिळावी या व इतर मागण्यांसाठी विविध संघटनांकडून आंदोलने 
करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार 


ते 


बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२ , २०२० / माघ १७ - २३ , 


शके १ ९ ४१ 


२७ 


( ब) कडकनाथ कोंबडी फसवणूक .-- कडकनाथ कोंबडी गैरव्यवहारप्रकरणी शेतकऱ्यांची फसवणूक झालेने महारयत अग्रो इंडिया या 

कंपनीविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत . कडकनाथ कोंबडी फसवणूक प्रकरणाबाबत जिल्ह्यात विविध शेतकरी संघटना 

व फसवणूक झालेले शेतकरी यांचेकडून विविध प्रकारची आंदोलने करण्यात येत आहेत. 
( क ) आयोध्या ( उत्तर प्रदेश) विवादित जागेचा निकाल .-- आयोध्या ( उत्तर प्रदेश) येथील रामजन्मभूमी व बाबरी मस्जिद या विवादित 
जागेची मा. सर्वोच्य न्यायालयाकडून सुनावणी पूर्ण झाली असून आगामी काळात अंतिम निकाल अपेक्षित आहे. सदर निकालाच्या अनुषंगाने 
विविध हिंदू व मुस्लीम संघटनांकडून प्रतिक्रिया उमटून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


( ड ) आगामी सन, उत्सव 


९ 


( १) तुलसी विवाह .-- दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी हिंदू धर्मियाचे वतीने तुलसी विवाह साजरा करण्यात येणार आहे. 
( २) ईद -ए-मिलाद .-- दिनांक १० नोव्हेंबर २०१९ रोजी मुस्लीम धर्मियांचा ईद -ए -मिलाद हा सण साजरा होत असून सदर सणाच्या 

अनुषंगाने ठिकठिकाणी मिरवणुकीचे आयोजन केले जाते. प्रामुख्याने सांगली व मिरज शहरात सदरचा सन हा मोठ्या प्रमाणात 
साजरा केला जातो . 


( ३) गुरुनानक जयंती.-- दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१ ९ रोजी शिख धर्मियांचेवतीने मोठ्या उत्सहात गुरुनानक जयंती साजरा करण्यात 

येणार आहे. 


त्याअर्थी, मी , डॉ . अभिजीत चौधरी, जिल्हादंडाधिकारी, सांगली मला सन १९ ५१ च्या महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम ३७ ( १) , ( ३ ) 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार सांगली जिल्हा स्थलसीमा हद्दीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे. 


( १ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले, दंडे , काठ्या अथवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तू बरोबर 


णे . 


( २ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक द्रव्य बरोबर नेणे . 
( ३ ) दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे किंवा सोडावयाची शस्त्रे अगर फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे 

आणि तयार करणे . 
( ४) मनुष्य अगर प्रेत अगर त्यांच्या प्रतिमा अगर आकृती यांचे प्रदर्शन करणे . 
( ५) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , अर्वाच्य गाणी गाणे , वाद्ये वाजविणे, नकला, निदर्शने करणे. 
(६ ) ज्याच्या योगाने वरील ठिकाणी शांतता व सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक मालमत्तेस धोका निर्माण होईल किंवा सभ्यतेला बाधा येईल 

अशा पद्धतीने हावभाव करणे , फलक , चित्रे किंवा चिन्हे तयार करणे, त्यांचे प्रदर्शन करणे आणि प्रसारित करणे. 
( ७) जिल्ह्यात पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींस सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करणेत येत आहे. 
(८ ) सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचारी व धार्मिक विधी यांना लागू राहणार नाही. 

सदरचा आदेश दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१९ रोजीचे ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१९ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अमलात 
राहील. 

डॉ . अभिजित चौधरी, 

जिल्हादंडाधिकारी, सांगली. 
सांगली , ७ नोव्हेंबर २०१९ . 


क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १ ९ ७३ मधील कलम १४४ प्रमाणे . 


आदेश 


१ ९ ७३ 


क्रमांक कार्या-७/ गृह /पोल/ एसआर-२३ / २०१९ .-- मा . सर्वोच्च न्यायालयाकडून येत्या काही दिवसांत काही महत्त्वपूर्ण प्रलंबित खटल्यांवर 
निकाल जाहीर झाल्यानंतर कोल्हापूर जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असलेने क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , 
मधील कलम १४४ लागू करणे आवश्यक असलेचे पोलीस अधीक्षक , कोल्हापूर यांनी त्यांचेकडील क्रमांक जिविशा / सीआरपीसी क. १४४ आदेश/ 
४४६७/ २०१९, कोल्हापूर दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१९ रोजीचे पत्रान्वये इकडील निदर्शनास आणून दिले आहे ; 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६ 


१२ , २०२० / माघ १७ - २३, 


शके १ ९ ४१ 


आणि ज्याअर्थी, कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी काही निर्बंध घालणे आवश्यक आहे, अशी माझी खात्री 
झाली आहे. 


त्याअर्थी, मी , दौलत देसाई, जिल्हादंडाधिकारी, कोल्हापूर क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, १९ ७३ मधील कलम १४४ अन्वये, मला असलेल्या 
अधिकारास अनुसरून दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१९ ते दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१९ अखेर खालील कृती/ कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे. 


( १) सोशल मिडियावर कोणत्याही जाती/धर्माच्या भावना दुखावतील किंवा समाजात जातीय तेढ निर्माण होईल अशा प्रकारचे संदेश , 
मजकूर , फोटो किंवा वक्तव्य प्रसारित करणे/ प्रतिक्रिया देणे व त्याबाबतची पोस्ट तयार करून ती पोस्ट सोशल मिडियावर प्रसारित करणे. 


(२) कोणत्याही जातील दंगलीच्या अनुषंगाने जुने ऑडिओ/व्हिडीओ क्लीप, मजकूर , पोस्ट अथवा फोटो सोशल मिडिया व इतरत्र प्रसारित 
करणे 


( ३) जातीय तेढ निर्माण होईल अशा कोणत्याही प्रकारच्या अफवा पसरविणे व त्याबाबतच्या पोस्ट सोशल मिडियावर प्रसारित करणे . 


(४) पूर्वपरवानगीशिवाय शहरातून/ गावातून रॅली/मिरवणूक काढणे, मोटारसायकलच्या पुंगळ्या काढून रस्त्यावरून फिरवणे, गुलाल उधळणे 
अथवा वापर करणे , सार्वजनिक ठिकाणी फटाके लावणे / फोडणे तसेच विनापरवाना ध्वनिक्षेपकाचा वापर करणे. 


( ५) पूर्वपरवानगीशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी सभा, बैठका, मेळावा घेणे. 


(६) पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारचे डिजिटल बोर्ड , फ्लेक्स अथवा बॅनर छपाई करणे व लावणे. 


( ७) पूर्वपरवानगीशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी एकत्रित येऊन घोषणाबाजी करणे, झेंडे फडकविणे व धार्मिक भावना दुखावतील अशी वक्तव्ये 


करणे. 


(८) शस्त्र अधिनियम , १ ९ ५९ व शस्त्र नियम २०१६ चे तरतुदीखाली शस्त्र परवानाधारकाने संबंधित पोलीस निरीक्षक यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय 
परवाना असलेली हत्यारे व दारूगोळा अशा परवानाधारकाचे सर्वसाधारण वास्तव्य ज्या तालुक्यात आहे, त्या तालुक्याच्या कार्यक्षेत्राबाहेर इतर 
ठिकाणी वाहतूक करणे, (नॅशनलाईज बँका, सहकारी तत्वावरील बँका, महत्वाची धार्मिक स्थळे, रायफल क्लब व त्यांचे अधिकृत मेंबर, औद्योगिक 
युनिट , पब्लिक एंटरप्राईजेस यांना अशी हत्यारे व दारूगोळा वाहतूक करता येईल ) तथापी सदरचा आदेश कारयदेशीर कर्तव्य बजावत असलेल्या 
शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू राहणार नाही. 


हा हुकूम माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१९. 


दौलत देसाई , 
जिल्हादंडाधिकारी, कोल्हापूर . 


कोल्हापूर , ८ नोव्हेंबर २०१९. 


पोलीस सह - आयुक्त यांजकडून 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश . 


आदेश 


क्रमांक पोसहआ / कावसु-६०११/ २०१९.- ज्याअर्थी, पोलीस उप - आयुक्त , विशेष शाखा-१, पुणे शहर यांनी अहवालाद्वारे असे कळविले आहे 
की , पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना या मोर्चे, धरणे, निदर्शने , बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाचे 
आयोजन करतात . शहर परिसरात ठिक -ठिकाणी महानगरपालिकांच्या वतीने अनधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या कारवाईच्या वेळेस कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याचा संभव आहे. दिनांक १६ जुलै २०१९ रोजी गुरुपौर्णिमा व दिनांक २३ जुलै २०१९ रोजी लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक जयंती 
आहे. त्या अनुषंगाने पुणे शहरात विविध ठिकाणी कार्यक्रम होत असतात . पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे 
दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ चे कलम ३७ (१), (३) चे अंमल जारी करण्यास विनंती केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम सन १ ९ ५१ च्या कलम ३७ (१ ) व ( ३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार 


ते 


बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२ , २०२० / माघ १७ - २३ , 


शके १ ९ ४१ 


२ ९ 


२ 


त्याअर्थी, मी, डॉ. रवींद्र शिसवे, पोलीस सह- आयुक्त , ( का . व सु.) पुणे शहर वर नमूद अ. नं . २ च्या आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ च्या कलम ३७(१) व ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे शहर पोलीस 
आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक १३ जुलै २०१९ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक २६ जुलै २०१९ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी खालील 
नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 


( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव्य पदार्थ बरोबर नेणे . 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे. 


( क) शस्त्रे, सोटे, भाले , तलवारी, दंड , काठ्या,बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ड ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे प्रतिकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 


( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे . 


( फ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल 
अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा अविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी घालीत आहे. 

( ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन -१९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व 
( ३) विरुद्ध वर्तन करणे. 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १ ९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट- कलम ( ३) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त , 
पुणे शहर यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे. 


जमावबंदीचे आदेश हे लग्नकार्य, धार्मिकविधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणाकरिता लागू राहणार नाही 


- 


वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे 
त्यांना लागू होणार नाही. 


सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 


या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन -१९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 

डॉ . रवींद्र शिसवे , 


पोलीस सहआयुक्त, 


( का . व सु .) पुणे शहर, पुणे. 


पुणे शहर , १० जुलै २०१९. 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश. 


आदेश 


क्रमांक पोसहआ/ कावसु-६३५४ / २०१९.- ज्याअर्थी, पोलीस उप - आयुक्त, विशेष शाखा-१, पुणे शहर यांनी अहवालाद्वारे असे कळविले आहे 
की, पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना या मोर्चे, धरणे, निदर्शने, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलनाचे 
आयोजन करतात . शहर परिसरात ठिक -ठिकाणी महानगरपालिकांच्या वतीने अनधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या कारवाईच्या वेळेस कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याचा संभव आहे. दिनांक ३० जुलै २०१९ रोजी संत नामदेव महाराज पुण्यतिथी, दिनांक ३१ जुलै २०१९ रोजी संत सावतामाळी 
पुण्यतिथी, दिनांक १ ऑगस्ट २०१९ रोजी लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक पुण्यस्थिती व अण्णा भाऊ साठे जयंती , दिनांक ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी 
नागपंचमी, दिनांक ९ ऑगस्ट २०१९ रोजी क्रांतीदिन आहे. त्या अनुषंगाने पुणे शहरात विविध ठिकाणी कार्यक्रम होत असतात. पुणे शहर पोलीस 
आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ चे कलम ३७ (१),( ३) चे अंमल 
जारी करण्यास विनंती केली आहे ; 


१ 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२ , २०२० / माघ १७ - २३ , 


शके १ ९ ४१ 


आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम, सन १ ९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 

त्याअर्थी, मी , डॉ . रवींद्र शिसवे, पोलीस सह - आयुक्त, ( का . व सु.) पुणे शहर वर नमूद अ. नं. २ च्या आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे शहर पोलीस 
आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक २७ जुलै २०१९ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक ९ ऑगस्ट २०१९ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ दिवसांसाठी 
खालील नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव्य पदार्थ बरोबर नेणे . 


( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार करणे . 


- 


" 


( क) शस्त्रे, सोटे, भाले , तलवारी, दंड , काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे प्रतिकात्मक प्रेताचे, पुढाऱ्यांच्या चित्राचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे , वाद्य वाजविणे. 

( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त करेल 
अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा अविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी घालीत आहे. 

( ग) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन-१९ ५१ च्या कलम ३७ ( १) व 
( ३ ) विरुद्ध वर्तन करणे . 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १ ९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट- कलम (३) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस आयुक्त , 
पुणे शहर यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणुका काढणेस बंदी घालीत आहे. 

जमावबंदीचे आदेश हे लग्नकार्य, धार्मिकविधी , प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणाकरिता लागू राहणार नाही. 

वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे 
त्यांना लागू होणार नाही . 

सदरचे आदेशाची जाहिररीत्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 
या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन -१९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल. 
सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशीदिलेला आहे. 

डॉ . रवींद्र शिसवे, 


पोलीस सहआयुक्त, 


पुणे शहर , पुणे. 


पुणे शहर , २४ जुलै २०१९ . 


फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता ( सी.आर.पी.सी. ) १८७२ चे कलम १४४ प्रमाणे 


आदेश 


क्रमांक वि . शा ./निवडणूक / १०००२/ २०१९.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग, पत्र क्रमांक रानिआ / ग्रापंनि-२०१९/ प्र. क्र . १२ / का . 
८ , दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१९ च्या आदेशान्वये दिनांक १४ डिसेंबर २०१९ ते ३१ मार्च २०२० या कालावधीमध्ये मुदत संपणाऱ्या व नव्याने स्थापित सुमारे 
११३ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीकरिता तसेच थेट निवडणुकीद्वारे भरण्यात यावयाच्या रिक्त सरपंच पदासह रिक्त सदस्य पदांच्या पोट 
निवडणुकांकरिता संगणीकृत पद्धतीने राबविण्यात यावयाचा प्रत्यक्ष निडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झालेला आहे. आचारसंहिता दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१९ 
रोजी पासून निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत अस्तित्वात राहील. दिनांक ८ डिसेंबर २०१९ रोजी मतदान व दिनांक ९ डिसेंबर २०१९ रोजी 
मतमोजणी होणार आहे. पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील ( १) उत्तमनगर पोलीस स्टेशन हद्दीतील -कोंढवे धावडे, बहुली येथील निवडणूक 
बिनविरोध झालेली आहे व जांभळी, खडकवाडी, मांढवी खुर्द, सांगरूण या ठिकाणच्या निवडणुकीसाठी कोणीही उमेदवार अर्ज सादर केलेला नाही. 
त्यामुळे उत्तमनगर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत ग्रामपंचायत पोट-निवडणूक प्रक्रिया होणार नाही .(२) कोंढवा पोलीस स्टेशन हद्दीतील-पिसोळी या ग्रामपंचायतींची 
निवडणूक होणार आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ - १२, २०२० / माघ १७ 


शके १ ९ ४१ 


३१ 


पुणे पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात कोंढवा पोलीस स्टेशन हद्दीतील पिसोळी या ग्रामपंचायत निवडणुकांचे१ मतदान केंद्र (इमारत ) ३ बुथवर 
मतदान होणार आहे. मतदान सुरळीत व शांततेत पार पाडणेसाठी, सार्वजनिक शांततेला व मालमत्तेला धोका पोहचूनये, सार्वजनिक शांतता बिघडू नये 
यासाठी सदर मतदान केंद्रांच्या परिघापासून १०० मीटर सभोवतालच्या परिसराच्या जागेचा प्रचारासाठी व इतर कारणांसाठी गैरवापर होण्याची दाट 
शक्यता असल्याने सदर मतदान केंद्राचे १०० मीटर परिसरात निर्बंध घालणे जरुरीचे आहे , अशी माझी खात्री झालेली आहे . 

त्याअर्थी, मी , डॉ . रवींद्र शिसवे, पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर मला फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १८७२ च्या कलम १४४ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार असा आदेश देतो की , ग्रामपंचायत पोट-निवडणूक २०१९ साठी पुणे पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात कोंढवा पोलीस 
स्टेशनच्या हद्दीतील पिसोळी ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात १ मतदान केंद्र ( इमारत) व ( ३ बुथ) च्या १०० मीटर परिसरात दिनांक ८ डिसेंबर २०१९ 
रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते मतदान प्रक्रिया संपेपर्यंत खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहे. 

(१ ) मतदान केंद्रांचे ( इमारतीचे) १०० मीटर परिसराचे आतील सर्व व्यावसायिक दुकाने , रेस्टॉरन्ट , टपऱ्या , ( अत्यावश्यक सेवा वगळून ) सर्व 
आस्थापना बंद ठेवावेत . 


सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान कलम १८८ अन्वयेशिक्षेस पात्र राहील . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१९ रोजी दिला आहे . 


डॉ . रवींद्र शिसवे, 


पोलीस सहआयुक्त , 


पुणे शहर , पुणे. 


पुणे शहर , ५ डिसेंबर २०१९. 


फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता ( सी.आर.पी.सी.) १८७२ चे कलम १४४ प्रमाणे 


आदेश 


क्रमांक वि . शा./निवडणूक/ १०००३/ २०१९.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग , पत्र क्रमांक रानिआ / ग्रापंनि -२०१९/ प्र. क्र . १२/ का . 
८ , दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१९ च्या आदेशान्वये दिनांक १४ डिसेंबर २०१९ ते ३१ मार्च २०२० या कालावधीमध्ये मुदत संपणाऱ्या व नव्याने स्थापित सुमारे 
११३ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीकरिता तसेच थेट निवडणुकीद्वारे भरण्यात यावयाच्या रिक्त सरपंच पदासह रिक्त सदस्य पदांच्या पोट 
निवडणुकांकरिता संगणीकृत पद्धतीने राबविण्यात यावयाचा प्रत्यक्षनिडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झालेला आहे. आचारसंहिता दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१९ 
रोजी पासून निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत अस्तित्वात राहील . दिनांक ८ डिसेंबर २०१९ रोजी मतदान व दिनांक ९ डिसेंबर २०१९ रोजी 
मतमोजणी होणार आहे. पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील (१) उत्तमनगर पोलीस स्टेशन हद्दीतील - कोंढवे धावडे, बहुली येथील निवडणूक 
बिनविरोध झालेली आहे व जांभळी, खडकवाडी, मांढवी खुर्द, सांगरूण या ठिकाणच्या निवडणुकीसाठी कोणीही उमेदवारी अर्ज सादर केलेला नाही . 
त्यामुळे उत्तमनगर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत ग्रामपंचायत पोट -निवडणूक प्रक्रिया होणार नाही. ( २) कोंढवा पोलीस स्टेशन हद्दीतील- पिसोळी या ग्रामपंचायतींची 
निवडणूक होणार आहे . 

निवडणूक आयोग, भारत सरकार यांचेकडील पत्र क्रमांक ४६४ / आय.एन.एस.टी./ २००७/ पी.एल.एन. -१ , दिनांक ८ जानेवारी २००७ व दिनांक 
२७ फेब्रुवारी २००७ अन्वये प्रचार संपल्यानंतरच्या वेळेपासून मतदान प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीत राजकीय व्यक्ती जर ते त्या मतदारसंघाचे 
मतदार नसतील तर त्या मतदारसंघात थांबणेबाबत प्रतिबंध करण्याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत . 

मतदान प्रक्रिया सुरळीत व शांततेत पार पाडणेसाठी , सार्वजनिक शांततेला व मालमत्तेला धोका पोहचू नये, सार्वजनिक शांतता बिघडू नये यासाठी 
सर्व राजकीय व्यक्तींना किंवा राजकीय पक्षाशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही व्यक्तींस ते ज्या ग्रामपंचायत प्रभागाचेमतदार नाहीत , त्या ग्रामपंचायत 
प्रभागात थांबणेस / वास्तव्य करण्यास प्रतिबंध करणे जरूरीचे आहे , अशी माझी खात्री झालेली आहे . 

त्याअर्थी, मी , डॉ . रवींद्र शिसवे, पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर मला फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १८७२ च्या कलम १४४ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार असा आदेश देतो की , ग्रामपंचायत पोट-निवडणूक २०१९ साठी पुणे पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात कोंढवा पोलीस 
स्टेशनच्या हद्दीतील पिसोळी ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात दिनांक ६ डिसेंबर २०१९ चे १८.०० वाजलेपासून ते दिनांक ८ डिसेंबर २०१९ २४.०० 
वाजेपर्यंत खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहे. 

( १) सर्व राजकीय व्यक्तीकिंवा राजकीय पक्षाशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती ते ज्या ग्रामपंचायत प्रभागाचे मतदार नाहीत . त्या ग्रामपंचायत प्रभागात 
थांबणेस/ वास्तव्य करणेस प्रतिबंध करण्यात येत आहे. 


६ 


८ 


चे 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२ , २०२० / माघ १७ - २३ , 


शके १ ९ ४१ 


सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान कलम १८८ अन्वये शिक्षेस पात्र राहील . 


सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१ ९ रोजी दिला आहे . 


डॉ . रवींद्र शिसवे, 


पोलीस सहआयुक्त, 


पुणे शहर , पुणे. 


पुणे शहर , ५ डिसेंबर २०१९ . 


फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता १८७२ चे कलम १४४ प्रमाणे 


आदेश 


- 


९ 


क्रमांक वि . शा./निवडणूक/ १००७१/ २०१९.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग, पत्र क्रमांक रानिआ / ग्रापंनि -२०१९/प्र. क्र . १२/ का. 
८ , दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१९ च्या आदेशान्वये दिनांक १४ डिसेंबर २०१९ ते ३१मार्च २०२० या कालावधीमध्ये मुदत संपणाऱ्या व नव्याने स्थापित सुमारे 
११३ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीकरिता तसेच थेट निवडणुकीद्वारे भरण्यात यावयाच्या रिक्त सरपंच पदासह रिक्त सदस्य पदांच्या पोट 
निवडणुकांकरिता संगणीकृत पद्धतीने राबविण्यात यावयाचा प्रत्यक्ष निडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झालेला आहे. आचारसंहिता दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१ ९ 
रोजी पासून निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईपर्यंत अस्तित्वात राहील. दिनांक ८ डिसेंबर २०१९ रोजी मतदान व दिनांक ९ डिसेंबर २०१९ रोजी 
महात्मा गांधी सभागृह , पंचायत समिती हवेली, जुनी जिल्हा परिषद, पुणे येथे मतमोजणी होणार आहे . 

सदर मतमोजणीची प्रक्रिया सुरळीतपणे व शांततेत पार पडण्यासाठी कायदा व सुव्यवस्था सार्वजनिक मालमत्तेच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सार्वजनिक 
उपद्रव टाळण्यासाठी महात्मा गांधी सभागृह, पंचायत समिती हवेली , जुनी जिल्हा परिषद, पुणे येथील २०० मीटर परिसरात निबंध घालणे जरूरीचे 
आहे . अशी माझी खात्री झालेली आहे. 

त्याअर्थी, मी, डॉ . रवींद्र शिसवे, पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर या आदेशान्वये फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता, १८७२ च्या कलम १४४ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार असा आदेश देतो की , महात्मा गांधी सभागृह , पंचायत समिती हवेली , जुनी जिल्हा परिषद , पुणे येथील २०० मीटर 
परिसरात दिनांक ९ डिसेंबर २०१९ चे ००.०१ वाजलेपासून ते मतमोजणी प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे. 

( १) मतमोजणीच्या परिसरात कोणत्याही प्रकारचे अधिकृत , अनाधिकृत हत्यारे तसेच परवान्यावरील कोणत्याही प्रकारची हत्यारे घेऊन फिरणेस 
या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याला ( पोलीस दल, संरक्षण दल , तुरुंग विभाग, बँक सुरक्षा विभाग व 
इतर केंद्रीय तसेच राज्य शासनाचे अधिकारी व कर्मचारी यांना) लागू राहणार नाही. तसेच ज्या परवानाधारकास रुढीप्रमाणेबंदूक प्रदर्शित करण्याचा 
अधिकार आहे. त्यांना हा आदेश लागू राहणार नाही. 

( २) मतमोजणीच्या परिसरात मोबाईल , कॉर्डलेस, फोन , पेजर वापरण्यास अगर घेऊन येण्यास मनाई करण्यात येत आहे. ( कर्तव्यावर असणाऱ्या 
शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी यांना हा आदेश लागू राहणार नाही ). 

(३) मतमोजणीच्या परिसरात खाजगी इसमांना ध्वनीक्षेपकाचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
(४) मतमोजणीच्या परिसरात कोणताही मजकूर लिहिण्यास अगर छापील मजकूर प्रदर्शित करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
(५ ) मतमोजणीच्या परिसरात शासकीय वाहने सोडून कोणत्याही प्रकारचेवाहन आत नेण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 
( ६) मतमोजणीच्या परिसरात पासशिवाय प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
( ७) मतमोजणीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर दिनांक ९ डिसेंबर २०१९ रोजी विजय मिरवणुका काढण्यास सक्त मनाई करण्यात येत आहे. 
सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान कलम १८८ अन्वये शिक्षेस पात्र राहील . 
सदरचा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ५ डिसेंबर २०१९ रोजी दिला आहे . 

डॉ . रवींद्र शिसवे , 


पोलीस सहआयुक्त, 


पुणे शहर , पुणे . 


पुणे शहर , 


५ डिसेंबर 

२०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ - १२, २०२० / माघ १७ - २३, 


शके १ ९ ४१ 


३३ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


परिशिष्ट " ४ " 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


शासन सामान्य प्रशासन विभागाकडील निर्णय क्रमांक विकाअ-१११५/ प्र . क्र . ८८/५, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ 


संदर्भ : ( १) शासन निर्णय सा.प्र.वि.क्र . विकाअ -१७०४/ १० ९ २/प्र. क्र . १८५/२००४/५, दिनांक २ एप्रिल २००५. 

( २) शासन निर्णय सा.प्र.वि.क्र . विकाअ-४१०२/ २/प्र. क्र . ३७/२००२/५, दिनांक २१ एप्रिल २००५. 
( ३) शासन निर्णय सा.प्र.वि.क्र . विकाअ -२००७/ ४४०/ प्र. क्र . १७४/०७/५, दिनांक २५ जुलै २००७. 
( ४) शासन सा . प्र . विभाग यांचेकडील शा.नि. क्र . विकाअ -२००७/३६६/ ०७/ ५, दिनांक २४ मार्च २००८. 
( ५ ) शासन सा . प्र . विभाग शुद्धीपत्रक क्रमांक विकाअ -२००७/प्र . क्र . ३८ ९/ ५ , दिनांक १ ऑगस्ट २००८ . 
( ६ ) शासन सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक विकाअ -२००८/ प्र. क्र . २७६/५, दिनांक २४ जुलै २००८ . 
( ७ ) शासन सा . प्र . विभागाकडील निर्णय क्रमांक विकाअ-२००६/ २९ ८ /प्र. क्र . ६/७/५ , दिनांक ७ एप्रिल २००७. 


५ 


क्रमांक गृह -१कार्या-६ / पोल-१/विकाअ/ आरआर-५२/ २०२० .-- संदर्भाधीन शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून मी , डॉ . अभिजित चौधरी, जिल्हाधिकारी, सांगली, सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तींची विशेष कार्यकारी 
अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यत : हा निर्णय निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षे किंवा विद्यमान विधानसभा 
बरखास्त होणे अथवा पुढील आदेशांपर्यंत अथवा सदर व्यक्ती त्या पदावर असेपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अस्तित्वात राहील. 
तसेच राज्य शासनास किंवा जिल्हाधिकारी यांनी विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होणेपूर्वी केव्हाही 
कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आण्याचा अधिकार राहील. ही मुदत संपताच किंवा ती त्यापूर्वीस नियुक्ती संपुष्टात आणण्यात आल्यास 
विशेष कार्यकारी अधिकारी पदासाठी प्राप्त झालेले सर्व साहित्य संबंधित पोलीस ठाणे किंवा जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयामध्ये तात्काळ 
परत करण्याची प्राथमिक जबाबदारी सर्वस्वी संबंधित विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची राहील . 


तसेच ज्या पदामुळे (नगरसेवक /जिल्हा परिषद सदस्य/पंचायत समिती सदस्य इत्यादी) विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर पदसिद्ध 
नियुक्ती करण्यात आली होती ते पद संपुष्टात आल्यास , पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती आपोआप रद्द 
होईल. 


२. विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना मार्गदर्शक सूचना ( परिशिष्ट " ४"). 


( एक) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती " मानसेवी" असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याला कोणतेही मानधन 
अथवा वेतन/ भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत. 


( दोन) विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना केवळ कागदपत्रांच्या साक्षांकनाचे अधिकार राहतील व त्यांनी मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष 
पाहिल्याशिवाय साक्षांकन करू नये. त्यांनी साक्षांकन करताना विहित रबरी शिक्क्यासह सही करून सहीखाली दिनांक नमूद करावा . 
मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर जर " सत्य प्रत " म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या 
परिणामांकरिता "विशेष कार्यकारी अधिकारी " म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील . अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या 
व्यक्तीची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो/ ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून 
पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल . 


( तीन) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने घरावर/ दुकानावर /कार्यालयावर स्वत : च्या नावासह "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी" असा फलक लावावा. तथापि त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर "विशेष कार्यकारी अधिकारी" असा उल्लेख करू 
नये. तसेच त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . 


( चार ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी " ओळख परेड " तसेच " मृत्युपूर्व जबानी" यासाठी उपस्थित 
राहू नये. 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


- 


१२ , २०२० / माघ १७ - २३, 


शके १ ९४१ 


( पाच) विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी " उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र " देऊ नये, 


( सहा) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य 
जिल्ह्याधिकारी यांचेकडे तात्काळ परत करावे. अन्यथा ते पुनर्नियुक्तीस अपात्र ठरतील . नियुक्ती कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष 
कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन केल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्यांचेविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविण्यात येईल . 

( सात ) नियुक्तीचा कालावधी समाप्त झालेनंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती ही आपोआप संपुष्टात येईल. तसेच 
नियुक्तीच्या कालावधीत त्यांनी कोणतीही नियमबाह्य कृती केल्यास किंवा त्यांचेविरुद्ध गुन्ह्याची नोंद आढळल्यास , त्यांना कोणत्याही न्यायालयाने 
नादार (bankrupt) जाहीर केले असल्यास , कोणत्याही कारणाशिवाय कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्यांची नियुक्ती मुदतपूर्व रद्द करण्यात 
येईल . 


परिशिष्ट 


जिल्हा सांगली, तालुका वाळवा (पदसिद्ध विकाअ ) 


अ . क्र . 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांचे नाव 


निवासस्थानाचा पत्ता 


संबंधित पोलीस स्टेशन 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


सौ . अन्नपूर्णा गजानन फल्ले 


इस्लामपूर 


मु . पो . एस.टी. स्टँड रोड , संभाजी चौक , 
इस्लामपूर , तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली. 
मु . पो . हनुमाननगर , इस्लामपूर , 
तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली. 


सौ . प्रतिभा शिवकुमार शिंदे 


इस्लामपूर 


३ 


श्री . अमित देवीचंद ओसवाल 


इस्लामपूर 


रा . १ ९ ०९ , गांधी चौक, 

इस्लापूर , 
तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली . 


डॉ . अभिजित चौधरी, 
जिल्हादंडाधिकारी, सांगली. 


- 


सांगली, 


२२ 

जानेवारी २०२० . 


परिशिष्ट " ४ " 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


शासन सामान्य प्रशासन विभागाकडील निर्णय क्रमांक विकाअ-१११५/ प्र. क्र . ८८/५, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ 


संदर्भ : ( १) शासन निर्णय सा.प्र.वि.क्र . विकाअ-१७०४/१०९ २/प्र. क्र . १८५/२००४/५, दिनांक २ एप्रिल २००५. 

( २) शासन निर्णय सा.प्र.वि.क्र . विकाअ -४१०२/ २/ प्र. क्र . ३७/२००२/५, दिनांक २१ एप्रिल २००५. 
( ३) शासन निर्णय सा.प्र.वि.क्र . विकाअ -२००७/ ४४० / प्र. क्र . १७४/०७/५, दिनांक २५ जुलै २००७ . 
( ४ ) शासन सा . प्र. विभाग यांचेकडील शा.नि. क्र . विकाअ-२००७/ ३६६/ ०७/ ५ , दिनांक २४ मार्च २००८ . 
( ५ ) शासन सा . प्र . विभाग शुद्धीपत्रक क्रमांक विकाअ -२००७/प्र . क्र . ३८ ९/ ५ , दिनांक १ ऑगस्ट २००८ . 
( ६) शासन सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक विकाअ -२००८/ प्र. क्र . २७६/५, दिनांक २४ जुलै २००८. 
( ७) शासन सा . प्र. विभागाकडील निर्णय क्रमांक विकाअ-२००६/ २ ९ ८/ प्र. क्र . ६/७/५, दिनांक ७ एप्रिल २००७. 


क्रमांक गृह-१कार्या-६/पोल-१/विकाअ/ आरआर-५३/ २०२० .-- संदर्भाधीन शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून मी, डॉ. अभिजित चौधरी, जिल्हाधिकारी , सांगली, सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तींची विशेष कार्यकारी 
अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यत : हा निर्णय निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षे किंवा विद्यमान विधानसभा 
बरखास्त होणे अथवा पुढील आदेशांपर्यंत अथवा सदर व्यक्ती त्या पदावर असेपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अस्तित्वात राहील. 
तसेच राज्य शासनास किंवा जिल्हाधिकारी यांनी विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होणेपूर्वी केव्हाही 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६ - १२ , २०२० / माघ १७ 


शके १ ९ ४१ 


३५ 


, 


कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आण्याचा अधिकार राहील . ही मुदत संपताच किंवा ती त्यापूर्वीस नियुक्ती संपुष्टात आणण्यात आल्यास 
विशेष कार्यकारी अधिकारी पदासाठी प्राप्त झालेले सर्व साहित्य संबंधित पोलीस ठाणे किंवा जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयामध्ये तात्काळ 
परत करण्याची प्राथमिक जबाबदारी सर्वस्वी संबंधित विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची राहील . 


तसेच ज्या पदामुळे (नगरसेवक /जिल्हा परिषद सदस्य /पंचायत समिती सदस्य इत्यादी) विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर पदसिद्ध 
नियुक्ती करण्यात आली होती ते पद संपुष्टात आल्यास, पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती आपोआप रद्द 
होईल. 


२. विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना मार्गदर्शक सूचना ( परिशिष्ट " ४" ). 


( एक ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती "मानसेवी " असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याला कोणतेही मानधन 
अथवा वेतन/ भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत . 


( दोन ) विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना केवळ कागदपत्रांच्या साक्षांकनाचे अधिकार राहतील व त्यांनी मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष 
पाहिल्याशिवाय साक्षांकन करू नये. त्यांनी साक्षांकन करताना विहित रबरी शिक्क्यासह सही करून सहीखाली दिनांक नमूद करावा. 
मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर जर " सत्य प्रत " म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या 
परिणामांकरिता "विशेष कार्यकारी अधिकारी" म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील. अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या 
व्यक्तीची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून 
पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल . 


(तीन) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने घरावर / दुकानावर / कार्यालयावर स्वत : च्या नावासह "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी" असा फलक लावावा. तथापि त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर "विशेष कार्यकारी अधिकारी" असा उल्लेख करू 
नये. तसेच त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . 


( चार) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी " ओळख परेड " तसेच " मृत्युपूर्व जबानी " यासाठी उपस्थित 


राहू नये. 


( पाच) विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी " उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र " देऊ नये. 


( सहा) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य 
जिल्ह्याधिकारी यांचेकडे तात्काळ परत करावे. अन्यथा ते पुनर्नियुक्तीस अपात्र ठरतील. नियुक्ती कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष 
कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन केल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्यांचेविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविण्यात येईल . 

( सात ) नियुक्तीचा कालावधी समाप्त झालेनंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती ही आपोआप संपुष्टात येईल . तसेच 
नियुक्तीच्या कालावधीत त्यांनी कोणतीही नियमबाह्य कृती केल्यास किंवा त्यांचेविरुद्ध गुन्ह्याची नोंद आढळल्यास , त्यांना कोणत्याही न्यायालयाने 
नादार ( bankrupt) जाहीर केले असल्यास, कोणत्याही कारणाशिवाय कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्यांची नियुक्ती मुदतपूर्व रद्द करण्यात 
येईल . 


परिशिष्ट 


जिल्हा सांगली, तालुका वाळवा ( पदसिद्ध विकाअ) 


अ . क्र . 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांचे नाव 


निवासस्थानाचा पत्ता 


संबंधित पोलीस स्टेशन 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


श्री . दिपक विष्णु मेथे 


आष्टा 


मु . पो . आष्टा ( चव्हाणवाडी), तालुका वाळवा, 
जिल्हा सांगली. 


डॉ . अभिजित चौधरी, 
जिल्हादंडाधिकारी, सांगली. 


सांगली, २२ जानेवारी २०२० . 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२ , २०२० / माघ १७ - २३ , शके १ ९ ४१ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


( मुंबई पोलीस कायदा, कलम ११५ अन्वये ) 


क्रमांक डीसीबी/ २/ आरआर / ५६ / २००७.-- या नोटिसीद्वारे तमाम लोकांना कळविण्यात येते की, पंढरपूर माघवारी यात्रा, दिनांक २५ जानेवारी 
२००७ ते २ फेब्रुवारी २००७ या कालावधीत भरणार आहे, सदर मुदतीत पंढरपूर शहर व गावांत रेल्वे स्टेशनवर सार्वत्रिक ठिकाणी लघवीस , शौचास 
बसण्याकरिता चर व पायखाने तात्पुरत्या स्वरूपात तयार केलेले आहेत व ते सहज दिसावेत म्हणून यावर तांबडी निशाणे लावली जाणार आहेत. 


२ 


तरी यात्रेकरूंनी सदर चराचा व पायखान्यांचा उपयोग (वापर) केला पाहिजे . त्याशिवाय इतर ठिकाणी घाण करू नये. या व्यतिरिक्त इतर 
सार्वजनिक ठिकाणी घाण केल्यास सदरहू कायदेशीर इलाजास व रुपये १०० ( शंभर रुपये फक्त) दंडास पात्र होईल . 


एस . के . सालीमठ , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

सोलापूर. 


सोलापूर , २४ जानेवारी २००७. 


आदेश 


( मुंबई पोलीस कायदा, कलम ११५ अन्वये ) 


क्रमांक डीसीबी /२/ आरआर/२५१/ २००७.-- या नोटिसीद्वारे तमाम लोकांना कळविण्यात येते की , पंढरपूर चैत्रवारी यात्रा, दिनांक २४ मार्च २००७ 
ते २ एप्रिल २००७ या कालावधीत भरणार आहे, सदर मुदतीत पंढरपूर शहर व गावांत रेल्वे स्टेशनवर सार्वत्रिक ठिकाणी लघवीस , शौचास 
बसण्याकरिता चर व पायखाने तात्पुरत्या स्वरूपात तयार केलेले आहेत व ते सहज दिसावेत म्हणून यावर तांबडी निशाणे लावली जाणार आहेत . 


२ 


तरी यात्रेकरूंनी सदर चराचा व पायखान्यांचा उपयोग (वापर) केला पाहिजे . त्याशिवाय इतर ठिकाणी घाण करू नये. या व्यतिरिक्त इतर 
सार्वजनिक ठिकाणी घाण केल्यास सदरहू कायदेशीर इलाजास व रुपये १०० (शंभर रुपये फक्त) दंडास पात्र होईल . 


एस . के . सालीमठ , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

सोलापूर . 


सोलापूर , २१ मार्च २००७. 


आदेश 


( सन १ ९ ५१ च्या मुंबई पोलीस कायदा, कलम ४३ चे पोट - कलम १ अन्वये ) 


क्रमांक डीसीबी/ २/ आरआर/ २५२ / २००७.-- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, सोलापूर ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील जावक क्रमांक जिविशा/ चैत्रवारी/ 
२००७-११३८ , दिनांक १७ मार्च २००७ चे पत्रान्वये श्री क्षेत्र पंढरपूर येथे दिनांक २४ मार्च २००७ ते दिनांक २ एप्रिल २००७ या कालावधीत 
चैत्रवारीनिमित्त भरणाऱ्या यात्रेमध्ये सार्वजनिक स्वच्छता व आरोग्यासाठी कलम ४३ ( १) अन्वये आदेश जारी करणेबाबत कळविले आहे. 


ज्याअर्थी, पंढरपूर शहरात येत्या चैत्रवारी २००७ यात्रेच्यावेळी पटकीची वगैरे साथ उद्भवण्याची शक्यता असल्यामुळे त्यांचा उद्भव होऊ नये 
म्हणून विशेष प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करणे जरुरीचे आहे. 


" 


त्याअर्थी, मी, एस. के. सालीमठ , अपर जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर , सन १९ ५१ च्या मुंबई पोलीस कायद्याचे कलम , ४३ (१) अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून पंढरपूर नगरपालिकेच्या हद्दीत दिनांक २४ मार्च २००७ ते २ एप्रिल २००७ ( दोन्ही दिवस धरून) पर्यंत 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२ , २०२० / माघ १७ - २३ , 

२३, शके १ ९ ४१ 


३७ 


अनधिकृत खाद्य पदार्थ, उघड्यावर ठेवलेले अन्न पदार्थ, पेये, कच्ची फळे, जादा पिकलेली फळे, कुजलेली किंवा निरुपयोगी फळे, आंबे, कलिंगडे, 
टरबुजे, केळी वगैरे आणि ज्या वस्तूंवर किंवा पदार्थांवर माश्या घिरट्या घालतात असे खाद्य पदार्थ व वस्तूंची आवक किंवा विक्री करण्यास बंदी 
घालीत आहे. 


एस . के . सालीमठ , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

सोलापूर . 


सोलापूर , २१ मार्च २००७. 


आदेश 


( सन १ ९ ५१ च्या मुंबई पोलीस कायदा, कलम ४३ चे पोट- कलम १ अन्वये ) 


क्रमांक डीसीबी/ २/ आरआर/ ५७ / २००७.-- ज्याअर्थी, पंढरपूर शहरात येत्या माघवारी २००७ यात्रेच्यावेळी पटकीची साथ उद्भवण्याची शक्यता 
आहे . आणि , 


ज्याअर्थी, सदर यात्रेच्यावेळी पटकीच्या साथीचा उद्भव होऊ नये म्हणून विशेष प्रतिबंधात्मक उपाययोजना ही जरुरीची आहे. 


त्याअर्थी, मी , एस. के. सालीमठ, अपर जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर, सन १९ ५१ च्या मुंबई पोलीस कायद्याचे कलम, ४३ (१) अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून पंढरपूर नगरपालिकेच्या हद्दीत दिनांक २५ जानेवारी २००७ ते २ फेब्रुवारी २००७ ( दोन्ही दिवस धरून) पर्यंत 
अनधिकृत खाद्य पदार्थ, उघड्यावर ठेवलेले अन्न पदार्थ, पेये, कच्ची फळे, जादा पिकलेली फळे, कुजलेलीकिंवा निरुपयोगी फळे, आंबे, कलिंगडे, 
टरबुजे, केळी वगैरे आणि ज्या वस्तूंवर किंवा पदार्थांवर माश्या घिरट्या घालतात असे खाद्य पदार्थ व वस्तूंची आवक किंवा विक्री करण्यास बंदी 
घालण्यात आलेली आहे. 


एस . के . सालीमठ , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

सोलापूर . 


सोलापूर , २४ जानेवारी २००८ , 


शुद्धीपत्रक 


सन १ ९ ५१ च्या मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ (१) खालील क्रमांक डीसीबी / २/ आरआर/ ०१/ २००७ च्या आदेशाची मुद्रण दोषामुळे तारीख 
डिसेंबर २००६ अशी असून त्याऐवजी आदेशाची तारीख 

०३ 

जानेवारी अशी वाचावी. 


२ 


नमूद झाली 


२००७ 


एस . के . सालीमठ , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

सोलापूर . 


सोलापूर , ४ जानेवारी २००८ , 


आदेश 


( फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९ ७२ चे कलम १४४ अन्वये ) 


क्रमांक डीसीबी /२ / आरआर/ २०६/ २००७.-- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक, सोलापूर ग्रामीण यांनी त्यांचेकडील जावक क्रमांक जिविशा/ परीक्षा / 
२००७-१०४४, दिनांक १० मार्च २००७ अन्वये असे कळविले आहे की , महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे यांचेमार्फत 
इयत्ता १२ वी व १० वी च्या परीक्षा फेब्रुवारी/ मार्च २००७ या मुदतीत घेण्यात येणार होत्या . परंतु, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीमुळे 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२ , २०२० / माघ १७ - २३ , 


शके १ ९ ४१ 


इयत्ता १२ वी व इयत्ता १० वी च्या परीक्षांच्या नियोजित कार्यक्रमात फेरबदल झाल्याने सदरच्या उर्वरित परीक्षा दिनांक १३ मार्च २००७ पासून सुरू होत 
आहेत. वरील परीक्षा कालावधीत झेरॉक्स सेंटर / फॅक्स / इमेल / इंटरनेट अशा दळणवळणाच्या साधनांचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे असे 
माझे निदर्शनास आणले आहे. 


आणि त्याअर्थी, वरील परीक्षा शांततेत व सुरळीत पार पाडण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी वरील परीक्षा केंद्राभोवती वरील 
कालावधीत २०० (दोनशे मीटर ) परिसरात असलेली सर्व झेरॉक्स सेंटर्स / फॅक्स / ई मेल / इंटरनेट अशी दळणवळणाची सुविधा पुरविणारी सेंटर्स 
बंद ठेवणे जरुरीचे आहे अशी माझी खात्री झाली आहे. 


त्याअर्थी, मी, एस. के . सालीमठ, अपर जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून असा आदेश देतो की, दिनांक १३ मार्च २००७ ते २७ मार्च २००७ पर्यंत दररोज सकाळी ९ ते सायंकाळी ६ 
वाजेपर्यंत ( सुट्टीचे दिवस सोडून ) फक्त परीक्षा केंद्राभोवती वरील कालावधीत परीक्षा संपेपर्यंत सर्व परीक्षा केंद्रापासून २०० मीटर परिसरात खालील 
वस्तू आणणे अथवा बाळगणे व कृती करण्यास बंदी घालत आहे. सोलापूर जिल्हा ग्रामीण भागातील इयत्ता १० वी व १२ वी च्या परीक्षा केंद्रावर परीक्षा 
नसेल तर सदरचा आदेश लागू पडणार नाही. 


( १ ) सर्व परीक्षा केंद्राच्या २०० मीटर परिसरात सर्व झेरॉक्स सेंटर्स /फॅक्स / ई मेल / इंटरनेट अशा दळणवळणाच्या सुविधा ज्याचा परीक्षेच्या 
अनुषंगाने गैरवापर होण्याची शक्यता आहे, अशा सुविधा कार्यरत ठेवणे. 


( २) वायरलेस सेट , ट्रान्झिस्टर , पेजर , मोबाईल फोन यांच्यासह प्रवेश करणे , 


६ 


सदरचा आदेश हा दिनांक १३ मार्च २००७ ते २७ मार्च २००७ पर्यंत सकाळी ९ ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत सुट्टीचे दिवस सोडून परीक्षाकेंद्राच्या 
२०० ( दोनशे) मीटर परिसरात असलेल्या सर्व झेरॉक्स सेंटर्स व अन्य दळणवळणाची सुविधा पुरविणारी सेंटर्सना लागू राहील. 


सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


एस . के . सालीमठ , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

सोलापूर . 


सोलापूर , १२ मार्च २००७, 


आदेश 


सन १९ ५१ च्या मुंबई पोलीस कायदा अधिनियमाच्या कलम ३७ ( ३ ) अन्वये 


३ 


क्रमांक डीसीबी/ २/ आरआर/ ३२४५/ २००५.-- ज्याअर्थी, सोलापूर जिल्ह्याच्या हद्दीत मौजे सापटणे भोसे, तालुका माढा या गावात ग्रामदैवत 
रोकडाई देवीची यात्रा दिनांक ३ जानेवारी २००७ ते दिनांक ४ जानेवारी २००७ या कालावधीत साजरी होत आहे. सदर गावात मागील ५ वर्षांपासून 
दोन प्रबळ राजकीय गट निर्माण झाले असून दोन्ही गटांत नेहमी कोणत्या न कोणत्या कारणामुळे मारामारी, भांडणतंटे होत असतात . गावात नेहमी 
तणावपूर्वक वातावरण असते . सदर गावची यात्रा होणेपूर्वी दोन्ही गटांचे लोक यात्रेची वर्गणी गोळा करणेकरिता समोरासमोर येण्याची शक्यता आहे व 
सदर वर्गणी गोळा करणेचे कारणावरून दोन्ही गटांत तणाव निर्माण होऊन एखादा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा घडून गावातील सामान्य लोकांच्या 
मालमत्तेस व जीवितास धोकानिर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा परिस्थितीत गावात यात्रा भरवणे हे समाजाचे व कायदा व 
सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने धोकादायक आहे, त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये यासाठी धार्मिक कार्यक्रम वगळता मौजे सापटणे (भोसे ), 
तालुका माढा या गावात मुंबई पोलीस अॅक्ट कलम ३७ (३) अन्वयेबंदी आदेश जारी करणेबाबत विनंती आहे, असे पोलीस अधीक्षक, 

सोलापूर 

ग्रामीण 
यांनी त्यांचेकडील जावक क्रमांक जिविशा/ उत्सव/ २००६-६०१९ , दिनांक २९ डिसेंबर २००६ अन्वये माझे निदर्शनास आणले आहे . 


तसेच शांतता व सुरक्षितता राखणेसाठी मुंबई पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ (३) अन्वये बंदी घालणेनिकडीचे असलेचे तहसिलदार, माढा 
यांनी त्यांचेकडील जावक क्रमांक जबाबी/ कावि / ११६६/ २००६, दिनांक १९ डिसेंबर २००६ अन्वये माझे निदर्शनास आणून 

दिले आहे. 


ज्याअर्थी, सोलापूर जिल्ह्याच्या हद्दीत मौजे सापटणे (भोसे), तालुका माढा येथे ग्रामदैवत , रोकडाई देवीच्या यात्रेत दोन्ही पार्टीमुळे कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवण्याची दाट शक्यता निर्माण झालेली आहे. सदर गावात शांतता , कायदा व सुव्यवस्था आबाधित रहावी यासाठी प्रतिबंधात्मक 
कारवाईसाठी मुंबई पोलीस कायदा, १९ ५१ चे कलम ३७ (३) अन्वये बंदी घालणे जरुरीचे आहे , अशी माझी खात्री झालेली आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार 


ते 


बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२ , २०२० / माघ १७ - २३ , 


शके १ ९ ४१ 


३ ९ 


त्याअर्थी, मुंबई पोलीस कायदा १९ ५१ चे कलम ३७ ( ३ ) अन्वये मला असलेल्या अधिकारास अनुसरून मी , एस. के. सालीमठ , अपर 
जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर , सोलापूर जिल्ह्याच्या हद्दीतील मौजे सापटणे (भोसे) , तालुका माढा या संपूर्ण गावात सार्वजनिक ठिकाणी धार्मिक कार्यक्रम 
वगळता, दिनांक ३ जानेवारी २००७ रोजीचे सकाळी ७ वाजलेपासून ते दिनांक ४ जानेवारी २००७ च्या मध्यरात्रीपर्यंत सभा घेण्यास , पाच किंवा 
पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र येण्यास बंदी घालत आहे. 


३ 


वर नमूद केलेली बंधने ही लग्न समारंभ, धार्मिक कार्यात, प्रेत यात्रा, सरकारी नोकरीवर काम करीत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लागू पडणार 
नाहीत, तसेच जिल्हादंडाधिकारी, अपर जिल्हादंडाधिकारी, पोलीस अधीक्षक , सोलापूर अगर संबंधित पोलीस निरीक्षक , वा दुय्यम पोलीस निरीक्षक 
यांनी दिलेल्या परवानगीस लागू पडणार नाही. 


३ 


सदरचा आदेश हा दिनांक ३ जानेवारी २००७ रोजीचे सकाळी ७ वाजलेपासून ते ४ जानेवारी २००७ रोजीच्या मध्यरात्रीपर्यंत सोलापूर 
जिल्ह्याच्या हद्दीत मौजे सापटणे( भोसे), तालुका माढा , जिल्हा सोलापूर गावचे हद्दीत अंमलात राहील. 


सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


एस . के . सालीमठ , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

सोलापूर . 


सोलापूर , ३० डिसेंबर २००६ , 


वाचले .-- ( १) दि मार्केट अॅन्ड फेअरर्स अॅक्ट , १८६२ चे कलम ५ व ५- अ 

( २) सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी, पंचायत समिती निवडणूक, वाळवा तालुका यांचेकडील पत्र क्रमांक जिपपंस/ वशी -८/२००२, 

दिनांक २० ऑगस्ट २००२ लगत . 


आदेश 


क्रमांक गृह -१ / कार्या-६ / एमएजी/ आरआर / २६ ९ ५/ २००२.-- ज्याअर्थी, वाळवा तालुक्यातील ऐतवडे खुर्द येथे पंचायत समितीची पोट - निवडणूक , 
दिनांक २५ ऑगस्ट २००२ रोजी असून निवडणुकीचे मतदान होणार आहे. सदर दिवशी ऐतवडे खुर्द, तालुका वाळवा या गावी आठवडा बाजार 
भरणार असलेने मोठ्या प्रमाणावर जमाव गोळा होण्याची शक्यता आहे. सदर दिवशी सदर गावामध्ये मतदान केंद्रे ठेवण्यात आलेली असल्याने 
मतदानाचे कामकाज शांततेत व सुव्यवस्थेत पार पाडण्याच्या दृष्टीने ऐतवडे खुर्द येथील दिनांक २५ ऑगस्ट २००२ रोजी भरविणेत येणारा आठवडा 
बाजार पुढे ढकलणे आवश्यक आहे , अशी माझी खात्री झाली आहे. 


त्याअर्थी, दि मार्केट्स अॅन्ड फेअर्स अॅक्ट , १८६२ ( सन १८६२ चा मुंबई कायदा, कलम ४) च्या कलम ५ व ५- अ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी, ह. रा . पवार , जिल्हादंडाधिकारी, सांगली असे फर्मावितो की , सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्यातील ऐतवडे खुर्द येथील 
दिनांक २५ ऑगस्ट २००२ रोजी भरविणेत येणारा आठवडा बाजार पुढे ढकलणेत येत आहे, सदरचा बाजार दिनांक २६ 

ऑगस्ट २००२ 

रोजी 
भरविणेत यावा. 


सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिनांक २२ ऑगस्ट २००२ रोजी दिला असे. 


ह . रा . पवार , 


जिल्हादंडाधिकारी, 

सांगली. 


सांगली, २२ ऑगस्ट २००२ , 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२, २०२० / माघ १७ - २३ , 


शके १ ९ ४१ 


वाचले.-- ( १) सरचिटणीस श्रीमंत विजयसिंहराजे पटवर्धन षष्ठ्यब्दीपूर्ती गौरव समिती यांचा अर्ज, दिनांक २२ ऑगस्ट २००२ 

( २ ) मे . पोलीस अधीक्षक, सांगली यांचेकडील अभिप्राय पत्र क्रमांक जिविशा/बाजार / ३२३० / ०२ , दिनांक २२ ऑगस्ट २००२ 
( ३) दि मार्केट अॅन्ड फेअर अॅक्ट , १८६२ चे कलम ५ व ५ - अ 

आदेश 


क्रमांक गृह-१/कार्या-६/ एमएजी / आरआर/ २७०२/ २००२ .-- ज्याअर्थी, श्रीमंत विजयसिंहराजे पटवर्धन षष्ठ्यब्दीपूर्ती गौरव समितीचेवतीने, 
दिनांक २४ ऑगस्ट २००२ रोजी सांगली शहरातील गणपती पेठ , कापड पेठ , हरभट रोड , मारुती रोड , या मार्गाने शोभा यात्रा काढण्यात येणार 
असून सदर दिवशी आठवडा बाजार भरत असलेने शोभायात्रेस अडथळा होणार असून सदरचा बाजार हा वरील रस्ते सोडून भरणेबाबत आदेश 
निर्गमित होणेबाबत वाचले क्रमांक २ यांनी विनंती केलेली आहे व तसे त्यांनी माझेनिदर्शनास आणून दिलेले आहे. 


२ 


नेहमीप्रमाणे प्रत्येक शनिवारी वर नमूद केले रस्त्यावर आठवडा बाजार भरत असलेने बाजारासाठी मोठ्या प्रमाणात लोक येत असतात . गौरव 
समितीचे वतीने काढणेत येणारी शोभा यात्रा व्यवस्थित पार पडणेचे दृष्टीने वरील रस्त्यावर शनिवार दिनांक २४ ऑगस्ट २००२ रोजी भरविणेत येणारा 
आठवडा बाजार हा अन्यत्र हलविणे आवश्यक असलेची माझी खात्री झाली आहे. 


- 


त्याअर्थी, दि मार्केट्स अॅन्ड फेअर्स अॅक्ट, १८६२ ( सन १८६२ चा मुंबई कायदा, कलम ४) च्या कलम ५ व ५- अ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , ह. रा . पवार, जिल्हादंडाधिकारी, सांगली असे फर्मावितो की , शनिवार दिनांक २४ ऑगस्ट २००२ रोजी सांगली शहरातील 
गणपती पेठ , कापड पेठ , हरभट रोड , मारुती रोड या मार्गावर भरविणेत येणारा आठवडा बाजार हा अन्यत्र ठिकाणी हलविणेत यावा. 


सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिनांक २३ ऑगस्ट २००२ रोजी दिला असे . 


ह . रा . पवार , 
जिल्हादंडाधिकारी, 

सांगली. 


सांगली, २३ ऑगस्ट २००२ , 


आदेश 


( सन १ ९ ५१ च्या मुंबई पोलीस कायदा , कलम ४३ चे पोट- कलम १ अन्वये ) 


क्रमांक डीसीबी /२/ आरआर/ १५०० / ब/ २००२ .-- ज्याअर्थी, पंढरपूर शहरात येत्या आषाढी यात्रेच्या वेळी पटकीची साथ उद्भवण्याची शक्यता 
आहे, आणि , 


ज्याअर्थी, सदर यात्रांच्या वेळी पटकीच्या साथीचा उद्भव होऊ नये म्हणून विशेष प्रतिबंधात्मक उपाययोजना ही जरुरीची आहे. 


त्याअर्थी, मी, कुमार खैरे , अपर जिल्हादंडाधिकारी , सोलापूर , मला सन १९ ५१ च्या मुंबई पोलीस कायद्याचे कलम, ४३ (१) अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून पंढरपूर व कुडूवाडी नगरपालिकेच्या हद्दीत दिनांक १४ जुलै २००२ ते २५ जुलै २००२ ( दोन्ही दिवस धरून) 
पर्यंत अनधिकृत खाद्य पदार्थ, उघड्यावर ठेवलेले अन्न पदार्थ, पेये, कच्ची फळे, जादा पिकलेली फळे, कुजलेली किंवा निरुपयोगी फळे, आंबे , 
कलिंगडे, टरबुजे, केळी वगैरे आणि ज्या वस्तूंवर किंवा पदार्थांवर माश्या घिरट्या घालतात असे खाद्य पदार्थ व वस्तूंची आवक किंवा विक्री करण्यास 
बंदी घालण्यात आली आहे. 


कुमार खैरे, 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

सोलापूर. 


सोलापूर , ७ जुलै २००२. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ - १२, २०२० / माघ १७ - २३, 


शके १ ९ ४१ 


४१ 


आदेश 


क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश 


क्रमांक डीसी/ एमएजी/२/ कावि -१८ ९/ २००७.-- ज्याअर्थी, माझे असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
सार्वत्रिक निवडणुकीचे मतदान दिनांक ११ मार्च २००७ रोजी होणार आहे. त्याचप्रमाणे उक्त जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीची 
मत मोजणी दिनांक १२ मार्च २००७ रोजी असल्याने मतमोजणी ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर जमाव जमण्याची शक्यता आहे, आणि , 


- 


ज्याअर्थी, या दिवशी मतदान केंद्रावर मतदान निर्भय व खुल्या वातावणात तसेच सुरळीतपणे पार पाडावे, मतदान प्रक्रियेत कोणत्याही अनधिकृत 
व्यक्तीकडून अडथळा निर्माण होऊ नयेयासाठी संबंधित मतदान केंद्रावरील मतदाराव्यतिरिक्त तसेच निवडणुकीसाठी नेमणेत आलेले अधिकारी/ 
कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी, उमेदवार / एजंट, मतदान प्रतिनिधी व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही व्यक्तींनी मतदान केंद्रामध्ये प्रवेश करू नये आणि जिल्हा 
परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीचे मत मोजणी, दिनांक १२ मार्च २००७ रोजी असल्याने मतमोजणी ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर जमाव 
जमविण्याची शक्यता आहे. त्यावेळी मतमोजणी प्रक्रियेस कोणत्याही स्वरूपाचा अडथळा निर्माण होऊ नये यासाठी त्या सभोवतालच्या १०० मीटर 
परिसरात क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, १९ ७३ चे कलम १४४ मधील तरतुदी लागू करणे आवश्यक झाले आहे, अशी माजी खात्री झाली आहे. 


चे 


चे 


११ 


चे 


त्याअर्थी, मी , अशोक काकडे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा , क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १९ ७३ चे कलम १४४ मधील तरतुदीनुसार मला 
असलेल्या अधिकारान्वये दिनांक ११ मार्च २००७ ०७.०० वाजलेपासून ते दिनांक 

१२ मार्च 

२००७ २४.०० वाजेपर्यंत सातारा जिल्ह्यातील जिल्हा 
परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीचेमतदान केंद्राच्या ठिकाणी व सभोवतालचे १०० मीटर परिसरात आणि दिनांक मार्च 

२००७ 
००.०० वाजलेपासून ते दिनांक १२ मार्च 

२००७ 

१८.०० वाजेपर्यंत मतमोजणी केंद्राचेठिकाणी व सभोवतालचे १०० मीटर परिसरात मतमोजणीसाठी 
नेमलेले प्रतिनिधी/ उमेदवार , अधिकारी / कर्मचारी, सुरक्षा अधिकारी/ कर्मचारी यांना वगळून इतर व्यक्तींना प्रवेश करणेसाठी या आदेशान्वये मनाई करीत 
आहे . तसेच दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक व्यक्तींना एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे . 


चे 


सदरचा आदेश आज दिनांक ८ मार्च २००७ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


अशोक काकडे, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 


सातारा. 


सातारा , ९ मार्च २००७ , 


आदेश 


- 


क्रमांक डीसी/एमएजी-२ / कावि -२२०१/ २००६.-- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , सातारा यांनी माझे असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , 
( १) सध्या सातारा जिल्ह्यात वीज वितरण कंपनीचे सर्वत्र भारनियमन सुरू केले आहे. भारनियमनामुळे व्यापारी, शेतकरी वर्ग नाराज असलेने 
कोणत्याही क्षणी भारनियमनाच्या विरोधात आंदोलन करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. (२) जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक 
संबंधाने राजकीय पक्ष व त्यांच्या असणाऱ्या आघाड्यांच्या चालू असणाऱ्या हालचाली तणावाचा अथवा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. (३) सातारा जिल्ह्यात उंब्रज पोलीस ठाणे हद्दीत श्री खंडोबा देवाची यात्रा दिनांक ३१ डिसेंबर २००६ ते दिनांक ८ 
जानेवारी २००७, वाई पोलीस ठाणे हद्दीत श्री काळेश्वरी देवीची यात्रा दिनांक १ जानेवारी २००७ ते दिनांक १८ जानेवारी २००७ व औंध पोलीस ठाणे 
हद्दीत श्री यमाई देवीची यात्रा दिनांक ३ जानेवारी २००७ ते दिनांक १७ जानेवारी २००७ या कालावधीत पार पडत आहेत. या सर्व यात्रा मोठ्या प्रमाणात 
भरत असून याशिवाय दरम्यानचे कालावधीत जिल्ह्यांत विविध ठिकाणी लहान स्वरूपातील यात्रा पार पडत आहेत. 


वरील बाबी विचारात घेता सातारा जिल्ह्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये व कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखली जावी यासाठी संपूर्ण 
जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) (३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणे आवश्यक झाले आहे . आणि , 


२ 


ज्याअर्थी दिनांक २ जानेवारी २००७ चे ०१.०० वाजलेपासून ते दिनांक १६ जानेवारी २००७ राजीचे २४.०० वाजेपर्यंत या काळात संपूर्ण सातारा 
जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था राखणेसाठी संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ (१) ( ३) अन्वये शस्त्रबंदी व 
जमावबंदी आदेश जारी करणष आवश्यक झाले आहे. तसेच सदर आदेशातून दरम्यानचे कालावधीत साजरे होणारे सण, उत्सव व यात्रा या प्रकारचे 
कार्यक्रमांना मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३) चे आदेशामधून वगळणेत यावेत . त्याचप्रमाणे प्रस्तूत 

आदेशांतर्गत ज्या लोकांना 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२ , २०२० / माघ १७ - २३ , 


शके १ ९ ४१ 


शांततेच्या मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम साजरा करावयाचे असेल त्यावेळी त्यांना संबंधित उपविभागीय पोलीस अधिकारी किंवा पोलीस 
अधीक्षक , सातारा यांची अनुमती घेतल्यास त्यांना हा आदेश लागू होणार नाही , अशी माझी खात्री झाली आहे. 


- 


त्याअर्थी, मी , अशोक काकडे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा, मला असलेल्या अधिकारान्वये मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ 
( १) अन्वये संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात शस्त्रबंदी आदेश व संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात सण, यात्रा व उत्सवाचे कार्यक्रम वगळून मुंबई पोलीस अधिनियम , 
१९ ५१ चे कलम ३७ (३ ) अन्वये जमावबंदी आदेश अशाप्रकारे दिनांक २ जानेवारी २००७ चे ०१.०० वाजलेपासून ते दिनांक १६ जानेवारी २००७ चे 
२४.०० वाजेपर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) अन्वये शस्त्र बंदी व जमाव बंदी आदेश जारी करीत 
आहे. 


२ 


वरील कालावधीत खालील कृत्ये करणेस मनाई करीत आहे. 


( अ) शस्त्र, सोटे, तलवारी, भाले ,बंदुका , सुया, काठ्या किंवा लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही वस्तू 
बरोबर नेणे . 


( ब) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 


( क ) दगड किंवा अस्त्र सोडावयाची अस्त्र, फेकावयाची हत्यारे किंवा साधने बरोबर घेणे , जमा किंवा तयार करणे. 


( ड ) व्यक्तीची अगर प्रेते किंवा त्यांचे प्रतिमांचे प्रदर्शन करणे. 


- 


( इ ) सार्वजनिक रीतीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणेकिंवा वाद्य वाजवणे, सभ्यता अगर नीती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्याची शांतता 
धोक्यात 

आणूनकिंवा ज्याच्यामुळे राज्य सरकार उलथून पाडण्याचा संभव आहे असे प्राधिकाऱ्यास वाटेल अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे, सोंग 
आणणे अशी चित्र, चिन्ह, फलक अगर इतर कोणताही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणेकिंवा त्यांचा लोकांत प्रसार करणे. 


( २) अशा मनाईचे उल्लंघन करून जर कोणताही इसम अशी कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन जाईल किंवा कोणताही जिन्नस , दाहक पदार्थ 
किंवा स्फोटक पदार्थ, अस्त्र जवळ बाळगतील तर तो कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याकडून निशस्त्र केले जाणेस किंवा दाहक पदार्थकिंवा अस्त्र 
त्याच्यापासून जप्त केले जाणेस पात्र असेल आणि अशा त हेने भरलेली वस्तू स्फोटक पदार्थकिंवा अस्त्र हे सरकार जमा होईल . 


३ 


पोट - कलम ३ अन्वये असलेल्या अधिकारान्वये सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणेसाठी कोणत्याही जमावास किंवा मिरवणुकीस वरील कालावधीत व 
कार्यक्षेत्रात या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 


मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ (१)( ३) मधील या हुकूमाच्या तरतुदी खालील नमूद केलेल्या इसमांना लागू होणार नाहीत . 


(३) शासनाची सेवा करणारे किंवा नोकरी करणेच्याकामी ज्यांच्या वरिष्ठांनी निर्दिष्ट केलेवरून अगर त्यांना कर्तव्याच्या स्वरूपामुळे अशी 
खंड १ मध्ये उल्लेखलेल्या पैकी वस्तू धारण करणेकिंवा देणे आवश्यक आहे. 


१ 


( ४) ज्यांना ज्यांना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणावरून जिल्हादंडाधिकारी अगर त्यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकाऱ्यांनी लाठी किंवा काठी 
वापरणेस परवानगी दिली असेल अशी व्यक्ती. 


सदरचा आदेश धार्मिक कार्य, लग्न विधी कार्य तसेच अंत्यविधी कार्यास लागू होणार नाही. 


- 


(५) ज्या लोकांना शांततेचे मार्गाने एकत्र जमून कोणताही कार्यक्रम साजरा करावयाचा असेल त्यावेळी पोलीस अधीक्षक , संबंधित उपविभागीय 
पोलीस अधिकारी यांची आगाऊ परवानगी घेतली असेल तर त्यांना सदरचा आदेश लागू होणार नाही. 


सदरचा आदेश हा माझ्या सही व शिक्क्यानिशी ३० डिसेंबर २००७ रोजी काढण्यात आला आहे . 


अशोक काकडे, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 


सातारा. 


सातारा , ३० डिसेंबर २००६ , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ - १२, २०२० / माघ १७ 


शके १ ९ ४१ 


४३ 


आदेश 


क्रमांक डीसी/एमएजी-२ / कावि -३०५/ २००७.--ज्याअर्थी, विभागीय सचिव, कोल्हापूर विभागीय मंडळ, कोल्हापूर , महाराष्ट्र शासन शालेय 
शिक्षण विभाग , मंत्रालय विस्तार भवन , मुंबई यांनी माझे असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , महाराष्ट्र राज्य मध्यमिक व उच्च शिक्षण मंडळ , 
कोल्हापूर विभागातील मंडळामार्फत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा पुढील कालावधीत घेण्यात येणार आहेत. 

( १) इयत्ता १२ वी दिनांक २१ फेब्रुवारी २००७ ते दिनांक १६ मार्च २००७ 
( २) इयत्ता १० वी दिनांक ८ मार्च २००७ ते दिनांक २३ मार्च २००७ 

ज्याअर्थी, सदर परीक्षाकेंद्रावरील परीक्षा सुरळीतपणे पार पाडावी तसेच परीक्षा केंद्राच्या परिसरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ 
नये, तसेच या परीक्षा कालावधीत असामाजिक प्रवृत्तीचा समुदाय गोळा होऊन बेकायदेशीररीत्या गोंधळ व गैरप्रकार करण्याची शक्यता असते. पेपर 
चालू असताना विद्यार्थ्यांना बाहेरील लोकांकडून कॉपी पुरविणेसाठी प्रकार होतात. तसेच परीक्षा केंद्राच्याभोवती बाहेरील लोकांनी गोंधळ केल्याने 
विद्यार्थ्यांचे मन विचलित होण्याची शक्यता असते , त्याचप्रमाणे परीक्षा केंद्राच्या परिसरातील एसटीडी बूथ, झेरॉक्स सेंटर्स, फॅक्स मशीन यांचा गैरवापर 
कॉपी पुरविणेकामी होण्याची शक्यता असते. या कारणास्तव जिल्ह्यातील सर्व परीक्षा केंद्रांचे परिसरात व त्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात 
क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १९ ७३ चे कलम १४४ मधील तरतुदी लागू करणे आवश्यक झाले आहे , अशी माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, मी , अशोक काकडे, अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा , क्रिमिनल प्रोसिजर कोड , १९ ७३ चे कलम १४४ मधील तरतुदींनुसार मला 
असलेल्या अधिकारान्वये दिनांक २१ फेब्रुवारी २००७ चे ००.०० वाजलेपासून ते दिनांक २३ मार्च २००७ चे २४.०० वाजेपर्यंत संपूर्ण सातारा जिल्ह्यातील 
सर्व माध्यमिक ( इयत्ता १० वी ) व उच्च माध्यमिक ( इयत्ता १२ वी ) प्रमाणपत्र परीक्षा केंद्रांभोवती परिसरात व त्या सभोवताचे १०० मीटर परिसरात 
परिक्षार्थी, परिक्षेसाठी नेमलेले अधिकारी/ कर्मचारी , सुरक्षा अधिकारी/ कर्मचारी यांना वगळून इतर व्यक्तींना प्रवेश करणेसाठी या आदेशान्वये मनाई 
करीत आहे . तसेच दोन किंवा दोनपेक्षा अधिक व्यक्तींना एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे. 

सदरचा आदेश दिनांक २१ फेब्रुवारी २००७ चे ००.०० वाजलेपासून ते दिनांक २३ मार्च २००७ चे २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
सदरचा आदेश आज १८ फेब्रुवारी २००७ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला. 

अशोक काकडे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 


. 


सातारा. 


सातारा, १८ फेब्रुवारी २००७ 


आदेश 


वाचले.-- (१) पोलीस अधीक्षक , सोलापूर ग्रामीण, सोलापूर यांचे पत्र प्रमांक जिविशा/ कावसु/ २००६/ ५६५३, दिनांक ४ डिसेंबर २००६. 

( २ ) महाराष्ट्र शासन गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना क्रमांक ०५८ ९ / सीआर /१०६१/ टीआरए -२, दिनांक १९ मे १९९०. 


( ३ ) मोटार वाहन अधिनियम, १९ ८८ चे कलम ११५. 


क्रमांक डीसीबी/ २/ आरआर/ ३०१८/२००६.-- ज्याअर्थी, कुर्दूवाडी शहरास बाह्यवळण रस्त्याचे काम खाजगीकरणांतर्गत पूर्ण झाले आहे व 
कुडूवाडी शहरातून जाणाऱ्या राज्यमार्गक्रमांक ७७ या मार्गास पर्यायी मार्ग बांधणेत आला आहे व ज्याअर्थी, उपोद्घोषात नमूद केलेल्या अ. क्र . १ च्या 
पत्रान्वये पोलीस अधीक्षक, सोलापूर ग्रामीण यांनी टेंभूर्णीकडून मराठवाड्याकडे जाणाऱ्या वाहनांपैकी ट्रक, टेंपो, बस व तत्सम वाहनांना कुडूवाडी 
शहरात प्रवेश नाकारण्यासाठी राज्यमार्ग क्रमांक ७७ वर बार्शी बाजूस रेल्वे लाईन शेजारी रुंदी व उंची रोधक पोल उभे करणेस हरकत नसलेचे 
कळविले आहे. 


ज्याअर्थी, कुडूवाडी शहरातून जाणाऱ्या रस्त्यावर वाहतूक वर्दळ कमी व्हावी , अपघात टाळले जावेत , जड वाहनांमुळे शहरातील प्रदूषण कमी 
व्हावे, वाहनांना शहरातून जाताना वेळ कमी लागावा , इंधनाची बचत व्हावी इत्यादी कारणांचा आढावा घेऊन, राज्य मार्ग क्रमांक ७७ वरून टेंभूर्णीहून 
मराठवाड्याकडे, बार्शीकडे, करमाळ्याकडे जाणाऱ्या व येणाऱ्या वाहनांना कुडूवाडी शहरातून प्रवेश करणे आवश्यक नसलेबाबत माझे मत झाले आहे. 


त्याअर्थी, मी , डॉ. के . एच. गोविंदराज, जिल्हादंडाधिकारी, सोलापूर , महाराष्ट्र शासन , गृह विभाग, मंत्रालय , मुंबई यांचे अधिसूचना क्रमांक 
०५८ ९ /सीआर-१०६१/टिआरए-२, दिनांक 

१ ९ १ ९९ ० अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून राज्यमार्ग क्रमांक ७७ वरून कुर्दूवाडी 
शहरातून जाणाऱ्या व येणाऱ्या ट्रक , टेंपो, बस व ट्रेलर या तत्सम जड वाहनांना मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ चे कलम ११५ अन्वये या 


मे 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२ , २०२० / माघ १७ - २३, 


शके १ ९४१ 


अधिसूचनेद्वारे बंदी आदेश जारी करीत आहे. सदरचे आदेश हे नियम १९ ८८ चे कलम ६० अन्वये नोंदणीकृत केंद्र शासनाच्या व महाराष्ट्र शासनाच्या 
वाहनांना लागू होणार नाहीत 

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तात्काळ करावी. 


डॉ . के. एच. गोविंदराज , 
जिल्हादंडाधिकारी, 

सोलापूर . 


सोलापूर , ५ डिसेंबर २००६. 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक २०१५/ वसुली/विवअ पुणे /मसकाक १५६.--ज्याअर्थी, चेअरमन, श्री सिद्धेश्वर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
मु . पो . पेरणे फाटा, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे यांनी मिळविलेला लवाद दावा , वसुली दाखला क्रमांक १०१/३७/२०१४ , दिनांक ३० जून 
२०१४ यात नमूद केलेले थकबाकी रक्कम रुपये ६०,८७५ ( साठ हजार आठशे पंच्याहत्तर रुपये फक्त) थकबाकीदार सभासद प्रतिवादी श्री . 
प्रकाश दीपक चव्हाण यांच्या कर्जासाठी श्री. मच्छिद्र दिनकरराव भोंडवे यांची खाली नमूद केलेली मालमत्ता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार जप्त करून वसुली होऊन मिळण्याबाबत अर्ज केला आहे. 

त्याअर्थी, मी , प्रवीण प्रल्हाद थिटे , विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, श्री सिद्धेश्वर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
मु . पो. पेरणे फाटा, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १ ९ ६१ च्या नियम १०७ ( १०) अन्वये आदेश देतो की , 
खालील 

नमूद केलेली मालमत्ता या आदेशान्वये आज दिनांक ७ मार्च २०१५ रोजी जप्त करण्यात आली असून या आदेशानुसार त्या मालमत्तेचे 
अथवा त्यातील हितसंबंधाचे कोणतेही खाजगी हस्तांतरण किंवा मालकी हक्कातील बदल अथवा त्या मालमत्तेवर निर्माण केलेला कोणताही 
बोजा निर्णित अर्जदार धनकोविरुद्ध रद्द व निरर्थक होईल. 


मालमत्तेचे वर्णन 


निवाड्याचा 


निवाडा ज्या 


गावाचे नाव 


गट क्रमांक 


क्षेत्रफळ 
हेक्टर / आर 


आकार 
रुपये पैसे 


प्रमाणपत्राचा 


क्रमांक व 
दिनांक 


पक्षकारांच्याविरुद्ध 
दिला आहे 
त्यांची नावे 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


ग्रामपंचायत , 


१०१/३७/२०१४ 
३०/०६/२०१४ 


मिळकत 
नं . १३१/३७६ 


( १ ) श्री . प्रकाश 
दीपक चव्हाण 
( २ ) श्री . मच्छिद्र 
दिनकरराव भोंडवे 
( ३) श्री . ज्ञानेश्वर 


वडू खुर्द, 
तालुका हवेली, 


पूर्व- पश्चिम १४ फूट 
दक्षिण - उत्तर ७२ फूट मध्ये 
कौलारू , दगड , माती बांधकाम 
मधील श्री . मच्छिद्र दिनकरराव 
भोंडवे यांचा अविभक्त हिस्सा 
ही मिळकत. 


जिल्हा पुणे. 


गुलाबराव वाळके . 


येणे रक्कम , त्यावरील व्याज व कायदेशीर खर्च आदेशाचे तारखेपासून पंधरा दिवसांचे आत भरणा न केल्यास वर नमूद केलेली मालमत्ता 
विक्रीस काढण्यात येईल . 

प्रवीण प्रल्हाद थिटे , 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी, 
द्वारा श्री सिद्धेश्वर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 

मु . पो. पेरणे फाटा, तालुका हवेली, जिल्हा पुणे. 
पुणे, ७ मार्च २०१५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२ , २०२० / माघ १७ - २३, शके १ ९ ४१ 


४५ 


विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा सहायक पोलीस आयुक्त, यांजकडून 

जाहीर नोटीस 


क्रमांक सपोआ/ म.स./ येरवडा वि./५४५६/ २०१९.– तमाम लोकांस कळविणेत येते की , खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले स्त्री/ पुरुष हे अकस्मातरीत्या 
मयत झालेले असून त्यांचे नावांपुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक 
यांचेकडून अहवाल पाठविलेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाखेरीज इतर अन्य कारणाने मृत्यू झाला आहे, अशी 
कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची नोटीस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांचे आत इकडे लेखी कळवावे. जर मुदतीमध्ये 
कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही तर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक , चंदननगर पोलीस स्टेशन , पुणे शहर यांच्या अहवालाप्रमाणे इकडून अंतिम गोषवारा 
देण्याची शिफारस केली जाईल याची नोंद घ्यावी. 


चंदननगर पोलीस स्टेशन 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


पो . स्टे . 


स.पो.आ. 


मयताचे नाव/ वय वर्षे 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यूचे कारण 


अ . म . 
रजि . नं . 


जावक क्र . 


आवक क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


१ 


९ ४०८ / २०१ ९ 


२८ / २०१ ९ 


७४३ ९/ २०१ ९ 


अंबिका रवि कुरले, 


२७/ २/ २०१९ 


वय ३० वर्षे. 


२ 


९ ५८२/ २०१९ 


३५ / २०१ ९ 


७५११/ २०१ ९ 


अनिता अशोक राऊत, 


१०/ ३/ २०१ ९ 


वय ४८ वर्षे 


३ 


९ ३ ९ २ / २०१ ९ 


५४/ २०१ ९ 


७४३८ / २०१ ९ 


आकांक्षा अक्षय गायकवाड , 


२/ ५ / २०१ ९ 


Opinion reserved viscera 
preserved . 
Opinion reserved viscera 
preserved . 
Pulmonary edema with local 
pulmonary hamorrhages. 
Opinion reserved viscera 
preserved . 
Bilateral pulmonary consolidation 


४ 


९ ५३६ / २०१ ९ 


८२/ २०१ ९ 


७४४३/ २०१ ९ 


१३/ ७/ २०१ ९ 


वय २१ दिवस. 
सुभाष गोपाळ काळे, 
वय ६० वर्षे. 
रामभाऊ बापुराव शिंदे, 
वय ६५ वर्षे. 


९ ५८३/ २०१ ९ 


१४७/२०१८ 


७५१० / २०१ ९ 


१३/ ७ / २०१ ९ 


रामचंद्र देसाई, 
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा 

सहायक पोलीस आयुक्त, 
येरवडा विभाग , पुणे शहर . 


पुणे ( येरवडा), १७ नोव्हेंबर २०१९. 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक सपोआ/ म.स./ येरवडा वि./५५२२ / २०१ ९.– तमाम लोकांस कळविणेत येते की , खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले स्त्री / पुरुष हे अकस्मातरीत्या 
मयत झालेले असून त्यांचे नावांपुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक 
यांचेकडून अहवाल पाठविलेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाखेरीज इतर अन्य कारणाने मृत्यू झाला आहे, अशी 
कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची नोटीस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांचे आत इकडे लेखी कळवावे . जर मुदतीमध्ये 
कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही तर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक , येरवडा पोलीस स्टेशन, पुणे शहर यांच्या अहवालाप्रमाणे इकडून अंतिम गोषवारा देण्याची 
शिफारस केली जाईल याची नोंद घ्यावी. 


येरवडा पोलीस स्टेशन 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


पो . स्टे . 


स.पो.आ. 


मयताचे नाव/ वय वर्षे 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यूचे कारण 


अ . म . 
रजि . नं . 


जावक क्र . 


आवक क्र . 


१ 


२ 


mr 


४ 


५ 


६ 


७ 


१३०७४ / २०१ ९ 


३०७/२०१४ 


७६८६/ २०१९ 


१५ / ९ / २०१४ 


Asphyxia due to hanging 


ललिता अजय सोनवणे, 
वय ७ ९ वर्षे. 


२ 


१३१६७/ २०१९ 


१४३/२०१७ 


७६७७/ २०१ ९ 


माधव सखाराम भालकर, 


२०/७/२०१७ 


Aspiration pneumonia 


वय ७२ वर्षे. 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२, २०२० / माघ १७ - २३ , शके १९ ४१ 


परिशिष्ट - चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


३ 


१३०१५/ २०१ ९ 


१ ९ / २०१८ 


७६८४/ २०१ ९ 


११/१/२०१८ 


Death due to drowning 


दशमी सुनिल लोखंडे, 
वय २ वर्षे ०६ महिने . 


४ 


१३२४ ९ / २०१ ९ 


१६७/२०१८ 


७६८३/ २०१९ 


१३/६/२०१८ 


Alcoholic hepatitis 


संतोष कालीदास अहिरे, 
वय ३१ वर्षे. 


५ 


१३१६८/ २०१९ 


२०१/२०१८ 


७६७४/ २०१९ 


निना रजनिश शिंदे, 


२/८/२०१८ 


Opinion reserved viscera 
preserved . 


वय ४७ वर्षे. 


१३०१२/ २०१९ 


१ ९ ३ / २०१८ 


७६७६/ २०१९ 


२०/७/२०१८ 


प्रबीर कुमार गुहानीयोगी, 
वय ६३ वर्षे. 


Opinion reserved viscera 
preserved . 


७ 


१३०१४ / २०१ ९ 


२०२/२०१८ 


७६८० / २०१ ९ 


३/८/२०१८ 


Multiple injuries 


उज्वलमोहन इंदरमोहन , 
वय ४८ वर्षे. 


८ 


१३२५२/ २०१ ९ 


२६५/२०१८ 


७६८१/ २०१९ 


२०/ ९ / २०१८ 


Pneumonia 


राम नारायण गलांडे, 
वय ४५ वर्षे. 


९ 


१३१६५ / २०१ ९ 


२७३/२०१८ 


७६७८/ २०१९ 


संदीप लक्ष्मण गौडे, 


२५ / ९ / २०१८ 


Opinion reserved viscera 
preserved . 


वय २७ वर्षे. 


१० 


१३२५१/ २०१९ 


३२८/२०१८ 


७६८२/ २०१ ९ 


सारिका मुकेश शेंडगे, 


२ ९ / ११/ २०१८ 


Fatty liver 


वय ३३ वर्षे. 


११ 


१२८ ९९/ २०१ ९ 


७ ९/ २०१ ९ 


७६०६/ २०१ ९ 


२/ ५ / २०१ ९ 


Interanial bleed 


रजिया फकिरमहम्मद शेख , 
वय ५६ वर्षे. 


१२ 


१३१८०/ २०१ ९ 


१५४/ २०१ ९ 


७६८५/ २०१ ९ 


सचिन एकनाथ कोल्हे, 


९ / ८ / २०१ ९ 


Consolidation of lungs 


वय ३५ वर्षे. 


१३ 


१३१७१/ २०१ ९ 


१६८ / २०१ ९ 


७६७५ / २०१ ९ 


२२/ ८ / २०१ ९ 


Consolidation of both lungs . 


मोहन त्रिंबक करपे, 
वय ४५ वर्षे. 


रामचंद्र देसाई, 
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा 

सहायक पोलीस आयुक्त , 
येरवडा विभाग, पुणे शहर. 


पुणे ( येरवडा ), १ ९ नोव्हेंबर २०१९ . 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक सपोआ/ म.स./ येरवडा वि ./५५६२ /२०१ ९.– तमाम लोकांस कळविणेत येते की , खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले स्त्री / पुरुष हे अकस्मातरीत्या 
मयत झालेले असून त्यांचे नावांपुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक 
यांचेकडून अहवाल पाठविलेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाखेरीज इतर अन्य कारणाने मृत्यू झाला आहे, अशी 
कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची नोटीस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांचे आत इकडे लेखी कळवावे. जर मुदतीमध्ये 
कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही तर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, येरवडा पोलीस स्टेशन, पुणे शहर यांच्या अहवालाप्रमाणे इकडून अंतिम गोषवारा देण्याची 
शिफारस केली जाईल याची नोंद घ्यावी. 


येरवडा पोलीस स्टेशन 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


पो . स्टे . 


स.पो.आ. 


मयताचे नाव/ वय वर्षे 


अ . म . 
रजि . नं . 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यूचे कारण 


जावक क्र . 


आवक क्र . 


३ 


४ 


६ 


७ 


१ 


१२८५१/ २०१९ 


२७ ९ / २०१४ 


७७३८ / २०१९ 


२६/८/२०१४ 


एक अनोळखी पुरुष , 
वय अंदाजे ४५ वर्षे. 


Exact cause of death cannot be 
given due to decomposition . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२ , २०२० / माघ १७ - २३, शके १९ ४१ 


४७ 


परिशिष्ट - चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


२ 


१३१८३/ २०१९ 


१२ ९ / २०१७ 


७७३९ / २०१ ९ 


३/७/२०१७ 


रॉबर्ट जगन्नाथ काळे , 
वय ४० वर्षे. 


Opinion reserved viscera 
preserved . 


३ 


१३१८४/ २०१ ९ 


१२७/२०१७ 


७७१३/ २०१ ९ 


२ ९/ ६/ २०१७ 


रवि रामदास सरोदे, 
वय ३६ वर्षे. 


Pneumonitis with atherosclerotic 
heart disease . 


४ 


१३३१७/ २०१९ 


३८ / २०१ ९ 


७७२०/ २०१ ९ 


राजेश किसन वाघेरी , 


१/ ३ / २०१ ९ 


Septicemia 


वय २६ वर्षे. 


१३३१६/ २०१ ९ 


६२/ २०१९ 


७७१ ९/ २०१ ९ 


१०/ ४/ २०१ ९ 


पोपट शिवराम निकाळजे, 
वय ५८ वर्षे. 


Complications following liver 
parenchymal disease . 


६ 


१३३१ ९ / २०१ ९ 


४५/ २०१ ९ 


७७१८ / २०१ ९ 


१८/३/ २०१ ९ 


Septicemia 


गणेश संभाजी फरांदे, 
वय ४० वर्षे. 


७ 


१३०६३/ २०१ ९ 


४२/२०१८ 


७७१७/ २०१ ९ 


मारुती शंकर शिरसाट , 


३/२/२०१८ 


Coronary artery disease 


वय ७० वर्षे. 


८ 


१३३१२/ २०१९ 


३ ९/ २०१८ 


७७१६ / २०१ ९ 


जबीन अमिर सय्यद, 


२ ९ / १ / २०१८ 


Cerebral pulmonary edema 


वय २७ वर्षे. 


९ 


१३२६५ / २०१ ९ 


३४ ९ / २०१८ 


७७१५ / २०१ ९ 


२०/११/२०१८ 


Bilateral pulmonary consolidation 


अननोज तारा ढंगाळी , 
वय ६६ वर्षे. 


१० 


१३३८४/ २०१ ९ 


१३/२०१८ 


७७१४/ २०१ ९ 


अशोक दादोबा कुरणे , 


६/१/२०१८ 


Coronary artery disease 


वय ६२ वर्षे. 


११ 


१३३१८ / २०१९ 


७८ / २०१ ९ 


७७२१/ २०१ ९ 


लक्ष्मी जगदीश कसबा, 


१ / ५ / २०१ ९ 


Liver cirrhosis with its 
complications . 


वय ४० वर्षे. 


१२ 


१३३१५ / २०१ ९ 


१६०/ २०१९ 


७७२२/ २०१९ 


१७/ ८ / २०१ ९ 


Septicemia 


लक्ष्मी भिमराव ननावरे, 
वय ६० वर्षे. 


१३ 


१२८६५ / २०१ ९ 


१८७/ २०१९ 


७७२३ / २०१ ९ 


१७/ ९ / २०१ ९ 


महादेव विठ्ठल कसबे, 
वय ४३ वर्षे 


Complication following head 
injury. 


१४ 


१२८६५ / २०१ ९ 


५५/ २०१ ९ 


७७२४/ २०१ ९ 


२ ९ / ३/ २०१ ९ 


Death due to hanging 


दत्तात्रय हरिभाऊ शिरसाट , 
वय ८० वर्षे. 


१५ 


१३२६८ / २०१ ९ 


१३८/२०१८ 


७७२५ / २०१९ 


११/५/२०१८ 


एक अनोळखी पुरुष , 
वय ५० वर्षे. 


Septicemia 


१६ 


१३२६७/ २०१ ९ 


१५५/२०१८ 


७७२५ / २०१ ९ 


११/५/२०१८ 


एक अनोळखी महिला, 
वय ४४ वर्षे. 


Death due to complication 
following chronic liver disease . 


१७ 


१३३७४/ २०१ ९ 


२७७/२०१८ 


७७२७/ २०१९ 


प्रशांत इद्रामनी नायक , 


८ / ९/ २०१८ 


Bronchopneumonia with 
atherosclerotic heart disease . 


वय ५५ वर्षे. 


१८ 


१३३७५ / २०१ ९ 


२१०/२०१८ 


७७२८ / २०१९ 


मिना गौतम चव्हाण , 


१०/८/२०१८ 


Pulmonary edema with 
pulmonary haemorrhage. 


वय १५ दिवस. 


१ ९ 


१३३१४/ २०१ ९ 


८१/२०१६ 


७७२ ९/ २०१ ९ 


चंद्रकांत राजु कांबळे , 


११/४/२०१८ 


Cerebral pulmonary edema 


वय २८ वर्षे. 


२० 


१३३१३/ २०१ ९ 


१५०/२०१८ 


७७३०/ २०१ ९ 


१९ / ५/२०१८ 


Pulmonary tuberculosis 


छाया हरिश्चंद्र भोसले , 
वय ४५ वर्षे. 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२, २०२० / माघ १७ - २३ , शके १९ ४१ 


परिशिष्ट - चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


२१ 


१३२९ ३/ २०१ ९ 


२४४/२०१८ 


७७३१ / २०१ ९ 


रिजवाना खुर्शीद 


६ / ९ / २०१८ 


Bilateral pulmonary consolidation 


वय ६० वर्षे. 


२२ 


१३२९ २/ २०१ ९ 


२५१/२०१८ 


७७३२/ २०१ ९ 


एक अनोळखी पुरुष, 


११/९/ २०१८ 


Consolidation of lung 


वय ६८ वर्षे. 


२३ 


३ 


१३२ ९ १/ २०१ ९ 


३५१/२०१८ 


७७३३/ २०१९ 


२४/१२/२०१८ 


Cerebral pulmonary edema 


व्होयेनिका जोकिय डेनिस, 
वय ४८ वर्षे. 


२४ 


१३३७६/ २०१ ९ 


१७ ९ / २०१८ 


७७३४/ २०१ ९ 


६/७/२०१८ 


Septicemia 


कमल रावे, 
वय ४६ वर्षे. 


२५ 


१३२६६/ २०१ ९ 


१३५/२०१८ 


७७३६ / २०१ ९ 


राजेंद्र नामदेव कामथे, 


९ / ५ / २०१८ 


Septicemia 


वय ५२ वर्षे. 


२६ 


१३२२३/ २०१ ९ 


९ ३ / २०१ ९ 


७७३५ / २०१ ९ 


१६/५/२०१८ 


आरती विक्रम खनजोडे, 
वय ३० वर्षे. 


Opinion reserved viscera 
preserved . 


२७ 


१३१८२/ २०१९ 


९ ० / २०१ ९ 


७७४०/ २०१ ९ 


१०/५/२०१८ 


Multiple injuries 


सुग्रीव गंगाराम घोडेस्वार , 
वय ५० वर्षे. 


२८ 


१३१८१/ २०१९ 


१२२/ २०१ ९ 


७७३७/ २०१ ९ 


२१/६/२०१८ 


रुक्मीनी ऊर्फ संगीता राजेंद्र 
अडागळे, वय ५० वर्षे. 


Opinion reserved viscera 
preserved . 


रामचंद्र देसाई, 
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा 

सहायक पोलीस आयुक्त, 
येरवडा विभाग, पुणे शहर . 


पुणे ( येरवडा) , २० नोव्हेंबर २०१ ९. 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक सपोआ / म.स./ येरवडा वि./५६०५/ २०१ ९.– तमाम लोकांस कळविणेत येते की , खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले स्त्री/ पुरुष हे अकस्मातरीत्या 
मयत झालेले असून त्यांचे नावांपुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक 
यांचेकडून अहवाल पाठविलेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाखेरीज इतर अन्य कारणाने मृत्यू झाला आहे, अशी 
कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची नोटीस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांचे आत इकडे लेखी कळवावे. जर मुदतीमध्ये 
कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही तर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक , येरवडा पोलीस स्टेशन, पुणे शहर यांच्या अहवालाप्रमाणे इकडून अंतिम गोषवारा देण्याची 
शिफारस केली जाईल याची नोंद घ्यावी. 


येरवडा पोलीस स्टेशन 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


पो . स्टे . 


अ . म . 


स.पो.आ. 


मयताचे नाव 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यूचे कारण 


जावक क्र . 


रजि . नं . 


आवक क्र . 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१३३८८ / २०१ ९ 


२ ९९ / २०१६ 


७७ ९ ७/ २०१ ९ 


कमल सुभाष सातपुते , 


२०/१२/२०१६ 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२, २०२० / माघ १७ - २३ , शके १ ९ ४१ 


४ ९ 


परिशिष्ट - चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


ur 


७ 


१३३८८ / २०१ ९ 


३०७/२०१६ 


७७ ९ ५ / २०१ ९ 


अजय नारायण मोरे 


२ ९ /१२/ २०१६ 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination . 


३ 


१३३८८ / २०१९ 


१७/२०१७ 


७७ ९ ४ / २०१९ 


कैलास सिताराम अडागळे 


११/१/२०१७ 


Bilateral pulmonary consolidation 
in a diagnosed , case of HIV . 


४ 


१३३८८ / २०१९ 


२३/२०१७ 


७७ ९ ३/ २०१ ९ 


निर्मला पवार 


२३/१/२०१७ 


Death due to pulmonary 
consolidation . 


१३३८८ / २०१ ९ 


२४/२०१७ 


७७ ९ २/ २०१ ९ 


सम्राट मोहन टिंगरे 


२३/१/२०१७ 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination . 


१३३८८ / २०१ ९ 


२६/२०१७ 


७७ ९ १/ २०१ ९ 


सतिश रामकृष्ण नायर 


२/२/२०१७ 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination. 


७ 


१३३८८ / २०१ ९ 


३०/२०१७ 


७७ ९ ०/ २०१ ९ 


विनोद वसंत गायकवाड 


९/ २/ २०१७ 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination. 


८ 


१३३८८ / २०१ ९ 


३८/२०१७ 


७७८ ९ / २०१ ९ 


गौरव श्रीधर वैराळ 


२२/२/२०१७ 


Intraramial haemorrhage . 


१३३८८ / २०१ ९ 


४२/२०१७ 


७७८८/ २०१ ९ 


संतोष मुकुंद सावंत 


२८/२/२०१७ 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination . 


१० 


१३३८८ / २०१ ९ 


५१/२०१७ 


७७८७/ २०१ ९ 


दत्ता अशोक देवकाते 


९/ ३/ २०१७ 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination. 


११ 


१३३८८ / २०१ ९ 


५३/२०१७ 


७७८६/ २०१ ९ 


मदन किसन घोरपडे 


१ ९ / ३/ २०१७ 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination . 


१२ 


१३३८८ / २०१ ९ 


२००/२०१५ 


७७७६/ २०१ ९ 


मिलींद सुरेंद्र चौरे 


७/ ९ / २०१५ 


Evidence of head injury viscera 
preserved for chemical analysis . 


१३ 


१३३८८ / २०१ ९ 


२१४/२०१५ 


७७७७/ २०१९ 


राजन परमेश्वर नायर 


२१ / ९ / २०१५ 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination and chemical 
analysis. 


१४ 


१३३८८ / २०१ ९ 


२१७/२०१५ 


७७७८ / २०१ ९ 


मानसी सयाजी ओव्हाळ 


२६ /९/ २०१५ 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination and chemical 
analysis . 


१५ 


१३३८८ / २०१ ९ 


२२६/२०१५ 


७७७९/ २०१ ९ 


कु . वेद सुयोग टेमकर 


५/१०/२०१५ 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination . 


१६ 


१३३८८ / २०१ ९ 


२४२/२०१५ 


७७८०/ २०१ ९ 


सुनिल चिकैय्या दौड्या 


२७/१०/२०१५ 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination . 


१७ 


१३३८८ / २०१ ९ 


२४३/२०१५ 


७७८१/ २०१ ९ 


एकनाथ मारुती मतकर 


१/११/२०१५ 


Death due to multiple injuries 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२, २०२० / माघ १७ - २३ , शके १९ ४१ 


परिशिष्ट - चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१८ 


१३३८८ / २०१ ९ 


२५४/२०१५ 


७७७२/ २०१ ९ 


सुनिल लक्ष्मण काळे 


११/११/२०१५ 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination . 


१ ९ 


१३३८८ / २०१ ९ 


२५ ९ / २०१५ 


७७८३/ २०१ ९ 


खंडु ग्यानबा लिम्हन 


१४/११/२०१५ 


Multiple injury 


२० 


१३३८८ / २०१ ९ 


२७०/२०१५ 


७७८४/ २०१ ९ 


रोहीत रवी शिंदे 


१/१२/२०१५ 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination. 


२१ 


१३३८८ / २०१ ९ 


२७२/२०१५ 


७७८५/ २०१ ९ 


सुनिल नामदेव पगारे 


३/१२/२०१५ 


Asphyxia due to hanging 


२२ 


१३३८८/ २०१ ९ 


६२/२०१३ 


७८१३/ २०१ ९ 


कुशाबा बाजीराव ओव्हाळ 


२०/२/२०१३ 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination . 


२३ 


१३३८८/ २०१ ९ 


२५०/२०१३ 


७८१४/ २०१९ 


ब्रिगेशकुमार बुधराम हरजन 


१/८/२०१३ 


Asphyxia due to hanging 
viscera preserved for chemical 
analysis . 


२४ 


१३३८८ / २०१ ९ 


३५३/२०१३ 


७८१५ / २०१ ९ 


प्रल्हाद वामन वीर 


६/१०/२०१३ 


Haemorrhage and shock due to 
cut throat injury over vec , 
viscera preserved for chemical 
analysis . 


२५ 


१३३८८ / २०१ ९ 


४२/२०१४ 


७८१६ / २०१९ 


Asphyxia due to hanging 


२६ 


१३३८८/ २०१ ९ 


सुरेंद्रसिंग डुंगरसिंग निथारवाल १/२/२०१४ 
सुरज ऊर्फ उस्मान आयुब १ ९ / ८ / २०१४ 
शेख. 


२६७/२०१४ 


७८१७/ २०१ ९ 


Asphyxia due to hanging 


२७ 


१३३८८ / २०१ ९ 


३५/२०१५ 


७८१८ / २०१ ९ 


सुषमा प्रविण जगताप 


१६/२/२०१५ 


Evidence of inheatuhre mark 
around need viscera preserved 
for chemical analysis . 


२८ 


१३३८८ / २०१ ९ 


५६/२०१५ 


७८१ ९ / २०१ ९ 


इम्तियाज शमीन शेख 


१७/३/२०१५ 


Evidence of inheatuhre mark 
around need viscera preserved 
for chemical analysis . 


२ ९ 


१३३८८ / २०१ ९ 


६१/२०१५ 


७८२०/ २०१ ९ 


दशरथ शंकर धनवडे 


२६/३/२०१५ 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination . 


३० 


१३३८८ / २०१ ९ 


१४ ९ / २०१५ 


७८२१ / २०१ ९ 


ईस्माईल इब्राहिम खान 


१०/७/२०१५ 


Viscera preserved for 
histopathological examination 
and chemical analysis . 


३१ 


१३३८८ / २०१ ९ 


१८७/२०१५ 


७८२२/ २०१ ९ 


तुकाराम बाबा डोंगरे 


२६/८/२०१५ 


Viscera preserved for 
histopathological examination 
and chemical analysis . 


रामचंद्र देसाई , 
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा 

सहायक पोलीस आयुक्त , 
येरवडा विभाग, पुणे शहर . 


पुणे ( येरवडा), २३ नोव्हेंबर २०१९. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२ , २०२० / माघ १७ - २३, शके १ ९ ४१ 


५१ 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक सपोआ/ म.स./ येरवडा वि ./ ५६०६/२०१ ९.– तमाम लोकांस कळविणेत येते की, खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले स्त्री/ पुरुष हे अकस्मातरीत्या 
मयत झालेले असून त्यांचे नावांपुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक 
यांचेकडून अहवाल पाठविलेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाखेरीज इतर अन्य कारणाने मृत्यू झाला आहे, अशी 
कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची नोटीस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांचे आत इकडे लेखी कळवावे. जर मुदतीमध्ये 
कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही तर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक , येरवडा पोलीस स्टेशन, पुणे शहर यांच्या अहवालाप्रमाणे इकडून अंतिम गोषवारा देण्याची 
शिफारस केली जाईल याची नोंद घ्यावी. 


येरवडा पोलीस स्टेशन 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


पो . स्टे . 


अ . म . 


स.पो.आ. 


मयताचे नाव/ वय वर्षे 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यूचे कारण 


जावक क्र . 


रजि . नं . 


आवक क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


१३३८८ / २०१ ९ 


१०५/२०१६ 


७८३४/ २०१९ 


रोहनसिंह सिप्पासिंग नेत्री 


१३/५/२०१६ 


Bilateral pulmonary consolidation 


२ 


१३३८८ / २०१ ९ 


११५/२०१६ 


७८७२/ २०१ ९ 


विनोद धोंडिबा मोरे 


२१/५/२०१६ 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination. 


३ 


१३३८८ / २०१ ९ 


११८/२०१६ 


७८३५ / २०१ ९ 


पुष्पा रोहन गायकवाड 


२४/५/२०१६ 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination. 


४ 


१३३८८ / २०१ ९ 


१३०/२०१६ 


७८३६/ २०१९ 


मेहबुक हरमेश शेख 


११/६/२०१६ 


Bilateral pulmonary consolidation 


५ 


१३३८८ / २०१ ९ 


१३५/२०१६ 


७८३७/ २०१ ९ 


नंदकुमार दशरथ ठांगळे, 


१८/६/२०१६ 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination . 


६ 


१३३८८ / २०१ ९ 


१३६/२०१६ 


७८३८ / २०१ ९ 


अर्जुन दगडु कांबळे 


२०/६/२०१६ 


Asphyxia due to hanging 


७ 


१३३८८ / २०१ ९ 


१३८/२०१६ 


७८३९ / २०१ ९ 


मनोज भगवान कांबळे 


२ ९/ ६ / २०१६ 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination . 


८ 


१३३८८ / २०१ ९ 


१४३/२०१६ 


७८४० / २०१ ९ 


गौरी काजी बिरुट 


४/७/२०१६ 


Asphyxia due to hanging 


९ 


१३३८८ / २०१ ९ 


१४५/२०१६ 


७८४१/ २०१ ९ 


सचिन बबन शेलार 


५/७/२०१६ 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination . 


१० 


१३३८८ / २०१ ९ 


१४७/२०१६ 


७८४२/ २०१९ 


आशा अरुण जगताप 


६/७/२०१६ 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination . 


११ 


१३३८८ / २०१ ९ 


१४ ९/ २०१६ 


७८४३/ २०१९ 


बेबु ढब्बु 


३/७/२०१६ 


Death due to pulmonary 
consolidation . 


१२ 


१३३८८ / २०१९ 


१५०/२०१६ 


७८४४/ २०१ ९ 


उदय बबन भोसले 


८/७/२०१६ 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination. 


१३ 


३ 


१३३८८ / २०१ ९ 


१५१/२०१६ 


७८४५/ २०१ ९ 


भिकाबाई शंकर कांबळे 


९/ ७ / २०१६ 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination. 


१४ 


१३३८८/ २०१ ९ 


१५ ९/ २०१६ 


७८४६/ २०१ ९ 


गणपत श्रीपत शेंडकर 


१५/७/२०१६ 


Asphyxia due to hanging 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२, २०२० / माघ १७ - २३, शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट - चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


७ 


१५ 


१३३८८ / २०१ ९ 


१६२/२०१६ 


७८७३/ २०१ ९ 


दादु नाना बनसोडे 


१७/७/२०१६ 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination. 


१६ 


१३३८८/ २०१ ९ 


१८२/२०१६ 


७८४७/ २०१ ९ 


७/८/२०१६ 


अनोळखी महिला 
वय अंदाजे ३५ वर्षे. 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination. 


१७ 


१३३८८ / २०१ ९ 


१८६/२०१६ 


७८४८ / २०१ ९ 


झंगार सुभाष कदम 


१४/८/२०१६ 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination. 


१८ 


१३३८८ / २०१ ९ 


१ ९ ३/ २०१६ 


७८४९/ २०१९ 


१ ९ / ८ / २०१६ 


बेबी ऑफ कलम सागर 
पाटील. 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination. 


१ ९ 


१३३८८ / २०१ ९ 


२०२/२०१६ 


७८५० / २०१९ 


राजु सोनबा देठे 


२५/८/२०१६ 


२० 


१३३८८ / २०१ ९ 


२०६/२०१६ 


७८५१/ २०१ ९ 


विक्रमसिंग जोगिंदरसिंग 


१ ९ / ८ / २०१६ 


Evidence of head injury vicera 
preserved for chemical analysis . 
Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination . 


अबरुट . 


२१ 


१३३८८ / २०१ ९ 


२०८/२०१६ 


७८५२/ २०१९ 


यशोधा लक्ष्मण बिज्जु 


३१/८/२०१६ 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination. 


२२ 


१३३८८ / २०१ ९ 


२२८/२०१६ 


७८५३/ २०१९ 


अकबर इस्माईल मर्चट 


१/१०/२०१६ 


A.M.T. ( KK/ O : H.T ) 


२३ 


१३३८८/ २०१ ९ 


२१/२०१६ 


७८५४/ २०१ ९ 


पुष्पा चंद्रकांत लिंगडे 


२१/१/२०१६ 


Septicemia 


२४ 


१३३८८/ २०१ ९ 


३६/२०१६ 


७८५५/ २०१ ९ 


प्रमोद साधु जाधव 


९/ २/ २०१६ 


Death due to asphyxia due to 
hanging . 


२५ 


१३३८८ / २०१ ९ 


५६/२०१६ 


७८५६/ २०१ ९ 


सिद्ध कैलास नाईकनवरे 


८/३/२०१६ 


Bilateral pulmonary consolidation 


२६ 


१३३८८ / २०१ ९ 


५८/२०१६ 


७८५७/ २०१ ९ 


नारायण लक्ष्मण आचारी 


१३/३/२०१६ 


Bronchopneumonia 


२७ 


१३३८८/ २०१ ९ 


६३/२०१६ 


७८५८ / २०१ ९ 


रेणुका हनुमंद गोणी 


२१/३/२०१६ 


Asphyxia due to hanging 


२८ 


१३३८८/ २०१ ९ 


८२/२०१६ 


७८५ ९/ २०१९ 


ज्ञानेश्वर धोंडाबा भुजबळ 


११/४/२०१६ 


Septicemia 


२ ९ 


१३३८८/ २०१ ९ 


८३/२०१६ 


७८६०/ २०१ ९ 


रमेश सदाशिव सोनवणे 


१२/४/२०१६ 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination. 


३० 


१३३८८ / २०१ ९ 


८६/२०१६ 


७८६१/ २०१ ९ 


देविदास हनुमंत कोकांन्ती 


१ ९/ ४ / २०१६ 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination . 


३१ 


१३३८८ / २०१ ९ 


९ ४ / २०१६ 


७८६२/ २०१९ 


१ ९ / ४ / २०१६ 


Bilateral pulmonary consolidation 


रमेश गुणु गायकवाड 
रोहिणी गोविंद पवार 


३२ 


१३३८८ / २०१ ९ 


१०२/२०१६ 


७८६३/ २०१ ९ 


७/५/२०१६ 


Bilateral pulmonary consolidation 


रामचंद्र देसाई, 
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा 

सहायक पोलीस आयुक्त , 
येरवडा विभाग, पुणे शहर . 


पुणे ( येरवडा), २३ नोव्हेंबर २०१ ९. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२ , २०२० / माघ १७ - २३, शके १ ९ ४१ 


५३ 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक सपोआ / म.स./ येरवडा वि ./५६०७/२०१ ९.– तमाम लोकांस कळविणेत येते की , खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले स्त्री / पुरुष हे अकस्मातरीत्या 
मयत झालेले असून त्यांचे नावांपुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक 
यांचेकडून अहवाल पाठविलेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाखेरीज इतर अन्य कारणाने मृत्यू झाला आहे, अशी 
कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची नोटीस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांचे आत इकडे लेखी कळवावे. जर मुदतीमध्ये 
कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही तर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक , येरवडा पोलीस स्टेशन , पुणे शहर यांच्या अहवालाप्रमाणे इकडून अंतिम गोषवारा देण्याची 
शिफारस केली जाईल याची नोंद घ्यावी. 


येरवडा पोलीस स्टेशन 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


पो . स्टे . 


स.पो.आ. 


मयताचे नाव/ वय वर्षे 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यूचे कारण 


अ . म . 
रजि . नं . 


जावक क्र . 


आवक क्र . 


w 


१ 


२ 


my 


४ 


७ 


१ 


१३३८८ / २०१ ९ 


२३१/२०१६ 


७८२३/ २०१९ अशोक मारुती शिंदे 


३०/११/२०१६ Opinion reserved viscera 

preserved for histopathological 
examination. 


२ 


१३३८८ / २०१ ९ 


२४१/२०१६ 


७८७१/ २०१ ९ अनिल बंन्सी पंडीत 


१२/१०/२०१६ Opinion reserved viscera 

preserved for histopathological 
examination . 


३ 


१३३८८ / २०१ ९ 


२४५/२०१६ 


७८२४/ २०१९ देविदास विश्वनाथ विश्वकर्मा 


१५/१०/२०१६ Opinion reserved viscera 

preserved for histopathological 
examination. 


१३३८८ / २०१ ९ 


२६८/२०१६ 


७८२५/ २०१९ श्रृती सुनील भोसले 


8 /89208 & Shock due to burn 


५ 


१३३८८ / २०१ ९ 


२७०/२०१६ 


७८२३/२०१९ खलकसिंह जनकसिंह पांचाळ 


१७/११/२०१६ Asphyxia due to hanging viscera 

preserved for chemical analysis . 


६ 


१३३८८ / २०१ ९ 


२७३/२०१६ 


७८२७/ २०१९ रॉयस्टन हॅरी फ्रान्सिस 


२/१२/२०१६ Asphyxia due to hanging 


७ 


१३३८८ / २०१ ९ 


२७४/२०१६ 


७८२८/ २०१९ दिपक दत्तात्रय टपले 


२१/११/२०१६ Opinion reserved viscera 

preserved for histopathological 
examination . 


८ 


१३३८८ / २०१ ९ 


२७ ९/ २०१६ 


७८२ ९/ २०१ ९ सावित्रीदेवी रामप्रसाद निगम 


२४/११/२०१६ Ischaemic heart disease with 

lung abscess . 


or 


१३३८८ / २०१ ९ 


२८८/२०१६ 


७८३०/ २०१९ स्वाती सदाशिव बर्वे 


७/१२/२०१६ Opinionreserved viscera 

preserved for histopatholagical 
examination. 


१० 


१३३८८ / २०१ ९ 


२ ९ ० / २०१६ 


७८३१/२०१९ वेरोनिका कृष्णा सुब्बय्या 


८/१२/२०१६ Opinion reserved viscera 

preserved for histopathological 
examination. 


११ 


१३३८८/ २०१ ९ 


२ ९ १/ २०१६ 


७८३२/ २०१९ सुनील सुदाम कांबळे 


८/१२/२०१६ Opinion reserved viscera 

preserved for histopathological 
examination. 


१२ 


१३३८८ / २०१९ 


३००/२०१६ 


७८३३ / २०१९ तुळशीराम यशवंतराम चित्तापुरे २४/१२/२०१६ Opinion reserved viscera 

preserved for histopathological 
examination. 


३ 


१३३८८/ २०१ ९ 


५४/२०१७ 


७७९ ८/ २०१ ९ हिरालाल मुन्ना सहा 


१ ९/ ३/ २०१७ Septicemia 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२, २०२० / माघ १७ - २३ , शके १९ ४१ 


परिशिष्ट - चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१३३८८/ २०१ ९ 


५५/२०१७ 


७७ ९९/ २०१ ९ कासिम कयामुद्दीन अन्सारी 


१९/ ३/ २०१७ Opinion reserved viscera 

preserved for histopathological 
examination. 


१५ 


१३३८८ / २०१ ९ 


५७/२०१७ 


७८०० / २०१ ९ 


जगन्नाथ बाबुराव सुपेकर 


२१/३/२०१७ Coronary artery disease 


१६ 


१३३८८ / २०१ ९ 


५८/२०१७ 


७८०१/ २०१ ९ सचिन गणपत लकडे 


२१/३/२०१७ Death due to pulmonary 

consolidation . 


१७ 


१३३८८ / २०१ ९ 


९ ०/ २०१७ 


७८०२/ २०१ ९ 


मानसी राजेंद्र कल्याणी 


१०/५/२०१७ Asphyxia due to hanging 


१८ 


१३३८८ / २०१ ९ 


९ ४ / २०१७ 


७८०३ / २०१ ९ 


रामा तुळजाराम जाधव 


१५/५/२०१७ Asphyxia due to hanging 


१ ९ 


१३३८८ / २०१ ९ 


१२ ९ / २०१७ 


७८०४/ २०१९ 


संभाजी ज्ञानोबा भगत 


१०/६/२०१७ Death due to head injury 


२० 


१३३८८ / २०१ ९ 


१३४/२०१७ 


९/ ६/ २०१७ Disstrinated tuberculosis 


७८०५/ २०१ ९ अनोळखी पुरुष, 

वय अंदाजे ३५ 


२१ 


१३३८८/ २०१ ९ 


१४८/२०१७ 


७८०६/ २०१ ९ 


अजय मनोहर बेंद्रे 


७/७/२०१७ Opinion reserved viscera 

preserved for histopathological 
examination. 


२२ 


१३३८८/ २०१ ९ 


१४ ९ / २०१७ 


७८०७/ २०१९ सारिका मोहन लोखंडे 


२६/७/२०१७ Bilateral pulmonary consolidation 


२३ 


१३३८८ / २०१ ९ 


२०२/२०१७ 


७८०८ / २०१९ सुनिल झुबर धाडवे 


१०/ ९/ २०१७ Head due to head injury 


२४ 


१३३८८/ २०१ ९ 


१ ९ ५ / २०१६ 


७८० ९/ २०१९ विलास शिवाजी मोरे 


२०/८/२०१७ Head due to head injury 


२५ 


१३३८८ / २०१ ९ 


२७५/२०१५ 


७८१०/ २०१९ बेबी ऑफ कमला मोहन जाधव 


५/१२/२०१५ Opinion reserved viscera 

preserved for histopathological 
examination. 


२६ 


१३३८८/ २०१ ९ 


२७८/२०१५ 


७८११ / २०१ ९ टिकाराम अजकुजी लेंढे 


७/१२/२०१५ Opinion reserved viscera 

preserved for histopathological 
examination. 


२७ 


१३३८८ / २०१ ९ 


२ ९ ० / २०१५ 


७८१२/ २०१९ चीमा शंकर लोहकरे 


२३/१२/२०१५ Septicemia in a case of bilateral 

pulmonary consolidation with 
pulmonary kochs with evidence 
of old head injury organce 
preserve for histopathological 
examination. 


रामचंद्र देसाई , 
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा 

सहायक पोलीस आयुक्त, 
येरवडा विभाग, पुणे शहर . 


पुणे ( येरवडा), २३ नोव्हेंबर २०१ ९. 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक सपोआ/ म.स./ येरवडा वि./ ५६९ ५/ २०१ ९.- तमाम लोकांस कळविणेत येते की , खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले स्त्री/ पुरुष हे अकस्मातरीत्या 
मयत झालेले असून त्यांचे नावांपुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक 
यांचेकडून अहवाल पाठविलेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाखेरीज इतर अन्य कारणाने मृत्यू झाला आहे, अशी 
कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची नोटीस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांचे आत इकडे लेखी कळवावे. जर मुदतीमध्ये 
कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही तर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, चंदननगर पोलीस स्टेशन, पुणे शहर यांच्या अहवालाप्रमाणे इकडून अंतिम गोषवारा 
देण्याची शिफारस केली जाईल याची नोंद घ्यावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२ , २०२० / माघ १७ - २३, शके १ ९ ४१ 


५५ 


चंदननगर पोलीस स्टेशन 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


पो . स्टे . 


स.पो.आ. 


मयताचे नाव/ वय वर्षे 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यूचे कारण 


अ . म . 
रजि . नं . 


जावक क्र . 


आवक क्र . 


w 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


७ 


१ 


९ ८१०/ २०१ ९ 


१५२/२०१८ 


१३/१२/२०१८ Bilateral pulmonary consolidation 


७७६४/ २०१९ आदिनाथ ताराचंद तवले , 

वय २८ वर्षे. 
७७०५/ २०१९ राहुल सुरेश जाधव , 

वय ३४ वर्षे. 


२ 


९ ७५० / २०१ ९ 


७६ / २०१ ९ 


२३ / ६/ २०१ ९ Atherosclerotic heart disease 


ew 


९ ८११/ २०१ ९ 


८१/ २०१ ९ 


१२/ ७/ २०१९ Asphyxia due to hanging 


७७६५/ २०१९ सुप्रिया शिवाजी अंधळे , 

वय २५ वर्षे. 


४ 


६८२५ / २०१९ 


८६/ २०१ ९ 


२६/ ७/ २०१ ९ Opinion reserved viscera 

preserved . 


७८६८ / २०१ ९ आराध्या अक्षय भाटी , 

वय ०३ महिने . 
७७६६/ २०१९ अनु सानिया साहू, 

वय ५० वर्षे. 


५ 


९ ४११/ २०१ ९ 


९ ० /२०१ ९ 


२८ / ७/ २०१९ Septicemia 


रामचंद्र देसाई, 
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा 

सहायक पोलीस आयुक्त, 
येरवडा विभाग, पुणे शहर . 


पुणे ( येरवडा), २५ नोव्हेंबर २०१ ९. 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक सपोआ/ म.स./ येरवडा वि./ ५७६३/ २०१ ९.– तमाम लोकांस कळविणेत येते की, खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले स्त्री/ पुरुष हे अकस्मातरीत्या 
मयत झालेले असून त्यांचे नावांपुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक 
यांचेकडून अहवाल पाठविलेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाखेरीज इतर अन्य कारणाने मृत्यू झाला आहे, अशी 
कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची नोटीस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांचे आत इकडे लेखी कळवावे. जर मुदतीमध्ये 
कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही तर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक , येरवडा पोलीस स्टेशन, पुणे शहर यांच्या अहवालाप्रमाणे इकडून अंतिम गोषवारा देण्याची 
शिफारस केली जाईल याची नोंद घ्यावी. 


येरवडा पोलीस स्टेशन 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


पो . स्टे . 


स.पो.आ. 


मयताचे नाव/ वय वर्षे 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यूचे कारण 


अ . म . 
रजि . नं . 


जावक क्र . 


आवक क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१३१८४/ २०१ ९ 


१५० / २०१ ९ 


२ / ८ / २०१ ९ Head injury 


७८ ९ ४ / २०१ ९ सलिम कासिम शेख, 

वय ५० वर्षे. 


२ 


१३२२१/ २०१९ 


१०३/ २०१ ९ 


२८ / ५/ २०१९ Opinion reserved viscera 

preserved . 


eu 


१३२२२/ २०१९ 


१८४/ २०१ ९ 


७८ ९ ५/ २०१९ नीता जनार्दन पाटोळे , 

वय ०१ महिना. 
७८ ९ ६ / २०१९ नीता जनार्दन पाटोळे , 

वय ५१ वर्षे. 
७८ ९ ७ / २०१९ इकबाल कादर शेख, 

वय २८ वर्षे. 


१४/१ / २०१९ Opinion reserved viscera 

preserved . 


४ 


१३२२३ / २०१ ९ 


१४ ९/ २०१८ 


88/ 01808C ischaemic heart disease 


१३४१७/ २०१ ९ 


१५ ९/ २०१८ 


३०/५/२०१८ Pulmonary tuberalosis 


७८ ९ ८/ २०१९ एक अनोळखी महिला, 

वय ४५ वर्षे. 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२, २०२० / माघ १७ - २३ , शके १९ ४१ 


परिशिष्ट - चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


६ १३४५४/ २०१ ९ 


११७/ २०१९ 


५ 
७८ ९९/ २०१९ एक अनोळखी महिला, 

वय ३५ वर्षे. 


१३/ ६/ २०१ ९ Bilateral pulmonary tuberalosis 


७ 


१३४५३/ २०१ ९ 


०१/ २०१ ९ 


७ ९ ००/ २०१ ९ 


१३/ ६/ २०१ ९ Bilateral pulmonary consolidation 


एक अनोळखी 

पुरुष, 
वय ५० वर्षे. 


८ 


१३४५१/ २०१ ९ 


३५/२०१७ 


१६/२/२०१७ Opinion reserved viscera 

preserved . 


९ १३४५० / २०१ ९ 


१८६/ २०१ ९ 


४/ ९/ २०१९ Septicemia 


७ ९०२/ २०१९ महेंद्र फ्रांन्सिस पिल्ले, 

वय ३६ वर्षे. 
७ ९ ०३ / २०१ ९ फिरोज कय्युम , 

वय ६० वर्षे. 
७९ ०४/२०१ ९ एक अनोळखी पुरुष, 

वय ४० वर्षे. 
७ ९०५/ २०१९ सुखीया बेबी, 

वय ५२ वर्षे. 


१० १३४४ ९ / २०१ ९ 


१८५/ २०१ ९ 


१७/९/ २०१ ९ Septicemia 


११ १३४४८/ २०१९ 


१३५ / २०१ ९ 


१८ / ७/ २०१ ९ Pulmonary tuberalosis 


१२ 


१३४२०/ २०१ ९ 


३४/२०१८ 


२३/१/२०१८ Natural cause of death 


७८ ९ ३/ २०१ ९ लकबीर सिंग, 

वय ६ ९ वर्षे. 


१३ 


१३४१८ / २०१ ९ 


२६/२०१८ 


१५/१/२०१८ Septicemia 


७८ ९ २ / २०१९ एक अनोळखी महिला, 

वय ६५ वर्षे. 


१४ 


१३४१९ / २०१९ 


६५/२०१८ 


२२/२/२०१८ Pulmonary tuberalosis 


७८ ९ १/ २०१ ९ दयानंद , पूर्ण नाव, पत्ता 

माहीत नाही, वय ६५ वर्षे. 
७ ९०१/२०१ ९ जयप्रकाश , पूर्ण नाव, पत्ता 

माहीत नाही , वय ६५ वर्षे. 


१५ १३४५२/ २०१ ९ 


२० / २०१ ९ 


२०/ १/ २०१ ९ Pulmonary tuberalosis 


१६ 


१३५०६ / २०१९ 


२५/ २०१ ९ 


३१/ १ / २०१ ९ Carliac tamponade 


७ ९ २० / २०१ ९ युहन डॅनियल मॉर्टन , 

वय ५८ वर्षे 


रामचंद्र देसाई, 
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा 

सहायक पोलीस आयुक्त , 
येरवडा विभाग, पुणे शहर. 


पुणे ( येरवडा) , २७ नोव्हेंबर २०१ ९ 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक सपोआ/ म.स./ येरवडा वि ./५७७६/२०१ ९.– तमाम लोकांस कळविणेत येते की, खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले स्त्री/ पुरुष हे अकस्मातरीत्या 
मयत झालेले असून त्यांचे नावांपुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक 
यांचेकडून अहवाल पाठविलेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाखेरीज इतर अन्य कारणाने मृत्यू झाला आहे, अशी 
कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची नोटीस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांचे आत इकडे लेखी कळवावे . जर मुदतीमध्ये 
कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही तर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, चंदननगर पोलीस स्टेशन , पुणे शहर यांच्या अहवालाप्रमाणे इकडून अंतिम गोषवारा 
देण्याची शिफारस केली जाईल याची नोंद घ्यावी. 


चंदननगर पोलीस स्टेशन 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


पो . स्टे . 


स.पो.आ. 


मयताचे नाव/ वय वर्षे 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यूचे कारण 


अ . म . 
रजि . नं . 


जावक क्र . 


आवक क्र . 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


ar 


९ ४३ ९/ २०१ ९ 


०५/ २०१ ९ 


११/ १/ २०१९ Asphyxia due to hanging 


७ ९ ६५ / २०१ ९ सारिका अमोल जाधव , 

वय २१ वर्षे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२, २०२० / माघ १७ - २३ , शके १ ९ ४१ 


५७ 


परिशिष्ट - चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


२ 


९ ४४० / २०१ ९ 


० ९ / २०१ ९ 


७ ९ ६४/२०१ ९ एक अनोळखी पुरुष, 

वय ४० वर्षे. 


२२/१/ २०१ ९ Exact cause of death can not 

be given due to decomposition . 


३ 


९ ४४२/ २०१ ९ 


११ / २०१ ९ 


२६/ १/ २०१९ Opinion reserved viscera 

preserved . 


७ ९ ६३/ २०१ ९ साक्षी भरत मिसाळ , 

वय १८ वर्षे. 
७९ ६२/ २०१९ संगिता बाबुराव गाढवे , 

वय ४ ९ वर्षे. 


९ ८७०/ २०१ ९ 


१३/ २०१ ९ 


२७/ १ / २०१ ९ Opinion reserved viscera 

preserved . 


९ ८६१/ २०१ ९ 


४५ / २०१ ९ 


७ ९ ६१/ २०१ ९ 


जयप्रकाश राधेशाम, 
वय ३७ वर्षे. 


४/ ४/ २०१९ Opinion reserved viscera 

preserved . 


६ 


९ ८६६/ २०१ ९ 


४६/ २०१ ९ 


९/ ४/ २०१ ९ Septicemia 


७ ९ ६०/ २०१९ नरेंद्र अवधुत धानोरकर , 

वय ६७ वर्षे. 


७ 


९ ८६ ९ / २०१ ९ 


६१/ २०१ ९ 


७ ९ ५ ९/ २०१९ पूनम गोरख लोखंडे, 

वय २३ वर्षे. 


१६/ ५/ २०१ ९ Opinion reserved viscera 

preserved . 


८ 


९ ८७५/ २०१९ 


६३ / २०१ ९ 


७ ९ ५८/ २०१९ प्रशांत दिनकर सुतार , 

वय ३४ वर्षे. 


२०/ ५/ २०१९ Opinion reserved viscera 

preserved . 


९ 


९ ८६१/ २०१ ९ 


६५ / २०१९ 


७ ९ ५७/२०१९ विजय संजय बोराडे, 

वय ४८ वर्षे. 


२५ / ५ / २०१ ९ Opinion reserved viscera 

preserved . 


१० 


९ ८६१/ २०१ ९ 


६५/ २०१ ९ 


७ ९५७/ २०१९ विजय संजय बोराडे 

वय ४८ वर्षे. 


२७/ ५/ २०१९ Coronary artery disease with 

healed myocardial infraction . 


११ 


९ ८४१/ २०१ ९ 


७२/ २०१ ९ 


८/ ६/ २०१९ Multiple injuries 


७ ९ ५५/२०१९ शिवकुमार रंगाप्पा चलवादी , 

वय ४८ वर्षे. 


१२ 


९ ८६२/ २०१ ९ 


७ ९/ २०१ ९ 


७ ९ ५४/ २०१९ 


आशा आकाश क्षिरसागर , 
वय ०३ महिने. 


२८/ ६/ २०१ ९ Opinion reserved viscera 

preserved. 


३ 


९ ८७१/ २०१९ 


८०/ २०१ ९ 


७ ९ ५३/ २०१९ आशिष अरुण जगताप, 


९/ ७/ २०१९ Opinionreserved viscera 

preserved . 


वय २५ वर्षे. 


१४ 


९ ८३७/ २०१ ९ 


८८ / २०१ ९ 


७ ९ ५२/२०१ ९ आस्त्रफुल अलताज अली, 

वय १६ वर्षे. 


२७/ ७/ २०१ ९ Opinion reserved viscera 

preserved . 


१५ 


९९ २२/ २०१ ९ 


९ ८ / २०१ ९ 


७ ९ ६६ / २०१९ चंचलकुमार मन्मय वावळकर, 

वय ३३ वर्षे. 


१२/ ८/ २०१ ९ Opinion reserved viscera 

preserved . 


१६ 


९ ८४४/ २०१ ९ 


१०४/ २०१ ९ 


७ ९ ७४/ २०१ ९ मारिया सी. पॅट्रिक चार्ली, 

वय ६० वर्षे. 


२ ९/ ८ / २०१९ Opinion reserved viscera 

preserved . 


१७ 


९ ८७२/ २०१ ९ 


१०६/ २०१ ९ 


७ ९ ७३/ २०१९ प्यारेलाल अमीर शहा , 

वय ३५ वर्षे. 


२/ ९/ २०१ ९ Opinion reserved viscera 

preserved . 


१८ 


९ ८३८ / २०१९ 


१०७/ २०१ ९ 


७ ९ ७२/ २०१९ संगिता सुधीर कनवाळे, 

वय ४७ वर्षे. 


४/ ९/ २०१९ Opinion reserved viscera 

preserved . 


१ ९ 


९ ८७३/ २०१ ९ 


१०८ / २०१ ९ 


७ ९ ७१/ २०१९ रामकुमार सुखदेव महतो, 

वय २२ वर्षे 


६/ ९/ २०१ ९ Opinion reserved viscera 

preserved . 


२० 


९ ८२३/ २०१९ 


१० ९/ २०१ ९ 


१२/ ९ / २०१ ९ Liver cirrhosis 


७९ ७०/ २०१९ अनिल रावसाहेब भोसले, 

वय २२ वर्षे. 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६ 


१२, २०२० / माघ १७ - २३, शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट - चालू 


१ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


२१ 


९ ८३६/ २०१ ९ 


११३/ २०१ ९ 


७ ९ ६८ / २०१ ९ 


१२/ ९ / २०१ ९ 


Asphyxia due to hanging 


मोहन सुखदेव परदेशी, 
वय २२ वर्षे. 


२२ 


९ ८४५/ २०१९ 


१२२/ २०१९ 


७ ९ ६ ९ / २०१ ९ 


प्रवीण तुळशीराम पांडे, 


५ /१० / २०१ ९ 


Opinion reserved viscera 
preserved . 


वय २१ वर्षे. 


२३ 


९९ २४ / २०१ ९ 


१३५ / २०१९ 


७ ९ ६७/ २०१ ९ 


२ ९/ १० / २०१९ 


Asphyxia due to hanging 


पुर्णाजी रामभाऊ काकडे, 
वय २१ वर्षे 


२४ 


९९ ४४/ २०१९ 


९ ४ / २०१ ९ 


८०२५ / २०१ ९ 


ओंकार ज्ञानेश्वर मंता, 


८ / ८ / २०१ ९ 


Opinion reserved viscera 
preserved . 


वय ०६ वर्षे. 


२५ 


९९ ४५/ २०१९ 


९ २ / २०१ ९ 


८०२६/ २०१ ९ 


ॲडविन अॅन्थोनी सॉलिमन , 


६ / ८ / २०१९ 


Opinion reserved viscera 
preserved . 


वय ५५ वर्षे. 


२६ 


९९ ४१/ २०१ ९ 


५५/ २०१ ९ 


८०२७ / २०१ ९ 


विकास सुभाष कोल्हापूरकर , 


७ / ५ / २०१९ 


Opinion reserved viscera 
preserved . 


वय ३० वर्षे. 


रामचंद्र देसाई , 
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा 

सहायक पोलीस आयुक्त, 
येरवडा विभाग, पुणे शहर . 


पुणे ( येरवडा), २७ नोव्हेंबर २०१ ९ . 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक सपोआ/ म.स./ येरवडा वि./ ५८१३/ २०१ ९.– तमाम लोकांस कळविणेत येते की , खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले स्त्री/ पुरुष हे अकस्मातरीत्या 
मयत झालेले असून त्यांचे नावांपुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक 
यांचेकडून अहवाल पाठविलेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाखेरीज इतर अन्य कारणाने मृत्यू झाला आहे, अशी 
कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची नोटीस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांचे आत इकडे लेखी कळवावे. जर मुदतीमध्ये 
कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही तर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, येरवडा पोलीस स्टेशन, पुणे शहर यांच्या अहवालाप्रमाणे इकडून अंतिम गोषवारा देण्याची 
शिफारस केली जाईल याची नोंद घ्यावी. 


येरवडा पोलीस स्टेशन 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


पो . स्टे . 


स.पो.आ. 


मयताचे नाव/ वय वर्षे 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यूचे कारण 


अ.म. 
रजि . नं . 


जावक क्र . 


आवक क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


१ 


१३५३८ / २०१ ९ 


०६/२०१८ 


२/१/२०१८ Septicemia 


७ ९ ८१/ २०१९ रंजना जाधव , 

वय ५३ वर्षे. 


२ १३५३७/ २०१ ९ 


३५४/२०१८ 


२९ /१२/ २०१८ Septicemia 


७ ९ ८२/ २०१ ९ चंद्रकांत करपे , 

वय ८० वर्षे. 


३ 


१३३२९ / २०१९ 


८८ / २०१ ९ 


७ ९९ २/ २०१ ९ अमेय बळीराम पाटील , 

वय ३० वर्षे. 


८ / ५ / २०१९ Opinion reserved viscera 

preserved . 


४ 


१३३३०/ २०१ ९ 


५२/ २०१ ९ 


७ ९ ८६/ २०१९ अनिल शिवदयाल शहा, 

वय ३० वर्षे. 


२७/ ३/ २०१ ९ Asphyxia due drowning 

associated with multiple blunt 
injuries . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२, २०२० / माघ १७ - २३ , शके १ ९ ४१ 


५ ९ 


परिशिष्ट - चालू 


१ 


२ 


४ 


७ 


MM 


५ 


१३५०३/ २०१ ९ 


७१/ २०१ ९ 


७९ ८५/२०१९ किरण छबुराव वाघमारे, 

वय २८ वर्षे. 


२१ / ४/ २०१ ९ Opinion reserved viscera 

preserved . 


६ 


१३३३६/ २०१ ९ 


१७६/ २०१ ९ 


७ ९ ८७/ २०१९ गणेश मारुती धोत्रे, 

वय ३१ वर्षे. 


8/8/2083 Opinion reserved viscera 

preserved . 


७ 


१३५०२/२०१ ९ 


१८३/ २०१ ९ 


७ ९ ८३/ २०१ ९ सविता सचिन कांबळे , 

वय ३२ वर्षे. 


१४/ ९/ २०१ ९ Opinion reserved viscera 

preserved . 


८ 


१३५०० / २०१ ९ 


१ ९ २/ २०१९ 


१३३३४/ २०१ ९ 


१ ९ ३/ २०१ ९ 


७ ९८४/ २०१९ चंदु विठ्ठल सोनवणे, 

२३/ ९ / २०१९ Opinion reserved viscera 
वय ५३ वर्षे. 

preserved . 
७ ९ ८८/ २०१९ यशवंत रामचंद्र वाघमारे, २३/ ९ / २०१९ Opinionreserved viscera 
वय ६६ वर्षे. 

preserved . 
७९९ ५/ २०१ ९ विजयकुमार रतनलाल मलकिया २३/९/ २०१९ Opinion reserved viscera 
वय ६३ वर्षे 

preserved. 


१० 


१३३३५ / २०१ ९ 


२३२/ २०१ ९ 


रामचंद्र देसाई, 
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा 

सहायक पोलीस आयुक्त , 
येरवडा विभाग, पुणे शहर . 


पुणे ( येरवडा), २८ नोव्हेंबर २०१ ९. 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक सपोआ/ म.स./ हडपसर/ ३९ ०८ / २०१ ९.— सर्व लोकांना या अधिसूचनेद्वारे कळविणेत येते की, सोबतच्या तक्त्यामध्ये दर्शविलेल्या व्यक्ती अकस्मात मयत 
झालेल्या असून त्याबाबत अंतिम गोषवारा मिळणेबाबत संबंधित भागाचेपोलीस अधिकारी यांनी आमचे कार्यालयास अहवाला सादर केला आहे. तरी मयत इसम 
त्याचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणामुळे मृत्यू झाला अशी तक्रार असेल तर त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 
प्रसिद्ध झालेपासून १५ दिवसांचे आत लेखी तक्रार या कार्यालयास सादर करावी. मुदतीनंतर आलेल्या तक्रारीचा विचार केला जाणार नाही. वरील मुदतीत कोणाचीही 
तक्रार प्राप्त न झाल्यास संबंधित व्यक्तीचे मृत्यूचे कारणाबाबत तक्रार नाही , असे ग्राह्य धरून संबंधित भागाचे पोलीस अधिकाऱ्यांचे अहवालाप्रमाणे अंतिम गोषवारा 
मंजूर करणेत येईल . 


हडपसर पोलीस स्टेशन 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


आवक क्रमांक 


अ.म.र.नंबर 


मयत व्यक्तीचे नाव 


वय / वर्षे 


मृत्यू तारीख 


मृत्यूचे कारण 


१ 


२ 


३ 


७ 


१ 


२०२/ २०१ ९ 


३१५/२०१८ 


विशाल विजय बकरे 


३ ९ 


७/१२/२०१८ 


अपघाती मृत्यू समरी 


२ 


२०३/ २०१९ 


१२१/२०१८ 


श्रीमती ताराबाई मारुती कदम 


१२/५/२०१८ 


३ 


२०७/ २०१ ९ 


१८३/ २०१ ९ 


सदाशिव ऊर्फ सहदेव मरीबा कांबळे 


४५ 


८ / ६/ २०१ ९ 


अपघाती मृत्यू समरी 
अपघाती मृत्यू समरी 
अपघाती मृत्यू समरी 


४ 


२०८ / २०१९ 


८ ९/ २०१ ९ 


तुकाराम कमलाजी कांबळे 


७५ 


१ ९/ ३ / २०१ ९ 


५ 


२१५ / २०१ ९ 


२३८ / २०१९ 


अनोळखी पुरुष 


२ ९ / ७/ २०१ ९ 


अपघाती मृत्यू समरी 
अपघाती मृत्यू समरी 


६ 


२१७/ २०१ ९ 


१७८ / २०१ ९ 


निलेश शंकर बरळ 


३१/ ७ / २०१ ९ 


७ 


२२४ / २०१ ९ 


७०/ २०१ ९ 


विजय मनोहर कदम 


४५ 


२१/ २/ २०१ ९ 


अपघाती मृत्यू समरी 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२, २०२० / माघ १७ - २३ , शके १९ ४१ 


परिशिष्ट - चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


७ 


८ 


२०१/ २०१ ९ 


१२/ २०१ ९ 


अमित विलास हरपळे 


३५ 


६/ १/ २०१ ९ 


९ 


२०४/ २०१ ९ 


११८ / २०१ ९ 


राकेश कुमार 

मौर्या 


२३ 


२३/ ४ / २०१ ९ 


नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 


१० 


२०५/ २०१९ 


४१/ २०१ ९ 


लक्ष्मीबाई भगवान बनसोडे 


६५ 


३०/ १/ २०१ ९ 


११ 


२०६/ २०१९ 


१४४/ २०१ ९ 


राजू दादू शिंदे 


५८ 


१० / ५ / २०१ ९ 


१२ 


२० ९/ २०१ ९ 


२००/ २०१९ 


शकुंतला सुरेश सोनवणे 


६२ 


२ ९/ ६ / २०१ ९ 


नैसर्गिक मृत्यू समरी 


१३ 


२१० / २०१ ९ 


११०/२०१८ 


चारू अशोक पाचर्णे 


५० 


८/५/२०१८ 


१४ 


२१८ / २०१ ९ 


०१/ २०१ ९ 


दिनेश अशोक कोद्रे 


४४ 


३१/१२/२०१८ 


नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 


१५ 


२१ ९/ २०१ ९ 


१५ ९/ २०१९ 


गोरखनाथ निवृत्ती जगताप 


५२ 


२१/ ४/ २०१९ 


१६ 


२२० / २०१९ 


२८२/२०१७ 


बाबु अनिल मदने 


३ ९ 


६/११/२०१७ 


नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 


१७ 


२२१/ २०१ ९ 


२०५/२०१७ 


राजेश वसंतराव पवार 


४७ 


२२/८/२०१७ 


१८ 


२२२ / २०१ ९ 


१४४/२०१७ 


माधुरी वसंतराव चौधरी 


४५ 


१८/६/२०१७ 


नैसर्गिक मृत्यू समरी 


१ ९ 


२२३/ २०१ ९ 


१ ९ ६/ २०१७ 


दादाराव तात्या शेगर 


६८ 


१६/८/२०१७ 


नैसर्गिक 

मृत्यू 

समरी 


२० 


२१२/ २०१९ 


१५४/२०१८ 


वृंदा मोतीराम जाधवर 


१६ 


२६/६/२०१८ 


आत्महत्या मृत्यू समरी 


२१ 


२१३ / २०१ ९ 


१५६/ २०१९ 


शंतनु संजय चौधरी 


१ ९ / ५ / २०१ ९ 


आत्महत्या मृत्यू समरी 


२० 

३ 


२२ 


२१४/ २०१ ९ 


१२६/ २०१९ 


महादेव चंद्रकांत पाटील 


३२ 


३० / ४ / २०१९ 


आत्महत्या मृत्यू समरी 


सुनील कलगुटकर, 
सहायक पोलीस आयुक्त, 

वानवडी विभाग, पुणे शहर व 
अतिरिक्त कार्यभार हडपसर विभाग, पुणे शहर . 


पुणे (हडपसर ), ११ नोव्हेंबर २०१ ९. 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक सपोआ/ म.स./हडपसर /३९ ० ९/ २०१९.— सर्व लोकांना या अधिसूचनेद्वारे कळविणेत येते की , सोबतच्या तक्त्यामध्ये दर्शविलेल्या व्यक्ती अकस्मात मयत 
झालेल्या असून त्याबाबत अंतिम गोषवारा मिळणेबाबत संबंधित भागाचेपोलीस अधिकारी यांनी आमचे कार्यालयास अहवाला सादर केला आहे. तरी मयत इसम 
त्याचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणामुळे मृत्यू झाला अशी तक्रार असेल तर त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 
प्रसिद्ध झालेपासून १५ दिवसांचे आत लेखी तक्रार या कार्यालयास सादर करावी. मुदतीनंतर आलेल्या तक्रारीचा विचार केला जाणार नाही. वरील मुदतीत कोणाचीही 
तक्रार प्राप्त न झाल्यास संबंधित व्यक्तीचे मृत्यूचे कारणाबाबत तक्रार नाही, असे ग्राह्य धरून संबंधित भागाचे पोलीस अधिकाऱ्यांचे अहवालाप्रमाणे अंतिम गोषवारा 
मंजूर करणेत येईल . 


मुंढवा पोलीस स्टेशन 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


आवक क्रमांक 


अ.म.र.नंबर 


मयत व्यक्तीचे नाव 


वय /वर्षे 


मृत्यू तारीख 


मृत्यूचे कारण 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


१ 


७१/ २०१ ९ 


३२/ २०१ ९ 


युनूस सलिम पटेल 


३१ 


१२/ ५ / २०१ ९ 


अपघाती मृत्यू समरी 
अपघाती मृत्यू समरी 


२ 


८०/ २०१ ९ 


३ ९ / २०१ ९ 


आशाबाई सीताराम भागडे 


६१ 


११/ ६/ २०१९ 


३ 


७० / २०१ ९ 


३१/ २०१ ९ 


अमित भीमराव क्षिरसागर 


२४ 


८ / ५ / २०१ ९ 


आत्महत्या मृत्यू समरी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२, २०२० / माघ १७ - २३ , शके १ ९ ४१ 


६१ 


परिशिष्ट - चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


४ 


७५ / २०१ ९ 


२४/ २०१ ९ 


बिबी फातीमा चाँदबाबा शेख 


५२ 


२५ / ३/ २०१ ९ 


आत्महत्या मृत्यू समरी 
आत्महत्या मृत्यू समरी 


७६ / २०१ ९ 


३ ९( १ )/ २०१ ९ 


चेनम्मा चलय्या पोनागंटी 


८ / ६ / २०१ ९ 


६ 


७७/ २०१ ९ 


१६ / २०१ ९ 


ऋषिकेश दिलिप देवकर 


२२ 


९/ २/ २०१ ९ 


आत्महत्या मृत्यू समरी 


७ 


७८ / २०१ ९ 


३३ / २०१ ९ 


२२ 


११/ ५ / २०१ ९ 


आत्महत्या मृत्यू समरी 


८ 


७ ९ / २०१८ 


८२/२०१८ 


अविनाश बाळू शिंगाडे 
धोंडीबा दगडू राजगे 
राहुल विठ्ठल पंचमुख 


८३ 


६/८/२०१८ 


आत्महत्या मृत्यू समरी 
आत्महत्या मृत्यू समरी 


or 


८५/ २०१ ९ 


३७/ २०१ ९ 


३५ 


२३/ ५ / २०१ ९ 


१० 


६४/ २०१९ 


११२/२०१८ 


राजदीप बिरण यादव 


२५ 


२१/११/२०१८ 


११ 


६५ / २०१ ९ 


३५ / २०१ ९ 


विजयकुमार मधुकरराव दिघे 


७४ 


१५ / ५ / २०१ ९ 


१२ 


६६/ २०१ ९ 


११/ २०१ ९ 


संगीता उमाकांत भट्ट 


७२ 


३०/ १/ २०१ ९ 


१३ 


६७/ २०१ ९ 


२८ / २०१ ९ 


रामेश्वर वैजनाथ मुकात 


२३ 


१ ९ / ४ / २०१ ९ 


१४ 


६८ / २०१ ९ 


१३/ २०१ ९ 


शीतल विनोद पवळ 


१ दिवस 


१/ २/ २०१ ९ 


१५ 


६ ९ / २०१ ९ 


२५ / २०१ ९ 


पोपट देवबा पवार 


६३ 


२६/ ३ / २०१ ९ 


नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 
नैसर्गिक मृत्यू समरी 


१६ 


७२/ २०१ ९ 


५०/२०१८ 


अनोळखी 

पुरुष 


अंदाजे ४० 


१७/४/२०१८ 


१७ 


७३/ २०१ ९ 


९ ३/ २०१८ 


राजू नामदेव पवार 


२७ 


१७/ ९ / २०१८ 


१८ 


७४/ २०१ ९ 


१०१/२०१८ 


अनोळखी महिला 


अंदाजे ३० 


२२/ ९/ २०१८ 


१ ९ 


८१/ २०१ ९ 


०५ / २०१ ९ 


अनोळखी पुरुष 


अंदाजे ५५ 


२१/ १/ २०१९ 


२० 


८२/ २०१ ९ 


४५/ २०१ ९ 


संजय गणपत तारू 


३० / ७ / २०१ ९ 


२१ 


८३/ २०१ ९ 


४० / २०१ ९ 


दीपक कुणाल विश्वकर्मा 


८ महिने 


३/ ७ / २०१ ९ 


सुनील कलगुटकर, 
सहायक पोलीस आयुक्त, 

वानवडी विभाग, पुणे शहर व 
अतिरिक्त कार्यभार हडपसर विभाग, पुणे शहर . 


पुणे ( हडपसर ), ११ नोव्हेंबर २०१ ९. 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक सपोआ/ म.स./ वानवडी/ ४९ ६०/ २०१ ९ . सर्व लोकांना या अधिसूचनेद्वारे कळविणेत येते की, सोबतच्या तक्त्यामध्ये दर्शविलेल्या व्यक्ती अकस्मात 
मयत झालेल्या असून त्याबाबत अंतिम गोषवारा मिळणेबाबत बिबवेवाडी पोलीस स्टेशनचे पोलीस अधिकारी यांनी आमचेकार्यालयास अहवाल सादर केला 
आहे. तरी मयत इसम त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणामुळे मृत्यू झाला अशी तक्रार असेल तर त्यांनी ही अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून १५ दिवसांचे आत लेखी तक्रार या कार्यालयास सादर करावी. मुदतीनंतर आलेल्या तक्रारीचा विचार केला 
जाणार नाही. वरील मुदतीत कोणाचीही तक्रार प्राप्त न झाल्यास संबंधित व्यक्तीचे मृत्यूचे कारणाबाबत तक्रार नाही , असे ग्राह्य धरून बिबवेवाडी पोलीस 
स्टेशनचे पोलीस अधिकाऱ्यांचे अहवालाप्रमाणे अंतिम गोषवारा मंजूर करणेत येईल . 


बिबवेवाडी पोलीस स्टेशन 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अ.म.र.नं. 


मयत व्यक्तीचे नाव 


वय वर्षे 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यू समरी 


मृत्यूचे कारण 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


१ 


११०/२०१७ 


बाळू भैरू भिसे 


३५ 


२५/१२/२०१७ 


आत्महत्या 


Asphyxia due to hanging 


२ 


८५/ २०१९ 


सुनील दत्तू निकसे 


२ ९ 


२७/ ८ / २०१ ९ 


आत्महत्या 


Death due to hanging 


६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२, २०२० / माघ १७ - २३ , शके १९ ४१ 


परिशिष्ट - चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


३ 


८२/२०१८ 


विजय सदाशिव शेलार 


४० 


२१/ ९ / २०१८ 


अपघाती 


Head injury 


४ 


४२/ २०१ ९ 


मीना बाबुराव 

घाटे 


४५ 


१३/ ५/ २०१ ९ 


आत्महत्या 


Death due to complications 
following burns. 


५ 


१ ९ / २०१ ९ 


समिक्षा मोहन कुलकर्णी 


७३ 


४/ ३/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Ischaernic heart disease 


६ 


५४/२०१८ 


एक अनोळखी महिला 


अंदाजे ३५ 


३०/६/२०१८ 


नैसर्गिक 


ते ३७ वर्षे. 


No gross injury or fracture noted in 
partially skeletonised female body 
samples preserved for neccessary 
analysis . 


७ 


३६/२०१८ 


आनंदा आझाद पवार 


०२ वर्षे 


१/५/२०१८ 


नैसर्गिक 


Cerebro pulmonary edema 


९ महिने. 


८ 


१३/ २०१ ९ 


महेश श्रीकांत गोटखिंडी 


४४ 


२/ २ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Pneumonia with chronic 
glomeralonephritis . 


or 


४५/ २०१ ९ 


बाबु हनुमंत नायक 


४० 


२५ / ५/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Acute myocardial infraction 


१० 


७४/२०१८ 


रेवबाई शहादेव नवगिरे 


५३ 


४ / ९ / २०१८ 


नैसर्गिक 


Ischaernic heart disease with lung 
abcess . 


११ 


१००/२०१८ 


सचिन प्रभाकर नाईक 


४५ 


७/१२/२०१८ 


नैसर्गिक 


Coronary artery atherosclerotic 
disease. 


१२ 


१०६/२०१८ 


किरण संजय हातेकर 


२६ 


२५/१२/२०१८ 


नैसर्गिक 


Cerebro pulmonary edema 


१३ 


८४/२०१८ 


भाग्यश्री अशोक गावडे 


०४ दिवस १०/१०/२०१८ 


नैसर्गिक 


Aspiration pneumonia 


०८ / २०१ ९ 


संतोष मनोहर शिरसाट 


३५ 


२० / १ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Ischaernic heart disease with 
interstitial Nephritis . 


१५ 


२४/ २०१ ९ 


प्रिती भरत गायकवाड 


२५ 


२२/ ३ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Septicemia 


१६ 


१२/ २०१ ९ 


सागर रमेश रणधिर 


४८ 


१५ / ४ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Septicemia 


१७ 


६७/ २०१ ९ 


राजाराम मारुती सरकाळे 


५५ 


३१/ ७/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Septicemia 


१८ 


६६/ २०१ ९ 


नंदा विलास झोंबाडे 


४६ 


२८ / ७ / २०१९ 


नैसर्गिक 


Septicemia 


०६ // २०१ ९ 


योगेश बबन पोळ 


३५ 


६ / १ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Liver cirrhosis 


२० 


०४/२०१७ 


४६ 


११/१/२०१७ 


नैसर्गिक 


Coronary artery disease 


सुजाता मधुकर देशमुख 
सुखसेन पांडुरंग कांबळे 


२१ 


८०/२०१५ 


६५ 


१२/१२/२०१५ 


नैसर्गिक 


Atheroclerotic heart disease 


२२ 


१०८/२०१८ 


४४ 


२ ९/ १२/ २०१८ 


नैसर्गिक 


Atheroclerotic heart disesae with 


गुलाम अश्रफ अब्दुल रेहमान 
हकीम . 


fatty liver. 


२३ 


७७/ २०१ ९ 


सुभाष नामदेव कोळी 


४७ 


१४/ ८ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Pulmonary tuberculosis 


२४ 


७० / २०१ ९ 


देवराम हनुमंत सोमासे 


७१ 


६/ ८ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Septicemia 


सुनील कलगुटकर , 
सहायक पोलीस आयुक्त, 
वानवडी विभाग, पुणे शहर . 


पुणे ( वानवडी ), ६ नोव्हेंबर २०१ ९. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२ , २०२० / माघ १७ - २३, शके १ ९ ४१ 


६३ 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक सपोआ/ म.स./वानवडी/ ४९ ६१/ २०१९.- सर्व लोकांना या अधिसूचनेद्वारे कळविणेत येते की, सोबतच्या तक्त्यामध्ये दर्शविलेल्या व्यक्ती अकस्मात 
मयत झालेल्या असून त्याबाबत अंतिम गोषवारा मिळणेबाबत वानवडी पोलीस स्टेशनचे पोलीस अधिकारी यांनी आमचे कार्यालयास अहवाल सादर केला 
आहे. तरी मयत इसम त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणामुळे मृत्यू झाला अशी तक्रार असेल तर त्यांनी ही अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून १५ दिवसांचे आत लेखी तक्रार या कार्यालयास सादर करावी. मुदतीनंतर आलेल्या तक्रारीचा विचार केला 
जाणार नाही. वरील मुदतीत कोणाचीही तक्रार प्राप्त न झाल्यास संबंधित व्यक्तीचे मृत्यूचे कारणाबाबत तक्रार नाही, असे ग्राह्य धरून कोंढवा पोलीस स्टेशनचे 
पोलीस अधिकाऱ्यांचे अहवालाप्रमाणे अंतिम गोषवारा मंजूर करणेत येईल. 

वानवडी पोलीस स्टेशन 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अ.म.र.नं. 


मयत व्यक्तीचे नाव 


वय वर्षे 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यू समरी 


मृत्यूचे कारण 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१ 


२८/२०१७ 


ममता किसन आस्कनानी 


३७ 


१ ९ / २/ २०१७ 


अपघाती 


Complications following burns 


२ 


१२६/२०१८ 


राजेंद्र महातु शितोळे 


२२/८/२०१८ 


अपघाती 


Coma as a result of head injury 
due to blunt force travma. 


३ 


०४/ २०१ ९ 


आशा बापु अवचिते 


३५ 


४/ १/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Septicemia 


४ 


१६ ९ / २०१८ 


विशाल बालाराम परंकटी 


४५ 


१/११/२०१८ 


नैसर्गिक 


Coronary artery disease 


९ ४ / २०१ ९ 


रैकनबीबी महमंद जलील 


५४ 


१ ९/ ८ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Shock as a result ofmyocardial 
insufficiency due to coronary artery 
disease which is a natural cause 


of death. 


६ 


१७२/२०१८ 


५० 


४/११/२०१८ 


आत्महत्या 


Asphyxia due to hanging 


वालदास शाहू कसबे 
सुरेश शेटीबा डोंगरे 


७ 


२५/२०१८ 


१०/२/२०१८ 


अपघाती 


Shock as due to electocation 


१०४/२०१८ 


निधी रमेशसिंग चौहान 


२० 


१७/७/२०१८ 


आत्महत्या 


Asphyxia as a result of ante -mortem 
hanging by ligature . 


९ 


५३/२०१७ 


लता सतिश गिरमे 


४५ 


६/४/२०१७ 


नैसर्गिक 


Atheroclerotic heart disease 


१० 


६२/२०१७ 


ईझाय फिलिप्स लोबो 


७२ 


२५/४/२०१७ 


नैसर्गिक 


Atheroclerotic heart disease 


११ 


९ ७ / २०१७ 


प्रकाश दीपसिंग यादव 


५५ 


६/७/२०१७ 


नैसर्गिक 


Atheroclerotic heart disease with 
ischaernic heart disease . 


१२ 


१४७/२०१८ 


संजय प्रमेदलाल गोस्वामी 


५८ 


१ ९/ ९/ २०१८ 


नैसर्गिक 


Ischaemic heart disease 


१३ 


१४८/२०१८ 


अनोळखी 

पुरुष 


अंदाजे ५० 


२३/ ९ / २०१८ 


अपघाती 


Asphyxia due to drowning 


१४ 


१६५/२०१८ 


५८ 


२ ९ / १० / २०१८ 


नैसर्गिक 


Cerebro - pulmonary edema 


१५ 


८७/ २०१ ९ 


अशोक सुबन्ना जाधव 
कु . विशाखा संजय हिवाळे 
विरपक्षी विजय कुमार पौराणिक 


४५ 


१०/ ८ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Bilateral pneumonia 


१६ 


१२/२०१८ 


२३ 


१४/१/२०१८ 


आत्महत्या 


Asphyxia due to hanging 


१७ 


८७/२०१७ 


राजु पप्पान्ना पिल्ले 


६० 


१ ९/ ६/ २०१७ 


नैसर्गिक 


Septicemia 


१८ 


१५७/२०१८ 


मनोज हरिनारायण काबरा 


३८ 


१३/१०/२०१८ 


आत्महत्या 


Asphyxia due to hanging 


१ ९ 


१८३/२०१८ 


३५ 


९ / १०/ २०१८ 


अपघाती 


Head injury 


२० 


१८०/२०१६ 


धोंडीबा सुभाष बंडगर 
बाळासाहेब बापुराव सोळंके 
नितेशकुमार परशुरामसिंग यादव 


७० 


३१/१०/२०१६ 


नैसर्गिक 


Intra cerebral hemorrhage 


२१ 


१३२/२०१७ 


२७ 


९ / १० / २०१७ 


नैसर्गिक 


Acute coronary insufficiency as a 
result of atheroclerotic disease of 
native coronary artery which is a 
natural cause of death . 


६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२, २०२० / माघ १७ - २३, शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट - चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


२२ 


३ ९ / २०१७ 


अनोळखी इसम 


५४ 


१५/३/२०१७ 


नैसर्गिक 


Atheroclerotic heart disease 


२३ 


४२/ २०१ ९ 


१ ९ 


१४/ ४ / २०१ ९ 


आत्महत्या 


Complications following burns 


साईनाथ राजू शेळके 
जमुना अल्कझेंडर तुंडीयाल 


२४ 


३१/ २०१ ९ 


७० 


१० / ३ / २०१ ९ 


आत्महत्या 


Multiple injuries 


२५ 


१३९ / २०१७ 


एक अनोळखी पुरुष 


अंदाजे ३५ २०/१०/२०१७ 


अपघाती 


Head Injury 


२६ 


८०/२०१७ 


जयवंतसिंग बळवंतसिंग त्यागी 


Co 


४/६/२०१७ 


नैसर्गिक 


Acute coronary insufficiency as a 
rusult of atheroscierotic cardio 
vasucar disease of native coronary 
artery which is a natural cause of 
death. 


२७ 


६७/२०१८ 


कांचन विशाल जगताप 


२२ 


३/५/२०१८ 


नैसर्गिक 


Complications following burns 


२८ 


२२/ २०१ ९ 


शाम आबाजी सोनवणे 


५५ 


१८ / २/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Septicemia 


२ ९ 


१५५/२०१८ 


शामसुद्दीन याकुब शेख 


४८ 


११/१०/२०१८ 


नैसर्गिक 


Liver cirrhosis 


३० 


११४/२०१७ 


बी / ओ छाया अनिल गायकवाड 


२५ दिवस १७/८/२०१७ 


नैसर्गिक 


Aspiration pneumonitis 


३१ 


२ ९ / २०१ ९ 


बेबी/ ऑफ जयश्री अविनाश पवार १७ दिवस 


९ / १० / २०१९ 


नैसर्गिक 


Asphyxia as a result of aspiration 
gastric contents . 


३२ 


१७८/२०१८ 


प्रकाश सीताराम जाधव 


५६ 


१४/११/२०१८ 


नैसर्गिक 


Shock as a result of myocardial 
insufficiency due to coronary artery 
disease which is a natural cause 
of death. 


३३ 


३ 


११७/२०१७ 


अनोळखी पुरुष 


अंदाजे ३५ 


२१/८/२०१७ 


अपघाती 


Multiple injuries 


सुनील कलगुटकर , 
सहायक पोलीस आयुक्त, 
वानवडी विभाग, पुणे शहर . 


पुणे ( वानवडी ), ६ नोव्हेंबर २०१९. 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक सपोआ/ म.स./वानवडी/ ४ ९६२/ २०१ ९.— सर्व लोकांना या अधिसूचनेद्वारे कळविणेत येते की , सोबतच्या तक्त्यामध्ये दर्शविलेल्या व्यक्ती अकस्मात 
मयत झालेल्या असून त्याबाबत अंतिम गोषवारा मिळणेबाबत कोंढवा पोलीस स्टेशनचे पोलीस अधिकारी यांनी आमचे कार्यालयास अहवाल सादर केला आहे. 
तरी मयत इसम त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणामुळे मृत्यू झाला अशी तक्रार असेल तर त्यांनी ही अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून १५ दिवसांचे आत लेखी तक्रार या कार्यालयास सादर करावी. मुदतीनंतर आलेल्या तक्रारीचा विचार केला 
जाणार नाही. वरील मुदतीत कोणाचीही तक्रार प्राप्त न झाल्यास संबंधित व्यक्तीचे मृत्यूचे कारणाबाबत तक्रार नाही, असे ग्राह्य धरून कोंढवा पोलीस स्टेशनचे 
पोलीस अधिकाऱ्यांचे अहवालाप्रमाणे अंतिम गोषवारा मंजूर करणेत येईल . 


कोंढवा पोलीस स्टेशन 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अ.म.र.नं. 


मयत व्यक्तीचे नाव 


वय वर्षे 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यू समरी 


मृत्यूचे कारण 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


१३९ / २०१८ 


मलीका अब्बास जैदी 


२२ 


२०/ १/ २०१ ९ 


आत्महत्या 


Death due to hanging 


M 


२ 


३ ९/ २०१८ 


गणेश भीमराव वड 


३१ 


११/३/२०१८ 


आत्महत्या 


Asphyxia due to hanging 


३ 


१७१/२०१८ 


रेश्मा चंद्रकांत अल्हाट 


३२ 


२०/११/२०१८ 


अपघाती 


Complications following burns 


४ 


२८/२०१८ 


संजय चंद्रकांत हारडे 


३७ 


२५/२/२०१८ 


अपघाती 


Death due to head injury 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२, २०२० / माघ १७ - २३ , शके १ ९ ४१ 


६५ 


परिशिष्ट - चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


५ 


१०४/२०१६ 


संदीप इंदरराव वरकड 


२० 


२६/७/२०१६ 


अपघाती 


Death due to Electrocution 


६ 


१६ ९ / २०१८ 


प्रवीण रामचंद्र गायकवाड 


३३ 


१७/११/२०१८ 


नैसर्गिक 


Pulmonary oedema with fatty liver 


७ 


१२६ / २०१९ 


ढाकाबाई ऊर्फ नारंगी चंपालाल 


६२ 


७ / ७/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Intra cerebal hemorrhage coronary 


मुथा. 


artery disease. 


८ 


४३/ २०१ ९ 


शरिफ रैफ शेख 


३४ 


४/ ३/२०१९ 


नैसर्गिक 


Sickle cell disease 


उर्मिला इंद्रजित सुतार 


or 


४५ / २०१ ९ 


४२ 


५ / ३/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Acute myocardial infraction 


१० 


१६१/२०१८ 


बी / ओ आयेशा मोबीन शेख 


२ महिने 


४/११/२०१८ 


नैसर्गिक 


Pneumonia with memingitis 


४८/२०१८ 


चंद्रशेखर बसवराज मोसलगे 


३६ 


१/४/२०१८ 


नैसर्गिक 


Bronchopneumonia 


१२ 


५७/२०१८ 


खिरू नारायण राठोड 


५७ 


१५/४/२०१८ 


नैसर्गिक 


Atheroclerotic heart disease 


१३ 


१ ९ १/ २०१८ 


सुनिल शिवचंद्र सिंग 


४१ 


२६/१२/२०१८ 


नैसर्गिक 


Pulmonary oedema with 
intraalveolar hemorrhages . 


११ ९ / २०१८ 


सुनिल प्रेमलाल शर्मा 


१०/८/२०१८ 


नैसर्गिक 


Septicemia 


१५ 


४७/ २०१ ९ 


सुकुमार योगेश दोषी 


५१ 


११/ ३ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Coronary artery disease 


१६ 


१०/ २०१ ९ 


सोलमन पुरुषोत्तम वानखेडे 


६३ 


१२/१/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Bilateral labar pneumonia 


१७ 


११ / २०१ ९ 


गौतम सिंग 


४५ 


१३/ १/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Bilateral pulmonary consolidation 


१८ 


९ ४ / २०१ ९ 


सुभाष धोंडीबा पिलाणे 


६५ 


७ / ६/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Coronary artery disease with lung 
abscess . 


१ ९ 


६७/ २०१ ९ 


नामदेव अंबादास बोटे 


६० 


२४/ १ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Liver cirrhosis 


२० 


०३/ २०१ ९ 


शोभा दयालनाथ मिश्रा 


६५ 


२/ १ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Intracranial bleeding 


२१ 


३४/ २०१ ९ 


हारूणसाब अब्दुल शेख 


५२ 


१५ / २ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Complications following liver 
cirrhosis . 


२२ 


२१/ २०१ ९ 


शशिकांत बाळासाहेब कांबळे 


६० 


२०/ १/ २०१९ 


अपघाती 


Complications following head 
injury 


२३ 


१२/ २०१ ९ 


आरव खंडु क्षिरसागर 


०४ 


१४/ १/ २०१ ९ 


अपघाती 


Complications following burns 


२४ 


३८ / २०१ ९ 


अनस अफजलगणी खान 


१८ महिने 


२२/ २/ २०१ ९ 


अपघाती 


Complications following burns 


२५ 


८५/ २०१ ९ 


लक्ष्मण गणपती लोकरे 


३३ 


३ 


२१/ ५/ २०१ ९ 


अपघाती 


Death due to head injury 


२६ 


३८ / २०१ ९ 


विश्वनाथ काशिनाथ वाघमारे 


५ ९ 


१६ / २ / २०१ ९ 


अपघाती 


Complications following head 
injury 


२७ 


१३५ / २०१९ 


धनंजय मल्लिनाथ जुबरे 


२५ 


२२/ ७/ २०१९ 


आत्महत्या 


Death due to hanging 


२८ 


१७८ / २०१९ 


सुभाषचंद्र विश्वनाथ करंदीकर 


४/१२/२०१८ 


आत्महत्या 


Multiple injuries 


२ ९ 


३१/ २०१ ९ 


चंदर हनम्या पवार 


४५ 


२४/ ४ / २०१ ९ 


आत्महत्या 


Due to hanging 


३० 


०४/ २०१ ९ 


रवि अशोक चांदणे 


३० 


३/ १/ २०१ ९ 


आत्महत्या 


Due to hanging 


३१ 


६१/ २०१९ 


शौकत ईस्माईल खान 


६६ 


९ / ४ / २०१ ९ 


अपघाती 


Multiple injuries 


३२ 


५७/ २०१ ९ 


केविन पिन्टो 


५७ 


३१/३/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Liver parenchymal disease 


६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६ 


१२, २०२० / माघ १७ - २३ , शके १९ ४१ 


परिशिष्ट - चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


३३ 


६७/२०१७ 


चुनुमिया मेहबूब कुरेशी 


६५ 


६ / ५ / २०१ ९ 


अपघाती 


Complications following head 
injury . 


३४ 


७७/२०१८ 


राजेन्द्र गुरुनाथ कोळी 


२३/५/२०१८ 


नैसर्गिक 


Fatty liver with splenic intarct 


३५ 


१८/२०१८ 


शहेनाज पीर मोहमद शेख 


५० 


१०/२/२०१८ 


नैसर्गिक 


Septicemia 


३६ 


१३१/२०१८ 


साधना यादव 


४० 


४ / ९/ २०१८ 


नैसर्गिक 


Shock as a result of myocardial 
insufficiency due to cad which is 
natural cause of death . 


३७ 


१४३/२०१८ 


संतोष रोडोबा सातपुते 


३८ 


३०/ ९ / २०१८ 


आत्महत्या 


Due to hanging 


३८ 


१८३/२०१८ 


चंद्रकांत दत्तू कांबळे 


४० 


१३/१२/२०१८ 


नैसर्गिक 


Septicemia 


३ ९ 


१६४/२०१८ 


अनोळखी इसम 


४५ 


१३/११/२०१८ 


नैसर्गिक 


Cirrhosis of liver 


४० 


१६३/२०१८ 


७८ 


५/११/२०१८ 


नैसर्गिक 


Bilateral pulmonary consolidation 


बलाराम सुधाशुं आईच 
शुशिल कुमार मल्होत्रा 


४१ 


६८/२०१८ 


६२ 


७/५/२०१८ 


नैसर्गिक 


Septicemia 


४२ 


३०/२०१८ 


फरजाना समद नाथानी 


५३ 


२/३/२०१८ 


आत्महत्या 


Multiple injuries 


४३ 


६०/२०१८ 


श्रीरंग अनंता कांबळे 


४० 


१ ९ / ४ / २०१८ 


नैसर्गिक 


Pneumonia 


४४ 


६७/२०१८ 


अभिनव अरुण सांगरे 


२७ 


६/५/२०१८ 


नैसर्गिक 


Acute myocardial infraction 


४५ 


१३४/२०१७ 


एक अनोळखी इसम 


अंदाजे ३० २८/८/२०१७ 


नैसर्गिक 


Exact cause of death cannot be 
given due to decomposition . 


सुनील कलगुटकर, 
सहायक पोलीस आयुक्त, 
वानवडी विभाग , पुणे शहर . 


पुणे ( वानवडी ), ६ नोव्हेंबर २०१९. 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक सपोआ /म.स./ वानवडी/ ५४७४/ २०१ ९.— सर्व लोकांना या अधिसूचनेद्वारे कळविणेत येते की , सोबतच्या तक्त्यामध्ये दर्शविलेल्या व्यक्ती अकस्मात 
मयत झालेल्या असून त्याबाबत अंतिम गोषवारा मिळणेबाबत बिबवेवाडी पोलीस स्टेशनचे पोलीस अधिकारी यांनी आमचे कार्यालयास अहवाल सादर केला 
आहे. तरी मयत इसम त्यांचेनावासमोर दर्शविलेल्या कारणाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणामुळे मृत्यू झाला अशी तक्रार असेल तर त्यांनी ही अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून १५ दिवसांचे आत लेखी तक्रार या कार्यालयास सादर करावी. मुदतीनंतर आलेल्या तक्रारीचा विचार केला 
जाणार नाही. वरील मुदतीत कोणाचीही तक्रार प्राप्त न झाल्यास संबंधित व्यक्तीचे मृत्यूचे कारणाबाबत तक्रार नाही, असे ग्राह्य धरून बिबवेवाडी पोलीस 
स्टेशनचे पोलीस अधिकाऱ्यांचे अहवालाप्रमाणे अंतिम गोषवारा मंजूर करणेत येईल. 


बिबवेवाडी पोलीस स्टेशन 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अ.म.र.नं. 


मयत व्यक्तीचे नाव 


वय वर्षे 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यू समरी 


मृत्यूचे कारण 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१ 


८२/ २०१ ९ 


मिठालालजी गणेशमल जैन 


७० 


२५ / ८ / २०१९ 


नैसर्गिक 


Cardiac temponade 


३८ / २०१ ९ 


प्रविण माधव गोखले 


४७ 


१/ ५ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Death due to drowning heart 
disease. 


३ 


१०४/ २०१ ९ 


अनंत पिराजी कांबळे 


६८ 


१४/ १० / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Bilateral pulmonary consolidation 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२ , २०२० / माघ १७ - २३, शके १९ ४१ 


६७ 


परिशिष्ट - चालू 


१ 


३ 


४ 


६ 


७ 


२ 
१०२/२०१८ 


४ 


त्रिवेणी मारुती कोंढाळकर 


१५ 


११/१२/२०१८ 


आत्महत्या 


Asphyxia due to hanging 


५ 


८४/ २०१ ९ 


सिद्धार्थ मधुकर 

खोब्रागडे 


५१ 


२५ / ८ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Cardiac temponade 


६ 


३६/ २०१९ 


सुनिल गजानन राक्षे 


२८ 


२६ / ४ / २०१ ९ 


अपघाती 


Death due to head injury 


७ 


५१/२०१८ 


गणेश नथु सुर्वे 


३२ 


२८/६/२०१८ 


नैसर्गिक 


Ischaernic heart disease 


८ 


३ ९/ २०१ ९ 


राजीवकुमार किष्णु भगवतय 


२० 


६/ ५ / २०१९ 


अपघाती 


Opinion reserved skin preserved 
for chemical analysis . 


or 


६० / २०१ ९ 


नेहा संदीप ढवळे 


१४ 


१३/ ७/ २०१९ 


आत्महत्या 


Asphyxia due to hanging 


१० 


२१/२०१८ 


कु . तन्मय जयेश इंगळे 


५/३/२०१८ 


आत्महत्या 


Orofanophosphorus insecticide 
dichlorvoas nuvan poisoning . 


११ 


०८/२०१८ 


सौ. ज्योती बंडू शिंपी 


३५ 


२/२/२०१८ 


आत्महत्या 


Orofanophosphorus insecticide 
dimethoate (Roger) poisoning. 


१२ 


६१/२०१८ 


बेवारस पुरुष इसम 


५० 


२७/७/२०१८ 


नैसर्गिक 


Brain abscess with meningitis 


१३ 


१०३/ २०१ ९ 


भालचंद्र श्रीधर पानसे 


५३ 


३ 


१०/ १० / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Septicemia 


१४ 


६७/२०१८ 


अनिल दत्तात्रय मोरे 


५५ 


१५/८/२०१८ 


नैसर्गिक 


Myocardial infraction 


१५ 


१८ / २०१ ९ 


सतिश पांडुरंग शिंदे 


५ ९ 


२/ ३ / २०१९ 


नैसर्गिक 


lschaernic heart disease 


१६ 


११३/ २०१ ९ 


मीरा चंद्रकांत सकट 


२४ 


१८ / ११/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Pulmonary tuberculosis 


१७ 


१८ / २०१ ९ 


बबन मसाजी भालेराव 


५२ 


१८ / ९ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Coronary artery disease 


१८ 


० ९/ २०१ ९ 


मिनाज रफी खान 


१६ 


२१ / १/ २०१ ९ 


आत्महत्या 


Asphyxia due to hanging 


१ ९ 


२२/ २०१ ९ 


आल्फिया रियाज पटेल 


५ महिने 


१४/३/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Bilateral pulmonary consolidation 


२० 


४७/ २०१ ९ 


सुनिता चंद्रकांत महामुनी 


६ ९ 


१० / ६ / २०१९ 


अपघाती 


Head injury 


२१ 


१०५/ २०१ ९ 


खंडू ग्यानबा गायकवाड 


५ ९ 


२० /१० / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Liver cirhosis and its complications 


२२ 


३३ / २०१ ९ 


राजेंद्र बाळकृष्ण मोरे 


४३ 


१५ / ४ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Septicemia 


२३ 


३२ / २०१ ९ 


रमेश लक्ष्मण हांडे 


५७ 


१५ / ४ / २०१९ 


नैसर्गिक 


Pneumonia 


२४ 


१०० / २०१ ९ 


नारायण पांडुरंग गुरव 


४ ९ 


२६ / ९ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Septicemia 


२५ 


८७/ २०१ ९ 


श्रीकृष्ण विनायक राख 


४२ 


२८ / ८ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Septicemia 


२६ 


५६/ २०१९ 


बाबासाहेब रंगनाथ ढेंगळे 


३० 


९/ ७ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Pulmonary tuberculosis 


२७ 


९ ०/ २०१ ९ 


उद्धव बाबूराव घुगे 


५५ 


५ / ९/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Septicemia in caus g celveitis 


२८ 


१०१/२०१७ 


योगेश ज्ञानेश्वर काडगी 


३६ 


२२/११/२०१७ 


नैसर्गिक 


Atheroclerotic heart disease 


२ ९ 


५ ९/ २०१ ९ 


अंबादास तुळशीराम सनादे 


३० 


११/ ७/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Liver cirhosis with its complications 


३० 


७ ९ / २०१ ९ 


मुरलीधर बबन चव्हाण 


६० 


१ ९ / ८ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Bilateral pulmonary consolidation 


३१ 


३ 


१०६/ २०१९ 


रमेश रामप्रसाद चव्हाण 


५० 


२२/ १० / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Liver cirhosis 


३२ 


८०/ २०१ ९ 


अनिल लिंगप्पा बिराजदार 


४७ 


२३/ ८ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Coronary artery disease with 
bilateral consolidation . 


३३ 


७४/२०१७ 


अमृता कुमार किस्तुर 


०३ महिने २५ /९ / २०१७ 


नैसर्गिक 


Bronchopneumonia 


६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२, २०२० / माघ १७ - २३, शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट - चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


५३/२०१८ 


मधुकर रामचंद्र लोखंडे 


४१ 


२ ९/ ६/ २०१८ 


नैसर्गिक 


Liver cirhosis with its 


complications. 


३५ 


८३/ २०१ ९ 


यशवंत सुरेश खरात 


२४ 


२५ / ८ / २०१९ 


नैसर्गिक 


Septicemia 


सुनील कलगुटकर , 
सहायक पोलीस आयुक्त, 
वानवडी विभाग, पुणे शहर . 


पुणे ( वानवडी), ७ डिसेंबर २०१९ . 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक सपोआ /म.स./ वानवडी/ ५४७५/ २०१ ९.— सर्व लोकांना या अधिसूचनेद्वारे कळविणेत येते की , सोबतच्या तक्त्यामध्ये दर्शविलेल्या व्यक्ती अकस्मात 
मयत झालेल्या असून त्याबाबत अंतिम गोषवारा मिळणेबाबत वानवडी पोलीस स्टेशनचे पोलीस अधिकारी यांनी आमचे कार्यालयास अहवाल सादर केला 
आहे. तरी मयत इसम त्यांचेनावासमोर दर्शविलेल्या कारणाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणामुळे मृत्यू झाला अशी तक्रार असेल तर त्यांनी ही अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून १५ दिवसांचे आत लेखी तक्रार या कार्यालयास सादर करावी . मुदतीनंतर आलेल्या तक्रारीचा विचार केला 
जाणार नाही . वरील मुदतीत कोणाचीही तक्रार प्राप्त न झाल्यास संबंधित व्यक्तीचे मृत्यूचे कारणाबाबत तक्रार नाही, असे ग्राह्य धरून वानवडी पोलीस स्टेशनचे 
पोलीस अधिकाऱ्यांचे अहवालाप्रमाणे अंतिम गोषवारा मंजूर करणेत येईल . 


वानवडी पोलीस स्टेशन 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अ.म.र.नं. 


मयत व्यक्तीचे नाव 


वय वर्षे 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यू समरी 


मृत्यूचे कारण 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


१ 


१ ९ ६ / २०१८ 


युवराज रघुनाथ कवडे 


३७ 


१२/१२/२०१८ 


आत्महत्या 


Opinion reserved viscera 
preserved for chemical analysis . 


८६/२०१८ 


सोहनराज जोशराज जैन 


७५ 


५/६/२०१८ 


नैसर्गिक 


Ischaernic heart disease 


२ 

३ 


४४/ २०१ ९ 


संजय विश्वनाथ जगताप 


५८ 


२४/ ४ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Heart disease 


८३/ २०१९ 


रमेश नंदलाल गुप्ता 


६० 


३/ ८ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination . 


१ ९ ३/ २०१८ 


लिलाबाई रायाप्पा डावरे 


७० 


६/१२/२०१८ 


नैसर्गिक 


Opinion reserved viscera 
preserved for analysis . 


६ 


६६/ २०१ ९ 


रामा शंकर पवार 


४२ 


१ ९/ ६ / २०१९ 


नैसर्गिक 


Heart disease 


७ 


५८ / २०१ ९ 


अजय शिशिर मुखर्जी 


५२ 


२ ९ / ५ / २०१ ९ 


अपघाती 


Head injury 


८ 


६५ / २०१९ 


आनंद लक्ष्मण जाधव 


३५ 


१८ / ६/ २०१ ९ 


आत्महत्या 


Asphyxia due to hanging 


or 


९ ६ / २०१७ 


एक अनोळखी पुरुष 


४५ 


४/७/२०१७ 


अपघाती 


Complications following burns 


१० 


५४/ २०१ ९ 


बाळकृष्ण महादेव मुसुळे 


७० 


२० / ५ / २०१ ९ 


अपघाती 


Opinion reserved viscera 
preserved for chemical analysis 
and articles for chemical 
analysis . 


११ 


४७/ २०१९ 


शामराव सखाराम हाटकर 


५० 


३० / ४/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Coronary artery disease with lung 
abscess . 


१२ 


५५ / २०१ ९ 


संजीव गौपदा घोष/ बाबू 

घोष 


३० 


२० / ५ / २०१ ९ 


अपघाती 


Multiple injuries viscera 
preserved for chemical analysis . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२, २०२० / माघ १७ - २३ , शके १ ९ ४१ 


६ ९ 


परिशिष्ट - चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


१३ 


०७/ २०१ ९ 


ताराचंद कोंडिबा आबनावे 


६८ 


१३/ १/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination . 


१४ 


०२/ २०१ ९ 


अशपाक फरीद शेख 


४८ 


२८ / १२/ २०१ ९ 


अपघाती 


Head injury 


१५ 


४६/ २०१ ९ 


उमेश ज्ञानोबा गायकवाड 


३४ 


२८ / ४ / २०१९ 


अपघाती 


Multiple injuries 


१६ 


२०६/२०१८ 


जितेंद्र महादेव पायस 


४५ 


२७/१२/२०१८ 


नैसर्गिक 


Liver cirrhosis 


१७ 


१६३/२०१८ 


रामचंद्र श्रीकंठय्या मधुगिरी 


७० 


२५/१०/२०१८ 


नैसर्गिक 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination. 


१८ 


२०१/२०१८ 


विजय मज्जु जयस्वार 


५४ 


१५/१२/२०१८ 


नैसर्गिक 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination. 


१ ९ 


३४/ २०१ ९ 


स्टिवन आरिकदास अॅन्थोनी 


४५ 


२२ / ३ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination. 


२० 


८०/२०१८ 


आनंद मुकुंद टिळेकर 


३५ 


२२/५/२०१८ 


नैसर्गिक 


Liver cirrhosis viscera preserved 
for chemical analysis . 


२१ 


१०२/२०१७ 


दिपक भीम मगर 


२५ 


१ ९ / ७ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
analysis . 


२२ 


१७५/२०१६ 


जयश्री बळीराम शिंदे 


३७ 


३ 


२३/१०/२०१६ 


नैसर्गिक 


Opinion kept pending till receipt 
of histopathology report of lung 
and heart . 


२३ 


१३ ९/ २०१८ 


पारस हिकमत कलाखाती 


३१ 


८ / ९ / २०१८ 


अपघाती 
मृत्यू . 


Multiple injuries viscera 
preserved for chemical analysis . 


२४ 


३६/ २०१ ९ 


अमोल बाळासाहेब भालेराव 


३२ 


२७/ ३/ २०१९ 


नैसर्गिक 


Opinion reserved viscera 
preserved for chemical analysis . 


२५ 


१२३/२०१८ 


हेमंतकुमार नेताम ठाकुर 


२८ 


१ ९ / ८ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Opinion reserved viscera 
preserved for chemical analysis 
and articles for chemical 
analysis . 


२६ 


२००/२०१८ 


सदा पापा लालबेग 


३८ 


१३/१२/२०१८ 


नैसर्गिक 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination. 


२७ 


११४/ २०१ ९ 


जानकी महादेव कांबळे 


७५ 


३० / ९ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination. 


२८ 


१६०/२०१६ 


ओमप्रकाश काळूदास वैष्णव 


५२ 


२८ / ९ / २०१६ 


नैसर्गिक 


Coronary artery disease 


२ ९ 


६७/ २०१ ९ 


श्रीकांत प्रमोद कदम 


३० 


२६/ ६/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination and chemical 
analysis . 


७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२, २०२० / माघ १७ - २३ , शके १९ ४१ 


परिशिष्ट - चाल 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


३० 


६३/ २०१९ 


ब्रह्मानंद दुर्योधन पवार 


४० 


११/ ६ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination . 


३ 


४३/ २०१ ९ 


रामदास भाऊराव गायकवाड 


६० 


२० / ४ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination. 


सुनील कलगुटकर , 
सहायक पोलीस आयुक्त, 
वानवडी विभाग , पुणे शहर . 


पुणे ( वानवडी), ७ डिसेंबर २०१ ९. 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक सपोआ/ म.स./ वानवडी/५४७६ / २०१ ९.— सर्व लोकांना या अधिसूचनेद्वारे कळविणेत येते की, सोबतच्या तक्त्यामध्ये दर्शविलेल्या व्यक्ती अकस्मात 
मयत झालेल्या असून त्याबाबत अंतिम गोषवारा मिळणेबाबत कोंढवा पोलीस स्टेशनचे पोलीस अधिकारी यांनी आमचे कार्यालयास अहवाल सादर केला आहे. 
तरी मयत इसम त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणामुळे मृत्यू झाला अशी तक्रार असेल तर त्यांनी ही अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून १५ दिवसांचे आत लेखी तक्रार या कार्यालयास सादर करावी. मुदतीनंतर आलेल्या तक्रारीचा विचार केला 
जाणार नाही. वरील मुदतीत कोणाचीही तक्रार प्राप्त न झाल्यास संबंधित व्यक्तीचे मृत्यूचे कारणाबाबत तक्रार नाही, असे ग्राह्य धरून कोंढवा पोलीस स्टेशनचे 
पोलीस अधिकाऱ्यांचे अहवालाप्रमाणे अंतिम गोषवारा मंजूर करणेत येईल . 


कोंढवा पोलीस स्टेशन 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अ.म.र.नं. 


मयत व्यक्तीचे नाव 


वय वर्षे 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यू समरी 


मृत्यूचे कारण 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


१ 


९ ७/ २०१८ 


पौर्णिमा प्रतीक साळवे 


२४ 


२४/६/२०१८ 


आत्महत्या 


Asphyxia due to hanging 


२ 


१०१/ २०१ ९ 


डॅनियल सुरेश पटेल 


४० 


२३/ ६/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Coronary artery disease 


३ 


९ ६ / २०१ ९ 


मंजुनाथ आण्णापागौडा बिरोदर 


०६ 


१५ / ६ / २०१ ९ 


अपघाती 


Head injury 


४ 


८०/ २०१ ९ 


विनोद विलास झेंडे 


२७ 


१३/ ५ / २०१ ९ 


आत्महत्या 


Asphyxia due to hanging 


४४/ २०१ ९ 


रामभाऊ सामाजी ढेबे 


५० 


१४/ २/ २०१९ 


आत्महत्या 


Asphyxia due to hanging 


१३३/२०१८ 


विष्णू बालाजी सोलंकी 


७१ 


१ ९/ ८ /२०१८ 


अपघाती 


Complications following head 
injury. 


७ 


४/२०१८ 


आशिष विलास कामठे 


२१ 


१६/१/२०१८ 


अपघाती 


Multiple injuries 


८ 


४०/२०१८ 


हरिभाऊ दगडू कुडले 


१३/३/२०१८ 


अपघाती 


Head injury 


५६/ २०१ ९ 


राजेंद्र रामचंद्र ससाणे 


५२ 


२ ९/ ३ / २०१ ९ 


अपघाती 


Complications following injury to 
spine. 


१० 


१५६/२०१८ 


मोहम्मद हनिफ मोहम्मद अमीन 


४२ 


२३/१०/२०१८ 


नैसर्गिक 


शेख . 


Bronchopneumonia with 
atheroclerotic heart disease . 


११ 


० ९ / २०१ ९ 


जान राजू नायर 


२ ९ 


९ /११/ २०१९ 


नैसर्गिक 


Pneumonia 


१२ 


१७३/२०१८ 


बी / ओ वनिता जयेश लोंढे 


०१ महिना २५/११/२०१८ 


नैसर्गिक 


Pulmonary oedema with focal 
intraalveolar hemorrhages . 


१३ 


७० / २०१९ 


विनोद विलास झेंडे 


२७ 


२६/ ४ / २०१ ९ 


आत्महत्या 


Asphyxia due to hanging 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२, २०२० / माघ १७ - २३ , शके १ ९ ४१ 


७१ 


परिशिष्ट - चालू 


१ 


२ 


mm 


४ 


६ 


७ 


१०८/२०१८ 


विद्या नितीन कांबळे 


१७/७/२०१८ 


नैसर्गिक 


Septicemia following perforating 
peritonitis . 


१५ 


९ ५ / २०१८ 


दुर्गेश ताराचंद परदेशी 


१८ 


१८ / ६ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Ischaemiz heart disease 


१६ 


७६/२०१८ 


अँगसेन रमेश शिंदे 


६६ 


२० / ५ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Viscera preserved HPE 


१७ 


६०/ २०१ ९ 


रिजवान अब्दुल रज्जाक 


२२ 


७/ ४ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Bronchopneumonia 


१८ 


०६/ २०१ ९ 


अक्षय वसंत गोंधळेकर 


५२ 


४/ १/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Hemoperitonum 


१ ९ 


१३१/ २०१ ९ 


संपत मारुती चव्हाण 


४ ९ 


१८ / ७/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Pulmonary tuberculosis 


२० 


९ १/ २०१ ९ 


सुभाष नामदेव ढवळे 


६५ 


३/ ६/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Bilateral pulmonary consolidation 


२१ 


१५०/२०१७ 


मौसिन रियाज शेख 


६० 


२३ / ९/ २०१७ 


नैसर्गिक 


Pulmonary tuberculosis 


२२ 


११/२०१८ 


रहम गरीबदुल्ला इद्रीसी 


०२ महिने २७/२/२०१८ 


नैसर्गिक 


Cerebral pulmonary oedema 


२३ 


१५ ९/ २०१८ 


राकेश विद्यासागर यादव 


२७/१०/२०१८ 


नैसर्गिक 


Cerebral pulmonary oedema 


२४ 


५ ९ / २०१ ९ 


प्रदीप विल्यम साळवी 


७ / ४ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


lschaernic heart disease with 


Bilateral consolidation . 


२५ 


६३/ २०१९ 


मृणाली गिरीष पुजारी 


२६ 


१३/ ४ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Death due to pulmonary thrombi 
with pulmonary oedema . 


२६ 


७५ / २०१ ९ 


वकार अलीस फैसल अतिक शेख २६ 


८ / ५ / २०१ ९ 


आत्महत्या 


Asphyxia due to hanging 


२७ 


३३/ २०१ ९ 


नितीन यशवंत वालगुडे 


३५ 


१५ / २/ २०१ ९ 


आत्महत्या 


due to hanging 


२८ 


७६/ २०१ ९ 


सचिन अनिल निकाळजे 


८ / ५ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Viscera reserved HPE 


२ ९ 


७१/ २०१ ९ 


झहीर इब्राहिम काझी 


३ ९ 


३० / ४ / २०१९ 


आत्महत्या 


Asphyxia due to hanging 


३० 


१६ / २०१ ९ 


देवश्री भारत आंबवले 


०१ महिना 


१७/ १ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Meningitis 


३१ 


१७ ९/ २०१८ 


रामचंद्र दशरथ म्हस्के 


४२ 


४/१२/ २०१९ 


नैसर्गिक 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination . 


३२ 


१८६/२०१८ 


महादेव संदीवान नाईकनवरे 


५७ 


१६/१२/२०१८ 


नैसर्गिक 


Coronary artery atherosclerosis 


३३ 


५८/ २०१ ९ 


विजय जेम्स नवगिरे 


७२ 


३० / ३ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Ischaernic heart disease 


३४ 


७ ९ / २०१९ 


काशिनाथ बाबुराव कोतवाल 


५३ 


९ / ५ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Coronary artery disease 


३५ 


१२४/ २०१ ९ 


इब्राहिम रहिम मुजावर 


९ १ 


६ / ७// २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Septicemia 


३६ 


१३७/ २०१९ 


कलुबाई नागुराव होनमाने 


५८ 


२४/ ७/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Pulmonary tuberculosis 


सुनील कलगुटकर, 
सहायक पोलीस आयुक्त, 
वानवडी विभाग , पुणे शहर . 


पुणे ( वानवडी), ७ डिसेंबर २०१ ९ . 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक सपोआ/म.स./ वानवडी/५४७७/ २०१९. — सर्व लोकांना या अधिसूचनेद्वारे कळविणेत येते की, सोबतच्या तक्त्यामध्ये दर्शविलेल्या व्यक्ती अकस्मात 
मयत झालेल्या असून त्याबाबत अंतिम गोषवारा मिळणेबाबत संबंधित भागाचे (मार्केट यार्ड पोलीस स्टेशन, पुणे शहर ), पोलीस अधिकारी यांनी आमचे 
कार्यालयास अहवाल सादर केला आहे. तरी मयत इसम त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणामुळे मृत्यू झाला अशी तक्रार 


७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२, २०२० / माघ १७ - २३, शके १९ ४१ 


- 


असेल तर त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून १५ दिवसांचे आत लेखी तक्रार या कार्यालयास सादर करावी. मुदतीनंतर 
आलेल्या तक्रारीचा विचार केला जाणार नाही. वरील मुदतीत कोणाचीही तक्रार प्राप्त न झाल्यास संबंधित व्यक्तीचे मृत्यूचे कारणाबाबत तक्रार नाही, असे 
ग्राह्य धरून मार्केट यार्ड पोलीस स्टेशनचे पोलीस अधिकाऱ्यांचे अहवालाप्रमाणे अंतिम गोषवारा मंजूर करणेत येईल . 


मार्केट यार्ड पोलीस स्टेशन 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अ.म.र.नं. 


मयत व्यक्तीचे नाव 


वय वर्षे 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यू समरी 


मृत्यूचे कारण 


१ 


w 


२ 


४ 


३ 


७ 


१ 


४३/२०१८ 


विल्ल्या चनय्या स्वामी 


४ 


७/११/२०१८ 


नैसर्गिक 


Septicemia 


२ 


२० / २०१ ९ 


मंजूर मंदार शेख 


७५ 


१ ९/ ४ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Septicemia 


my 


४४/२०१८ 


पार्वती मनोहर जग्गा 


४४ 


१२/११/२०१८ 


नैसर्गिक 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination. 


४ 


३८/२०१८ 


अनिल शिवराम वांजळे 


३० 


१४/ ९/ २०१८ 


नैसर्गिक 


Atheroclerotic heart disease 


सुनील कलगुटकर, 
सहायक पोलीस आयुक्त , 
वानवडी विभाग, पुणे शहर . 


पुणे ( वानवडी ), ७ डिसेंबर २०१९. 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक सपोआ/ म.स./ वानवडी/ ५९१८/ २०१ ९.— सर्व लोकांना या अधिसूचनेद्वारे कळविणेत येते की , सोबतच्या तक्त्यामध्ये दर्शविलेल्या व्यक्ती अकस्मात 
मयत झालेल्या असून त्याबाबत अंतिम गोषवारा मिळणेबाबत कोंढवा पोलीस स्टेशनचेपोलीस अधिकारी यांनी आमचे कार्यालयास अहवाल सादर केला आहे. 
तरी मयत इसम त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणामुळे मृत्यू झाला अशी तक्रार असेल तर त्यांनी ही अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून १५ दिवसांचे आत लेखी तक्रार या कार्यालयास सादर करावी. मुदतीनंतर आलेल्या तक्रारीचा विचार केला 
जाणार नाही. वरील मुदतीत कोणाचीही तक्रार प्राप्त न झाल्यास संबंधित व्यक्तीचे मृत्यूचे कारणाबाबत तक्रार नाही, असे ग्राह्य धरून कोंढवा पोलीस स्टेशनचे 
पोलीस अधिकाऱ्यांचे अहवालाप्रमाणे अंतिम गोषवारा मंजूर करणेत येईल . 


कोंढवा पोलीस स्टेशन 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अ.म.र.नं. 


मयत व्यक्तीचे नाव 


वय वर्षे 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यू समरी 


मृत्यूचे कारण 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


ar 


२१०/ २०१९ 


अरुण सखाराम टोपे 


६० 


११/ ११/ २०१ ९ 


आत्महत्या 


Asphyxia due to hanging 


२ 


१८२/२०१८ 


नसीरा शहनवाज शेख 


३५ 


११/१२/२०१८ 


आत्महत्या 


Orafanophosphorus insecticide 
nuvan poisoning . 


सुनील कलगुटकर , 
सहायक पोलीस आयुक्त, 
वानवडी विभाग, पुणे शहर . 


पुणे ( वानवडी), २६ डिसेंबर २०१ ९ . 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक सपोआ/ म.स./ वानवडी/ ५९१ ९/२०१९. – सर्व लोकांना या अधिसूचनेद्वारे कळविणेत येते की , सोबतच्या तक्त्यामध्ये दर्शविलेल्या व्यक्ती अकस्मात 
मयत झालेल्या असून त्याबाबत अंतिम गोषवारा मिळणेबाबत संबंधित भागाचे (मार्केट यार्ड पोलीस स्टेशन, पुणे शहर), पोलीस अधिकारी यांनी आमचे 
कार्यालयास अहवाल सादर केला आहे. तरी मयत इसम त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणामुळे मृत्यू झाला अशी तक्रार 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६ 


१२, २०२० / माघ १७ - २३, शके १९ ४१ 


७३ 


असेल तर त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून १५ दिवसांचे आत लेखी तक्रार या कार्यालयास सादर करावी. मुदतीनंतर 
आलेल्या तक्रारीचा विचार केला जाणार नाही. वरील मुदतीत कोणाचीही तक्रार प्राप्त न झाल्यास संबंधित व्यक्तीचे मृत्यूचे कारणाबाबत तक्रार नाही , असे 
ग्राह्य धरून मार्केट यार्ड पोलीस स्टेशनचे पोलीस अधिकाऱ्यांचे अहवालाप्रमाणे अंतिम गोषवारा मंजूर करणेत येईल. 


मार्केट यार्ड पोलीस स्टेशन 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अ.म.र.नं. 


मयत व्यक्तीचे नाव 


वय वर्षे 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यू समरी 


मृत्यूचे कारण 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


४२/२०१८ 


चंदु गंगाराम काळे 


६० 


४/११/२०१८ 


नैसर्गिक 


Pulmonary oedema 


२ 


३२/ २०१ ९ 


अपर्णा कुमारी अमित कुमार 


२४ 


१४/ ७/ २०१ ९ 


अपघाती 


Shock due to hurns 


३ 


३७/२०१८ 


निर्मला गणेश कांबळे 


२६ 


१/ ९ / २०१८ 


नैसर्गिक 


Pulmonary oedema with 
intraalveolar haemorrhage . 


४ 


४ ९ / २०१७ 


बळवंत तुकाराम 

कांबळे 


४५ 


११/११/२०१७ 


नैसर्गिक 


Bilatered pnimmang ansohidation 


०८ / २०१ ९ 


अक्षय शेखर पवार 


२३ 


१४ /१२/ २०१९ 


नैसर्गिक 


Cerebeo pulmonary oedema 


सुनील कलगुटकर, 
सहायक पोलीस आयुक्त , 
वानवडी विभाग, पुणे शहर . 


पुणे ( वानवडी), २६ डिसेंबर २०१९. 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक सपोआ /म.स./ वानवडी/ ५ ९ २० / २०१ ९. – सर्व लोकांना या अधिसूचनेद्वारे कळविणेत येते की, सोबतच्या तक्त्यामध्ये दर्शविलेल्या व्यक्ती अकस्मात 
मयत झालेल्या असून त्याबाबत अंतिम गोषवारा मिळणेबाबत बिबवेवाडी पोलीस स्टेशनचे पोलीस अधिकारी यांनी आमचे कार्यालयास अहवाल सादर केला 
आहे. तरी मयत इसम त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणामुळे मृत्यू झाला अशी तक्रार असेल तर त्यांनी ही अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून १५ दिवसांचे आत लेखी तक्रार या कार्यालयास सादर करावी. मुदतीनंतर आलेल्या तक्रारीचा विचार केला 
जाणार नाही . वरील मुदतीत कोणाचीही तक्रार प्राप्त न झाल्यास संबंधित व्यक्तीचे मृत्यूचे कारणाबाबत तक्रार नाही , असे ग्राह्य धरून बिबवेवाडी पोलीस 
स्टेशनचे पोलीस अधिकाऱ्यांचे अहवालाप्रमाणे अंतिम गोषवारा मंजूर करणेत येईल . 


बिबवेवाडी पोलीस स्टेशन 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अ.म.र.नं. 


मयत व्यक्तीचे नाव 


वय वर्षे 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यू समरी 


मृत्यूचे कारण 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


११८ / २०१९ 


पुजा सुभाष सुर्यवंशी 


३० 


१/ १२/ २०१९ 


नैसर्गिक 


Septicemia 


२ 


६४/ २०१ ९ 


नबाब अब्दुल जलील सय्यद 


४२ 


२८/७/२०१२ 


नैसर्गिक 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination. 


३ 


९ ६ / २०१ ९ 


भिकु गुलाबचंद दवे 


६६ 


१५ / ९/ २०१ ९ 


आत्महत्या 


Asphyxia due to hanging 


४ 


८८ / २०१ ९ 


प्रदीप सर्जेराव भिसे 


३० 


२८ / ९ / २०१ ९ 


आत्महत्या 


Asphyxia due to hanging 


५ 


९ २/ २०१ ९ 


सोमनाथ तुकाराम खरात 


५६ 


११/ ९/ २०१ ९ 


आत्महत्या 


Asphyxia due to hanging 


६ 


१४ / २०१ ९ 


सुगंधा संतोष बामणे 


३५ 


६ / २/ २०१९ 


आत्महत्या 


Asphyxia due to hanging 


७ 


७ ९ / २०१८ 


जयदीप बबन चोरघे 


१४ / ९ / २०१८ 


नैसर्गिक 


Head injury 


८ 


२ ९/ २०१ ९ 


अनंता महिपती कोंढरे 


४० 


८ / ४/ २०१९ 


नैसर्गिक 


Viral meningitis with 
bronchopneumonia . 


७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२, २०२० / माघ १७ - २३, शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट - चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


or 


५५/ २०१ ९ 


शिवानंद सुभाष करंजगी 


२८ 


८ / ७/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


lschaerinic heart disease 


१० 


६५ / २०१ ९ 


धनराज लक्ष्मण सगर 


३६ 


२८ / ७/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Fatty liver with atherosclerotic 
heart disease. 


११६/ २०१ ९ 


वसंत हिरामण लगर 


४५ 


२ ९ / ११/ २०१ ९ 


आत्महत्या 


Death due to head injury 


सुनील कलगुटकर , 
सहायक पोलीस आयुक्त , 
वानवडी विभाग, पुणे शहर . 


पुणे ( वानवडी ), २६ डिसेंबर २०१ ९. 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक सपोआ/ म.स./ वानवडी/ ५९ २१/२०१ ९.— सर्व लोकांना या अधिसूचनेद्वारे कळविणेत येते की , सोबतच्या तक्त्यामध्ये दर्शविलेल्या व्यक्ती अकस्मात 
मयत झालेल्या असून त्याबाबत अंतिम गोषवारा मिळणेबाबत वानवडी पोलीस स्टेशनचे पोलीस अधिकारी यांनी आमचे कार्यालयास अहवाल सादर केला 
आहे. तरी मयत इसम त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणामुळे मृत्यू झाला अशी तक्रार असेल तर त्यांनी ही अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून १५ दिवसांचे आत लेखी तक्रार या कार्यालयास सादर करावी . मुदतीनंतर आलेल्या तक्रारीचा विचार केला 
जाणार नाही. वरील मुदतीत कोणाचीही तक्रार प्राप्त न झाल्यास संबंधित व्यक्तीचे मृत्यूचे कारणाबाबत तक्रार नाही, असे ग्राह्य धरून वानवडी पोलीस स्टेशनचे 
पोलीस अधिकाऱ्यांचे अहवालाप्रमाणे अंतिम गोषवारा मंजूर करणेत येईल. 


वानवडी पोलीस स्टेशन 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अ.म.र.नं. 


मयत व्यक्तीचे नाव 


वय वर्षे 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यू समरी 


मृत्यूचे कारण 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


११ ९/ २०१ ९ 


पोपट संभाजी कांबळे 


५५ 


१५ / १०/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination. 


२ 


१००/२०१८ 


सिद्धू गायकवाड 


५७ 


११/७/२०१८ 


नैसर्गिक 


Pulmonary tuberculosis 
consolidation. 


eu 


७४/ २०१ ९ 


बेबी ऑफ गोमती 


५७ दिवस 


८ / ७/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Choking aspiration of gastrs 
contents . 


४ 


११५ / २०१ ९ 


विकास दामोदर मोरे 


४४ 


१०/ १०/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination. 


५ 


७५/ २०१९ 


दिनदयाळ हरिकिशन भुतडा 


३५ 


१४/ ७ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Postoral asphyxia viscera 
preserved for chemical analysis . 


६ 


१०३/ २०१९ 


प्रवीण सुरेश सपकाळ 


४८ 


१४/ ९ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination . 


७ 


१४६/ २०१ ९ 


शरनाप्पा देवाप्पा कांबळे 


७२ 


१७/ १२/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Septicemia 


८ 


६२/ २०१ ९ 


स्वाती मुकेश जोगदंड बेबी ऑफ ६ महिने 


८ / ६/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination. 


१३५/ २०१९ 


महादेव रामभाऊ भंडारे 


४० 


११/ ११/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२, २०२० / माघ १७ - २३ , शके १ ९ ४१ 


७५ 


परिशिष्ट - चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


१० 


११८ / २०१ ९ 


मुनीर शाकीर पठाण 


४४ 


११/ १० / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination. 


११ 


१०७/ २०१ ९ 


एक अनोळखी इसम 


३५ 


१७/९/ २०१९ 


नैसर्गिक 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination. 


१२ 


९ ६ / २०१ ९ 


करिना संशिल जाधव 


४० 


२२ / ८ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination. 


सुनील कलगुटकर, 
सहायक पोलीस आयुक्त, 
वानवडी विभाग , पुणे शहर . 


पुणे ( वानवडी), २६ डिसेंबर २०१९ . 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक सपोआ/म.स. / वानवडी/ ५ ९ ७० /२०१ ९.— सर्व लोकांना या अधिसूचनेद्वारे कळविणेत येते की , सोबतच्या तक्त्यामध्ये दर्शविलेल्या व्यक्ती अकस्मात 
मयत झालेल्या असून त्याबाबत अंतिम गोषवारा मिळणेबाबत वानवडी पोलीस स्टेशनचे पोलीस अधिकारी यांनी आमचे कार्यालयास अहवाल सादर केला 
आहे. तरी मयत इसम त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणामुळे मृत्यू झाला अशी तक्रार असेल तर त्यांनी ही अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून १५ दिवसांचे आत लेखी तक्रार या कार्यालयास सादर करावी. मुदतीनंतर आलेल्या तक्रारीचा विचार केला 
जाणार नाही. वरील मुदतीत कोणाचीही तक्रार प्राप्त न झाल्यास संबंधित व्यक्तीचे मृत्यूचे कारणाबाबत तक्रार नाही, असे ग्राह्य धरून वानवडी पोलीस स्टेशनचे 
पोलीस अधिकाऱ्यांचे अहवालाप्रमाणे अंतिम गोषवारा मंजूर करणेत येईल . 


वानवडी पोलीस स्टेशन 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अ.म.र.नं. 


मयत व्यक्तीचे नाव 


वय वर्षे 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यू समरी 


मृत्यूचे कारण 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


१ 


१०४/ २०१९ 


रामा दामाजी कांबळे 


७५ 


१६/ ९/ २०१ ९ 


आत्महत्या 


Asphyxia due to hanging 


२ 


६१/ २०१ ९ 


रामचंद्र भिकु धोकटे 


६ ९ 


७/ ६ / २०१ ९ 


Bilateral pulmonary consolidation 


३ 


८२/ २०१९ 


अन्यना चिरादीप लाहीरी 


४७ 


१/ ८ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Bilateral pneumonia 


४ 


६ ९/ २०१ ९ 


सुनील जयसिंग भिसे 


५२ 


२६/६/२०१६ 


नैसर्गिक 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination . 


९ ७/ २०१ ९ 


उमा मारुती धोत्रे 


६८ 


२३/ ८ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination. 


६ 


१२६ / २०१ ९ 


रमेश भीमराव धुमाळ 


५५ 


३०/ १० / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination. 


७ 


९ १/ २०१ ९ 


चंद्रकांत पंढरीनाथ चौघुले 


५३ 


१८ / १८ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Coronary artery disease 


८ 


८१/ २०१ ९ 


शीतल चंद्रमोहन मित्तल 


४७ 


३१/ ७ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination . 


७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६ 


१२, २०२० / माघ १७ - २३, शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट - चालू 


१ 


२ 


mm 


४ 


६ 


७ 


or 


१ ९ / २०१ ९ 


धर्मेन्द्र करणसिंग गिल 


५० 


१३/ २/ २०१९ 


नैसर्गिक 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination and chemical analysis . 
Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination. 


१० 


१२५ / २०१९ 


ज्ञानदेव भैरू आल्हाट 


७२ 


२८ / १० / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


११ 


५ ९/ २०१ ९ 


जितेस विलास गायकवाड 


३७ 


१/ ६ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination . 


१२ 


८ ९ / २०१ ९ 


गणेश शंकर साळुखे 


४२ 


१५/ ८ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination. 


१३ 


११६ / २०१९ 


शमा शशिकांत खंडागळे 


७३ 


१० / १० / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Opinion reserved viscera 
preserved for histopathological 
examination. 


सुनील कलगुटकर, 
सहायक पोलीस आयुक्त , 
वानवडी विभाग, पुणे शहर . 


पुणे ( वानवडी ), ३० डिसेंबर २०१ ९. 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक सपोआ /म.स./ वानवडी/ ५ ९ ७१/२०१ ९.— सर्व लोकांना या अधिसूचनेद्वारे कळविणेत येते की , सोबतच्या तक्त्यामध्ये दर्शविलेल्या व्यक्ती अकस्मात 
मयत झालेल्या असून त्याबाबत अंतिम गोषवारा मिळणेबाबत बिबवेवाडी पोलीस स्टेशनचे पोलीस अधिकारी यांनी आमचे कार्यालयास अहवाल सादर केला 
आहे. तरी मयत इसम त्यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणामुळे मृत्यू झाला अशी तक्रार असेल तर त्यांनी ही अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून १५ दिवसांचे आत लेखी तक्रार या कार्यालयास सादर करावी. मुदतीनंतर आलेल्या तक्रारीचा विचार केला 
जाणार नाही. वरील मुदतीत कोणाचीही तक्रार प्राप्त न झाल्यास संबंधित व्यक्तीचे मृत्यूचे कारणाबाबत तक्रार नाही, असे ग्राह्य धरून बिबवेवाडी पोलीस 
स्टेशनचे पोलीस अधिकाऱ्यांचे अहवालाप्रमाणे अंतिम गोषवारा मंजूर करणेत येईल . 

बिबवेवाडी पोलीस स्टेशन 


परिशिष्ट 


अ.क्र . 


अ.म.र.नं. 


मयत व्यक्तीचे नाव 


वय वर्षे 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यू समरी 


मृत्यूचे कारण 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१ 


६२/ २०१९ 


६० 


९/ ७/ २०१ ९ 


अपघाती 


Complications following burns 


रामदास बाबुराव धोत्रे 
राजू किसन दुनघव 


२ 


७५ / २०१ ९ 


४८ 


१०/ ८ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Complications following liver 
cirrhosis . 


सुनील कलगुटकर, 
सहायक पोलीस आयुक्त, 
वानवडी विभाग, पुणे शहर . 


पुणे (वानवडी), ३० डिसेंबर २०१ ९. 


विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा सहायक पोलीस आयुक्त यांजकडून 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक सपोआ /फरासखाना/ ७२७६/ २०१९.– तमाम लोकांस कळविणेत येते की, खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले स्त्री/ पुरुष हे आकस्मिकरीत्या मयत 
झालेले असून त्यांचे नावांपुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांचेकडून अहवाल 
पाठविलेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाखेरीज इतर अन्य कारणाने मृत्यू झाला आहे, अशी कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची 
नोटीस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ (पंधरा ) दिवसांच्या आत इकडे लेखी कळवावे. जर मुदतीमध्ये कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही 
तर संबंधित वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, यांच्या अहवालाप्रमाणे इकडून अंतिम गोषवारा देण्याची शिफारस केली जाईल याची नोंद घ्यावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२ , २०२० / माघ १७ - २३, शके १ ९ ४१ 


lolo 


परिशिष्ट 


फरासखाना पोलीस स्टेशन 


अ.क्र . पोलीस स्टेशन 


अ.म.र.नं. 


मयत व्यक्तीचे नाव 


वय/ वर्षे 


मृत्यूचे कारण 


मृत्यूचा दिनांक 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


फरासखाना 


८५/ २०१ ९ 


रक्षा गणेश परमार 


१०/१/२०१८ 


१ 

२ 


फरासखाना 


७४ / २०१ ९ 


२० / ८ / २०१ ९ 


३ 


फरासखाना 


५ ९ / २०१ ९ 


४० 


१५ / ७/ २०१९ 


उमेर जावेद शेख 
मनीषा प्रज्वल रेड्डी 
शोभा शंकरराव पवार 
अनोळखी पुरुष ( शशिकांत वाघ) 


२६ गळफास ( आत्महत्या मृत्यू ) 
८ महिने मेंदुज्वर (नैसर्गिक मृत्यू ) 

फुप्फुसाचा आजार ( नैसर्गिक मृत्यू ) 
७१ जंतुसंसर्ग ( नैसर्गिक मृत्यू ) 
५५ जंतुसंसर्ग ( नैसर्गिक मृत्यू ) 
५५ हृदय रक्तवाहिन्यांचा आजार 


४ 


फरासखाना 


७१/ २०१९ 


१४/ ८ / २०१ ९ 


५ 


समर्थ 


७६/ २०१ ९ 


१४/ ८ / २०१ ९ 


६ 


समर्थ 


४१/ २०१ ९ 


अनोळखी पुरुष 


३/ ५ / २०१ ९ 


( नैसर्गिक मृत्यू 


७ 


समर्थ 


७५ / २०१ ९ 


जान्हवी अरविंद बगाडे 


११ 


गळफास ( आत्महत्या मृत्यू ) 


३/ ८ / २०१ ९ 


८ 


खडक 


०४/२०१८ 


अनोळखी इसम 


५५ 


फुप्फुसाचा क्षयरोग आजार 


१०/१/२०१८ 


समर्थ 


or 


६८ / २०१ ९ 


( नैसर्गिक मृत्यू) 
जंतुसंसर्ग (नैसर्गिक मृत्यू ) 
टी.बी. आजार ( नैसर्गिक मृत्यू ) 


६४ 


१३ / ७ / २०१ ९ 


१० 


खडक 


७ ९/ २०१८ 


३० 


१५/६/२०१८ 


११ 


खडक 


११६ / २०१ ९ 


५ / ९ / २०१ ९ 


१२ 


खडक 


८०/ २०१ ९ 


१२/ ७/ २०१ ९ 


प्रमोद निवृत्ती चव्हाण 
दिलशाद रहिम शेख 
मदार शमशुद्दीन शेख 
राजेंद्र मोहन मोझे 
मोहम्मदसाद मकबूल अन्सारी 
लीला अशोक तुपे 
भुमित प्रेम कोली 
अरुण माणसिंग परदेशी 


१३ 


खडक 


८५/ २०१९ 


२२/ ७ / २०१ ९ 


१४ 


खडक 


७१/ २०१ ९ 


३८ गळफास ( आत्महत्या मृत्यू ) 
५५ डोक्यास मार लागल्याने ( अपघाती मृत्यू) 
७ महिने मेंदुज्वर आजार ( नैसर्गिक मृत्यू ) 
५५ फुप्फुसाचा आजार ( नैसर्गिक मृत्यू ) 
२.५ 

भाजल्याने ( अपघाती मृत्यू ) 
डोक्यास मार लागल्याने ( अपघाती मृत्यू ) 
फुप्फुसाचा आजार ( नैसर्गिक मृत्यू ) 


१७/ ६/ २०१ ९ 


१५ 


खडक 


११ ९ / २०१ ९ 


१८ / ९/ २०१ ९ 


१६ 


समर्थ 


६७/ २०१ ९ 


७० 


८ / ७ / २०१ ९ 


खडक 


८७/ २०१९ 


अना अरिफ सय्यद 


८ 


२२ / ७ / २०१ ९ 


१८ 


खडक 


८३/ २०१ ९ 


समीना सिकंदर काझी 


१५ 


गळफास ( आत्महत्या मृत्यू ) 


१ ९ / ७ / २०१ ९ 


१ ९ 


खडक 


०७/ २०१ ९ 


अश्विनी विनेश झाड 


३६ 


२० 


खडक 


३४ / २०१ ९ 


कयुम उस्मान खान 


२१ 


खडक 


१२५ / २०१ ९ 


हितेश्वर हेमंत सकटे 


३० 


२२ 


खडक 


१२७/ २०१ ९ 


शकील इब्राहिम दावतखानी 


५८ 


२३ 


खडक 


९ २/ २०१७ 


विनोद साहेबराव खंडाळे 


३६ 


२४ 


खडक 


२६/ २०१९ 


सबस्टीन जोसेफ फ्रान्सिस 


५२ 


२५ 


खडक 


१६/ २०१ ९ 


६८ 


२६ 


खडक 


३३ / २०१ ९ 


३० 


गळफास ( आत्महत्या मृत्यू ) 

१४ / १ / २०१ ९ 
डोक्यास मार लागल्याने ( अपघाती मृत्यू ) ८ / ३/ २०१ ९ 
डोक्यास मार लागल्याने ( अपघाती मृत्यू ) २६/९/ २०१७ 
क्षयरोग आजार ( नैसर्गिक मृत्यू ) 

८ / १० / २०१९ 
विष पिल्याने ( आत्महत्या मृत्यू ) 

१३/७/२०१७ 
हृदयाचा आजार ( नैसर्गिक मृत्यू ) १५ / २/ २०१ ९ 
जंतुसंसर्ग ( नैसर्गिक मृत्यू ) 

७/ ६/ २०१ ९ 
हृदयाचा आजार (नैसर्गिक मृत्यू) 

६ / ३ / २०१ ९ 
यकृताचा आजार ( नैसर्गिक मृत्यू ) २२/ ५ / २०१ ९ 
हृदयाचा आजार (नैसर्गिक मृत्यू ) ११/ ८ / २०१ ९ 
फुप्फुसाचा आजार (नैसर्गिक मृत्यू ) ३१/ १/ २०१ ९ 

प्रदीप प्र. आफळे, 
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा 

सहायक पोलीस आयुक्त , 
फरासखाना विभाग , पुणे शहर . 


२७ 


खडक 


संग्राम माणिकलाल साळुखे 
अब्दुल मेहबूब शेख 
महादेव हिरामण अवघडे 
शाम शंकर सावंत 
संजय तुकाराम शिंदे 


५८ / २०१९ 


५२ 


२८ 


खडक 


९ ४ / २०१ ९ 


४४ 


२ ९ 


खडक 


१८ / २०१ ९ 


५० 


पुणे, ९ डिसेंबर २०१ ९ . 


७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२, २०२० / माघ १७ - २३ , शके १९ ४१ 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक सपोआ /फरासखाना-७१८२/२०१ ९.– तमाम लोकांस कळविणेत येते की , खालील परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले स्त्री/ पुरुष हे आकस्मिकरीत्या मयत इ 
गालेले असून त्यांचे नावांपुढे दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांचेकडून अहवाल 
पाठविलेला आहे. तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाखेरीज इतर अन्य कारणाने मृत्यू झाला आहे, अशी कोणतीही तक्रार असल्यास सदरची 
नोटीस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ (पंधरा) दिवसांच्या आत इकडे लेखी कळवावे. जर मुदतीमध्ये कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही 
तर संबंधित वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, यांच्या अहवालाप्रमाणे इकडून अंतिम गोषवारा देण्याची शिफारस केली जाईल याची नोंद घ्यावी. 


परिशिष्ट 


अ.क्र . पोलीस स्टेशन 


अ.म.र.नं. 


मयत व्यक्तीचे नाव 


वय / वर्षे 


मृत्यूचे कारण 


मृत्यूचा दिनांक 


१ 


२ 


eu 


४ 


६ 


७ 


फरासखाना 


२५ / २०१ ९ 


जावीद बाकर सौदागर 


६७ 


न्यूमोनिया व लीव्हरचा आजार 


२५ / ३/ २०१ ९ 


( नैसर्गिक मृत्यू) 


२ 


फरासखाना 


४४/ २०१ ९ 


बेबी ऑफ अंजली निखिल रजपूत 


१८ 


मेंदू व फुप्फुसावर सूज ( नैसर्गिक मृत्यू ) 


२३ / ५ / २०१ ९ 


३ 


फरासखाना 


४ ९/ २०१ ९ 


मारुती मिनाजी हदगल 


५६ 


हृदयाचा आजार व तोंडाचा कॅन्सर 


५ / ६ /२०१ ९ 


( नैसर्गिक मृत्यू). 


४ 


फरासखाना 


२२/ २०१ ९ 


मीरा कैलास मोहिते 


५५ 


हृदयाचा आजार (नैसर्गिक मृत्यू) 


१४/ ३/ २०१ ९ 


५ 


फरासखाना 


९ ४ / २०१ ९ 


दिपक दिनकर गोडसे 


६० 


लीव्हर आजार ( नैसर्गिक मृत्यू ) 


२८ / ९/ २०१ ९ 


६ 


फरासखाना 


६५/ २०१९ 


शिवाजी अनंता नेलेकर 


६० 


२/ ८ / २०१ ९ 


जंतुसंसर्ग ( नैसर्गिक मृत्यू) 
टी . बी ( नैसर्गिक मृत्यू) 


फरासखाना 


९ ०/ २०१ ९ 


ललिता सदाशिव नेवले 


४३ 


९/ ३/ २०१ ९ 


८ 


फरासखाना 


२० / २०१ ९ 


बेवारस पुरुष 


५० 


हृदयाचा आजार ( नैसर्गिक मृत्यू) 


९/ ३/ २०१ ९ 


or 


फरासखाना 


१५ / २०१९ 


रविंद्र गेनबा ओंबळे 


४५ 


गळफास ( आत्महत्या मृत्यू ) 


१ ९/ २/ २०१ ९ 


१० 


फरासखाना 


६६/२०१८ 


व्यंकटेश विजय वडके 


२१ 


९ / ९/ २०१८ 


न्यूमोनिया व फुप्फुसात रक्तस्राव 
झाल्याने आजार ( नैसर्गिक मृत्यू ) 
डोक्यास मार लागल्याने ( अपघाती मृत्यू) 


११ 


खडक 


१०६/ २०१ ९ 


शोभा रमेश राहुरकर 


७५ 


२१/ ८ / २०१९ 


१२ 


खडक 


७४/ २०१ ९ 


विजय जगन्नाथ सासवडे 


कर्करोग व हृदयाचा आजार ( नैसर्गिक 


२४/ ६ / २०१ ९ 


मृत्यू ). 


१३ 


खडक 


४८ / २०१ ९ 


प्रमोद पांडुरंग तळेगावकर 


५७ 


२७/ ४ / २०१ ९ 


१४ 


खडक 


८१/ २०१ ९ 


नागेश पांडुरंग वड्डपल्ली 


५५ 


१३/ ४ / २०१ ९ 


१५ 


खडक 


६१/ २०१ ९ 


अनोळखी इसम 


६० 


३० / ५ / २०१ ९ 


खडक 


१५४/२०१८ 


अनोळखी इसम 


५२ 


१७/११/२०१८ 


१७ 


खडक 


२२/ २०१ ९ 


आरती जगन्नाथ शेट्टे 


४३ 


१७/११/२०१८ 


हृदयाचा आजार ( नैसर्गिक मृत्यू ) 
हृदयाचा आजार ( नैसर्गिक मृत्यू) 
जंतुसंसर्ग ( नैसर्गिक मृत्यू ) 
लीव्हर व फुप्फुसाचे आजार (नैसर्गिक 
मृत्यू ). 
हृदयाचा आजार (नैसर्गिक मृत्यू) 
डोक्यास मार लागल्याने ( अपघाती मृत्यू) 
न्यूमोनिया ( नैसर्गिक मृत्यू ) 
फुप्फुसाचा आजार (नैसर्गिक मृत्यू ) 
जंतुसंसर्ग ( नैसर्गिक मृत्यू) 
फुप्फुसाचा आजार ( नैसर्गिक मृत्यू ) 
हृदयाचा आजार ( नैसर्गिक मृत्यू) 


१८ 


समर्थ 


४४/ २०१ ९ 


अनोळखी पुरुष 


२५ 


१३/ ५/ २०१ ९ 


१ ९ 


समर्थ 


१००/२०१८ 


केशव गंगाराम थोरात 


७५ 


१४/१२/२०१८ 


२० 


समर्थ 


४३/ २०१ ९ 


पुरुषोत्तम मुरलीधर घोडके 


५८ 


९/ ५ / २०१ ९ 


२१ 


समर्थ 


११ / २०१ ९ 


१ 


५ / २/ २०१ ९ 


राजेशविठ्ठल करताल 
अजित मधुकर रेगे 


२२ 


समर्थ 


२६ / २०१९ 


६७ 


३/ ४/ २०१९ 


२३ 


समर्थ 


२१/ २०१ ९ 


वसीउद्दीन महंमद इसाफ अन्सारी 


४१ 


२३/ ३/ २०१ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी ६ 


१२ , २०२० / माघ १७ - २३, शके १ ९ ४१ 


७ ९ 


परिशिष्ट -चालू 


१ 


w 


२ 


३ 


४ 


७ 


२४ 


५८ / २०१ ९ 


अनोळखी पुरुष 


४५ 


१० / ६/ २०१ ९ 


२५ 


१ ९/ २०१ ९ 


८२ 


१२/ ३ / २०१ ९ 


समर्थ 
समर्थ 
समर्थ 
समर्थ 


२६ 


११२/ २०१ ९ 


५८ 


९ / ११/ २०१ ९ 


२७ 


९ १ / २०१८ 


३८ 


जंतुसंसर्ग ( नैसर्गिक मृत्यू ) 
हृदयाचा आजार (नैसर्गिक मृत्यू) 
जंतुसंसर्ग ( नैसर्गिक मृत्यू ) 
फुप्फुसाचा आजार ( नैसर्गिक मृत्यू ) 
गळफास ( आत्महत्या मृत्यू ) 
जंतुसंसर्ग (नैसर्गिक मृत्यू) 
हृदयाचा आजार (नैसर्गिक मृत्यू) 


सरस्वती परशुराम धायकरकर 
गणेश तुकाराम पालकर 
चंद्रकांत सिद्राम बेळुके 
राकेश रविंद्र कांबळे 
शहाजी संभाजी ढवळे 
अनिल पुंडलीक पगारे 


१२/११/२०१८ 


२८ 


४२/ २०१ ९ 


६/ ५ / २०१ ९ 


२ ९ 


समर्थ 
समर्थ 
समर्थ 


६५ / २०१९ 


५३ 


५ / ७/ २०१ ९ 


३० 


३२/ २०१ ९ 


५८ 


१४/ ४/ २०१ ९ 


प्रदीप प्र. आफळे, 
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा 

सहायक पोलीस आयुक्त , 
फरासखाना विभाग, पुणे शहर . 


पुणे शहर , २३ नोव्हेंबर २०१९. 


जाहीर नोटीस 
क्रमांक सपोआ/ म.स./ चाकण वि./३९ ६६/ २०१ ९.– तमाम लोकांस कळविण्यात येते की , सोबतच्या परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले स्त्री/ पुरुष हे अकस्मातरीत्या मयत 
झालेले असून त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, चाकण / आळंदी 
| दिघी पोलीस स्टेशन यांचेकडून अहवाल प्राप्त झालेला आहे. 

तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या मृत्यूचे कारणाखेरीज इतर अन्य कारणामुळे मृत्यू झाला आहे, अशी कोणतीही तक्रार असल्यास अथवा 
कोणास काही गोपनीय माहिती असल्यास सदरची नोटीस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ (पंधरा) दिवसांचे आत इकडील कार्यालयास 
लेखी कळवावे. जर मुदतीत कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही तर संबंधित पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांचे अहवालाप्रमाणे तसा अंतिम गोषवारा या 
कार्यालयाकडून मंजूर केला जाईल याची नोंद घ्यावी, 

दिघी पोलीस स्टेशन 

परिशिष्ट 
अ.क्र . जावक नंबर अ.म.र.नं. 

मृत्यूचे कारण 


मयताचे नाव 


मृत्यू दिनांक 


प्रकार 


वय वर्षे 

५ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


८ 


१ 

१ 


६१ ९ 


९ ७ / २०१८ 


नंदा सखाराम पावडे 


४७ 


३१/७/२०१८ 


नैसर्गिक 


२ 


६२२ 


१२० / २०१ ९ 


भाऊसाहेब विजयकुमार दीक्षित 


४५ 


१८ / ९/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


बायलॅटरल पल्मोनरी 
कन्सॉलिडेशनने मृत्यू. 
बायलॅटरल पल्मोनरी 
कन्सॉलिडेशन विथ लीव्हर 
सिहोसिसने मृत्यू . 
कारोनरी आर्टरी डिसिजने 
मृत्यू . 
आजारी असताना बांधकामाचे 
जागेवरून पडून दुखापती 


eu 


६२३ 


१० ९ / २०१ ९ 


बंडू किसन धुमाळ 


५५ 


३० / ८ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


४ 


६२१ 


७० / २०१९ 


ईश्वरचंद रामदास चौरसिया 


४० 


२७/ ५ / २०१९ 


अपघाती 


झालेने मृत्यू . 


आळंदी पोलीस स्टेशन 

परिशिष्ट 


अ.क्र . जावक नंबर 


अ.म.र.नं. 


मयताचे नाव 


वय वर्षे 


मृत्यू दिनांक 


प्रकार 


मृत्यूचे कारण 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


८ 


१ 

१ 


६२४ 


७३/ २०१ ९ 


राजेंद्र विष्णू देशपांडे 


२० / ९ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


कारोनरी आर्टरी डिसीजने 


मृत्यू . 


चंद्रकांत अलसटवार, 
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा 

सहायक पोलीस आयुक्त , 
चाकण विभाग, पिंपरी-चिंचवड . 


पुणे ( चाकण) १६ नोव्हेंबर २०१९. 


८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२, २०२० / माघ १७ - २३ , शके १९ ४१ 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक सपोआ / म.स. /चाकण वि ./ ४०१८ / २०१९.- तमाम लोकांस कळविण्यात येते की, सोबतच्या परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले स्त्री / पुरुष हे अकस्मातरीत्या मयत 
झालेले असून त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक , चाकण / आळंदी 
| दिघी पोलीस स्टेशन यांचेकडून अहवाल प्राप्त झालेला आहे. 

तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या मृत्यूचे कारणाखेरीज इतर अन्य कारणामुळे मृत्यू झाला आहे, अशी कोणतीही तक्रार असल्यास अथवा 
कोणास काही गोपनीय माहिती असल्यास सदरची नोटीस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ (पंधरा) दिवसांचे आत इकडील कार्यालयास 
लेखी कळवावे. जर मुदतीत कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही तर संबंधित पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांचे अहवालाप्रमाणे तसा अंतिम गोषवारा या 
कार्यालयाकडून मंजूर केला जाईल याची नोंद घ्यावी. 


आळंदी पोलीस स्टेशन 


परिशिष्ट 


अ.क्र . जावक नंबर 


अ.म.र.नं. 


मयताचे नाव 


वय वर्षे 


मृत्यू दिनांक 


प्रकार 


मृत्यूचे कारण 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


१ 


६२५ 


७२/ २०१ ९ 


मनोहर बाबुराव देशमुख 


१ ९ / ९/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


कारोनरी आर्टरी डिसीजने 
मृत्यू. 


चंद्रकांत अलसटवार, 
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा 

सहायक पोलीस आयुक्त, 
चाकण विभाग , पिंपरी-चिंचवड. 


पुणे ( चाकण) २२ नोव्हेंबर २०१ ९. 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक सपोआ / म.स./ चाकण वि./ ३९ ०९/ २०१ ९.– तमाम लोकांस कळविण्यात येते की , सोबतच्या परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले स्त्री/ पुरुष हे अकस्मातरीत्या मयत 
झालेले असून त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक , चाकण / आळंदी 
| दिघी पोलीस स्टेशन यांचेकडून अहवाल प्राप्त झालेला आहे. 

तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या मृत्यूचे कारणाखेरीज इतर अन्य कारणामुळे मृत्यू झाला आहे, अशी कोणतीही तक्रार असल्यास अथवा 
कोणास काही गोपनीय माहिती असल्यास सदरची नोटीस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ (पंधरा) दिवसांचे आत इकडील कार्यालयास 
लेखी कळवावे . जर मुदतीत कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही तर संबंधित पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांचे अहवालाप्रमाणे तसा अंतिम गोषवारा या 
कार्यालयाकडून मंजूर केला जाईल याची नोंद घ्यावी, 

दिघी पोलीस स्टेशन 


परिशिष्ट 


अ.क्र . जावक नंबर 


अ.म.र.नं. 


मयताचे नाव 


वय वर्षे 


मृत्यू दिनांक 


प्रकार 


मृत्यूचे कारण 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


८ 


६०७ 


९९ / २०१ ९ 


तारामती शामराव शेळके 


६ ९ 


९/ ८ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


कारोनरी आर्टरी डिसीजने 


मृत्यू . 


२ 


६०८ 


६७/ २०१ ९ 


भरत आनंदा शिंदे 


२० / ५ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


एम.सी.ए. इनफॅक्ट विथ ब्रेन 
स्टेम फेल्युअर विथ कार्डिओ 
रेस्पोरेटरी अरेस्टने मृत्यू . 
कारोनरी आर्टरी डिसीजने 
मृत्यू . 


३ 


६११ 


३२/२०१७ 


अनोळखी पुरुष 


४२ 


१३/४/२०१७ 


नैसर्गिक 


४ 


६१२ 


४०/२०१८ 


अनोळखी स्त्री 


३५ 


२४/३/२०१८ 


नैसर्गिक 


सेप्टेसिमिया विथ लंग 


अब्सेसने मृत्यू. 


६१५ 


१४०/२०१८ 


किशारे वसंत वाढे 


३६ 


१२/ ९ / २०१८ 


नैसर्गिक 


कारोनरी आर्टरी डिसीजने 


मृत्यू. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२ , २०२० / माघ १७ - २३, शके १ ९ ४१ 


८१ 


परिशिष्ट - चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


८ 


६ 


६० ९ 


१०४/ २०१ ९ 


दत्तात्रय पांडुरंग लोखंडे 


५१ 


१ ९ / ८ / २०१ ९ 


आत्महत्या 


७ 


१४३/२०१८ 


रामप्रताप रामहित सिंग 


४५ 


३०/१०/२०१८ 


अपघाती 


गळफास घेऊन मृत्यू 
काम करताना चक्कर येऊन 
पडल्याने डोकीस मार लागून 
मृत्यू. 


चाकण पोलीस स्टेशन 


परिशिष्ट 


अ.क्र . जावक नंबर 


अ.म.र.नं. 


मयताचे नाव 


वय वर्षे 


मृत्यू दिनांक 


प्रकार 


मृत्यूचे कारण 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


६१३ 


१७३/ २०१९ 


सचिन दगडू 

लोणारी 


३५ 


१ ९/ ८ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


कार्डिओ रेस्पोरेटरी अरेस्ट 
ड्यू टू कारोनरी आर्टरी 


डिसीजने मृत्यू . 


६१४ 


१ ९ १ / २०१ ९ 


संतोष बबन मोहिते 


४२ 


१०/ ९ / २०१९ 


आत्महत्या 


गळफास घेऊन मृत्यू 


चंद्रकांत अलसटवार , 


विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा 

सहायक पोलीस आयुक्त, 
चाकण विभाग, पिंपरी-चिंचवड . 


पुणे ( चाकण) १० नोव्हेंबर २०१ ९. 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक सपोआ/ म.स./ चाकण वि.-४६२५/ २०१ ९.- तमाम लोकांस कळविण्यात येते की, सोबतच्या परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले स्त्री/ पुरुष हे अकस्मातरीत्या 
मयत झालेले असून त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक , चाकण 
| आळंदी / दिघी पोलीस स्टेशन यांचेकडून अहवाल प्राप्त झालेला आहे. 

तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या मृत्यूचे कारणाखेरीज इतर अन्य कारणामुळे मृत्यू झाला आहे, अशी कोणतीही तक्रार असल्यास अथवा 
कोणास काही गोपनीय माहिती असल्यास सदरची नोटीस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ (पंधरा ) दिवसांचे आत इकडील कार्यालयास 
लेखी कळवावे. जर मुदतीत कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही तर संबंधित पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांचे अहवालाप्रमाणे तसा अंतिम गोषवारा या 
कार्यालयाकडून मंजूर केला जाईल याची नोंद घ्यावी . 


चाकण पोलीस स्टेशन 


परिशिष्ट 


अ.क्र . जावक नंबर 


अ.म.र.नं. 


मयताचे नाव 


वय वर्षे 


मृत्यू दिनांक 


प्रकार 


मृत्यूचे कारण 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


८ 


६५० 


४३/ २०१ ९ 


गोविंद शरनप्पा बिरादार 


३१ 


३/ ३/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Cardio respiratory arrest 


२ 


६५१ 


१५३/ २०१९ 


शोभा 

काळुराम 


खैरे 


३४ 


२५ / ७/ २०१९ 


नैसर्गिक 


Asphyxia due to aspiration 
of stomach contents . 


महाळुगे पोलीस स्टेशन 


परिशिष्ट 


अ.क्र . जावक नंबर 


अ.म.र.नं. 


मयताचे नाव 


वय वर्षे 


मृत्यू दिनांक 


प्रकार 


मृत्यूचे कारण 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


१ 


६६१ 


१६६/ २०१ ९ 


सुनील तेलकुमार मुंडा 


२१ 


१३/ ८/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Septicemia due to lung 
abscess. 


२ 


६६३ 


२४२/ २०१ ९ 


बुधराव बापुराव बोदलकर 


५७ 


२० /१/२०१ ९ 


नैसर्गिक 


Death is due to myocardial 
infraction. 


८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२ , २०२० / माघ १७ - २३ , शके १९ ४१ 


आळंदी पोलीस स्टेशन 

परिशिष्ट 


अ.क्र . जावक नंबर 


अ.म.र.नं. 


मयताचे नाव 


वय वर्षे 


मृत्यू दिनांक 


प्रकार 


मृत्यूचे कारण 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


८ 


१ 

१ 


६५२ 


१०२/२०१८ 


अनोळखी 

पुरुष 


५० 


१२/१२/२०१८ 


नैसर्गिक 


Septicemia in a case of 
bilateral. 


२ 


६५३ 


१०४/२०१८ 


अनोळखी पुरुष 


५५ 


२१/१२/२०१८ 


नैसर्गिक 


Bilateral pulmonary cosoli 
dation with liver cirrhosis . 


eu 


६५५ 


७ ९ / २०१ ९ 


७० 


११/ १०/ २०१ ९ 


गयाबाई संतुकराव गुरव 
वर्षा हेमंत उगले 


नैसर्गिक 
नैसर्गिक 


४ 


६५६ 


१७/ २०१ ९ 


३६ 


२० / २ / २०१ ९ 


Pulmonary consolidation 
Bilateral pulmonary 
conlidation with cerebral 
oedema. 


६५७ 


३ ९/ २०१ ९ 


एक अनोळखी स्त्री 


६० 


१४/ ६/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


६ 


६५८ 


८२/ २०१ ९ 


एक अनोळखी पुरुष 


७० 


२२ / १० / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Septicemia due to lung 
abscess . 
Hydrocephalus with 
bilateral pulmonary 
consolidation. 


७ 


६५ ९ 


८ ९/ २०१ ९ 


Coronary artery disease 


८ 


६६० 


७०/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 
नैसर्गिक 
नैसर्गिक 


Heart failure RT side 


on 


६६२ 


९ ८ / २०१ ९ 


Coronary artery disease 


१० 


६५४ 


२१/२०१७ 


आत्महत्या 


Asphyxia due to hanging 
Asphyxia due to drawning 


११ 


६६६ 


८१/२०१७ 


मनकाबाई लक्ष्मण चव्हाण ६४ ९/ ११/ २०१ ९ 
वनमाला साहेबरा कडू 

६५ १०/ ९ / २०१ ९ 
मुक्ताबाई नामदेव लोखंडे 

७८ १३/ ११/ २०१ ९ 
सोमनाथ आळासाहेब पगडे २५ २ ९ / ३/ २०१७ 
मनीषा आबा टुले 

२ ९ १५/१०/२०१७ 
दिघी पोलीस स्टेशन 

परिशिष्ट 
मयताचे नाव 

६ 
भाग्यश्री विजय कविमंडन 

८ / ७ / २०१९ 


अपघाती 


अ.क्र . जावक नंबर 


अ.म.र.नं. 


वय वर्षे 


मृत्यू दिनांक 


प्रकार 


मृत्यूचे कारण 


२ 


३ 


४ 


५ 


७ 


८ 


१ 

१ 


६४३ 


८५/ २०१ ९ 


७४ 


नैसर्गिक 


२ 


६४४ 


११३/ २०१ ९ 


बेबी ऑफ यास्मीन बानो 


०१ दिवस 


११/ ९ / २०१९ 


नैसर्गिक 


आमीर अहमद . 


Acute kidney injury with 
kidney stone seen . 
Still born of gestational 
age 28-32 weeks . 
Bilateral pulmonary 
consolidation . 


३ 


६४५ 


९ ५ / २०१ ९ 


दत्तात्रय पोपट रासकर 


५३ 


३१/ ७/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


४ 


६४६ 


५ ९/ २०१ ९ 


कु . माही ज्ञानेश्वर गुजर 


०५ 


१७/ ४ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Pneumonia with viral 

meningitis . 
Coronary artery disease 
with intracranial bleeding. 


५ 


६६४ 


८६/ २०१ ९ 


रत्नदीप आनंदराव साखरे 


३० 


३ 


१० / ७/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


६ 


६४७ 


११३/२०१८ 


३३ 


३/ ९ / २०१८ 


Cause of death not found 


प्रशांत अशोक मुंडे 
बाबासाहेब मुजाजी खरटे 


आत्महत्या 
अपघाती 


६६७ 


१०३/ २०१ ९ 


५२ 


१७/ ८ / २०१ ९ 


Injury to vital organs 


रामचंद्र शिवाजी जाधव , 
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा 

सहायक पोलीस आयुक्त, 
चाकण विभाग, पिंपरी-चिंचवड . 


पुणे ( चाकण) २८ नोव्हेंबर २०१९ . 


जाहीर नोटीस 


क्रमांक सपोआ /म.स./चाकण वि./ ४२८२/ २०१९.– तमाम लोकांस कळविण्यात येते की , सोबतच्या परिशिष्टामध्ये दर्शविलेले स्त्री/ पुरुष हे अकस्मातरीत्या मयत 
झालेले असून त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कारणास्तव त्यांचा मृत्यू झालेबाबतचा अंतिम गोषवारा मिळणेसाठी संबंधित वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, चाकण / आळंदी 
| दिघी पोलीस स्टेशन यांचेकडून अहवाल प्राप्त झालेला आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी ६ 


१२, २०२० / माघ १७ - २३ , शके १ ९ ४१ 


८३ 


- 


तरी सदर मृत्यूबाबत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या मृत्यूचे कारणाखेरीज इतर अन्य कारणामुळे मृत्यू झाला आहे, अशी कोणतीही तक्रार असल्यास अथवा 
कोणास काही गोपनीय माहिती असल्यास सदरची नोटीस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ (पंधरा) दिवसांचे आत इकडील कार्यालयास 
लेखी कळवावे. जर मुदतीत कोणाची तक्रार प्राप्त झाली नाही तर संबंधित पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांचे अहवालाप्रमाणे तसा अंतिम गोषवारा या 
कार्यालयाकडून मंजूर केला जाईल याची नोंद घ्यावी, 

चाकण पोलीस स्टेशन 

परिशिष्ट 
अ.क्र . जावक नंबर अ.म.र.नं. 

वय वर्षे मृत्यू दिनांक 

मृत्यूचे कारण 


मयताचे नाव 


प्रकार 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


८ 


६३१ 


१ ९ ६ / २०१९ 


भागवत प्रसाद रॉय 


३ ९ 


१५ / ९/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Cardio respiratory arrest in a 
case of left middle cerebral 
infract with midline shif . 


२ 


६३६ 


७३/२०१० 


अनोळखी पुरुष 


४५ 


५ / ९/ २०१० 


नैसर्गिक 


Death due to cardio pulmonary 
failure due to cor permoniel. 
Bilateral pulmonary 
consolidation. 


३ 


६३७ 


१७८ / २०१ ९ 


संगिता सतिश कांबळे 


३२ 


२१ / ८ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


४ 


६३८ 


१८५ / २०१ ९ 


सदाशिव भागुजी टाकळकर 


४२ 


२ ९/ ८ / २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Cardio respiratory arrest due to 
coronary artery disease . 
Septicemia 


६४१ 


२०३/ २०१ ९ 


६० 


२३/ ९ / २०१ ९ 


६ 


६४२ 


२४१/ २०१ ९ 


हरिभाऊ कुंडलिक घोगरे 
अनिल देव बंगेरा 
सौ . सुवर्णादिपक पडवळ 


६७ 


१८/ ११/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 
नैसर्गिक 
अपघाती 


७ 


सन २०१८ 


७८/२०१७ 


२५ 


२०/५/२०१७ 


Cardio respiratory arrest 
Cerebral pulmonary oedema 
and intra alveolar hamorrhages 
due to complication of spinal 
anaesthetia. 


८ 


६२८ 


२१ ९ / २०१९ 


अनिकेत आनंदा वाडेकर 


१ ९ 


१५ / १० / २०१ ९ 


अपघाती 


Cardio respiratory arrest due to 
heart injury . 
Death due to hanging 


९ 


६२ ९ 


१६१/ २०१ ९ 


विनोदिनी रामचंद्र पंडा 


आत्महत्या 


२७ ४ / ८ / २०१९ 
दिघी पोलीस स्टेशन 


१ 


४६/ २०१९ 


पंडीत शंकर जाधव 


५४ 


२५ / ३/ २०१ ९ 


नैसर्गिक 


Coronary artery atherosclerotic 
disease with thrombus in left 
anterior descending artery and 
acute on chronic myocardial 
infraction. 


२ 


६३५ 


५८ / २०१ ९ 


अनिकेत रविंद्र शिंदे 


आत्महत्या 


Asphyxia due to hanging 


२२ २४/४/२०१८ 
महाळुगे पोलीस स्टेशन 

परिशिष्ट 
वय वर्षे मृत्यू दिनांक 


अ.क्र . जावक नंबर 


अ.म.र.नं. 


मयताचे नाव 


प्रकार 


मृत्यूचे कारण 


१ 


२ 


३ 


४ 


६ 


७ 


८ 


१ 


६३२ 


२०८ / २०१ ९ 


४० 


२/ १०/ २०१ ९ 


Myocardial infraction 


बुद्धसंदेश श्रीरंग लामतुरे 
गोविंद कृष्णा सुगावे 


नैसर्गिक 
नैसर्गिक 


२ 


१४ ९/ २०१ ९ 


७० 


१८ / ७/ २०१ ९ 


Pulmonary consolidation 
associated with liver cirrhosis . 


रामचंद्र शिवाजी जाधव, 
विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तथा 

सहायक पोलीस आयुक्त, 
चाकण विभाग, पिंपरी-चिंचवड . 


पुणे ( चाकण ) ९ डिसेंबर २०१ ९ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI – 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


